महाराष्ट्र बासन 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था 


एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतळाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 


संकेतस्थळ ॥७५://॥॥४५॥॥००.५०४५.॥॥ इ-पत्ता [॥॥७५_11॥॥1100199/5000.८011 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 


नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) 


निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले 
दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे 
(शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ 
आणि नियतकालिके महाजालावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर 
प्रतिमुद्राधिकाराच्या कक्षेत येणारी काही साधनेही प्रतिमुद्राधिकारधारकांची उचित अनुमती प्राप्त झाल्यास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत करून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असतात. 
सदर प्रकल्पांतर्गत मराठी अभ्यास परिषद, पुणे ह्या संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या भाषा आणि जीवन 
ह्या नियतकालिकाच्या (त्रैमासिक) अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून 
देण्यासंदर्भात उपरोक्त संस्थेला आवाहनपर विनंती करण्यात आली होती. 
सदर विनंती मान्य करून मराठी अभ्यास परिषदेद्वारे सदर अंक संगणकीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आले. सदर संस्थेच्या सहकार्यामुळेच आपल्याला संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 
या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन 
त्यांचे पालन करावे. 
१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 
३. पीडीएफ प्रतीवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपळब्ध करण्यात आळी असून या सामग्रीतून व्यक्त 
होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा 
पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांपैकी 
कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही. 
सदर अंक केवळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येत असून अंकांतीळ 
सामश्रीचे (ळेखन, मांडणी, छायाचित्रे, रेखाचित्रे इ.) प्रतिमुद्राधिकार त्या त्या ळेखकांकडे अथवा प्रकाड़ाकांनी त्या त्या 
वेळी केळेल्या व्यवस्थेनुसार आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी. त्या सामग्रीसंदर्भातीळ कोणतेही अधिकार वा दायित्वे 
राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्याकडे असणार नाहीतः 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


मराठी ठांड्यासपरिक् पत्रका 
| भाषा आणि जीवन ग टा 
बर्ष ५! अंक ४ ! दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रम 


सेपादकीय / संश्ापन आणि गतिरोधक / १ 
बसा आंतरभारती'चा / शिवी / रानेंद्रसिंग बेदी | २ 
नाट्यात्म भाषण म्हणजे काय £ / अज्शोक दा. रानडे / १२ 
अंनुबादका'ची कामात / वीणा आलासे / २० 
माध्यम हा'च शत्रू बनतो / अबू एब्रहम / २९ 
माषानिरीक्षण / लोका'वारातील काही शब्दप्रयोग / वसुधा मिड / २२३ 
---_बहिणाई आणि स्वनविज्ञान | / ३४ 
दखलपात्र / लेखक : प्रकाशक : वाचक / श्री. पु. भागवत / ३५ 
संस्कृत ' संभ्रम? : मराठी-कनड अर्थविश्रम / पंडित आवळीकर, विजया तेलंग / २९ 
साद आणि प्रतिसाद | साक्षरताप्रसार, डॉक्टर आणि पेशंट काही नोंदी / 
मोहन आजगोवकर / ४५ 
-सैपादकीयाचे संपादन / शरदच्चंद्र बडोदेकर | ४७ 
शंका आणि समाधान / “ भावी ? नव्हे, ' भवी ) | पंडित आवळीकर / ४८ 
पुस्तकपरीक्षण / एका वैचारिक परंपरे'चा डोळस परिचय / ग. बा. पळसुले / ४९ 
----:/ एका कवीला, सद्‌ग्रहस्थाला अभिवादन / अशोक रा. केळकर / ५२ 
परिषदवार्ता / परिषदेच्या आजीव सभासदांची यादी, पत्रिकेचे संस्थाग्राहक / ५३ 
पत्रिकासूची / वर्ष ५, १९८७ 'ची सूची / ५७ 
मुखपृष्ठ / शि. द्‌. फडणीस, 


प्रकाशन : त्रैमासिक ( जानेवारी, एप्रिळ, जुळे, ऑक्टोबर ) 
संपादन-समिती : अशोक रा. केळकर ( प्रमुख ), कल्याण काळे, अंजली सोमण, 
द. दि. पुंडे, प्र. ना. परांजपे, मॅक्‍्सीन बर्न्सन 
संपादकीय संपक व परीक्षणार्थ पुस्तके : ए-२ परिमल, १२३२९-ए आपटे रस्ता, 
पुणे ४९११००४ (दूरध्वनी ५२०० ९) 
व्यवस्थापकीय संपकं व पश्याचा भरणा : चिटणीस, मराठी अभ्यास परिषद, १1८ 
आगरकर नगर, पुणे ४११.००१ ( दूरध्वनी ५६४४९, ५४०६९) 
पत्रिकेची वगणी, परिषदेची वगेणी, जाहिराती'चे दर : आवरणपृष्ठ तीन पहा 
सूचना : पत्रिकेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखकांच्या मतांशी संपादक किंवा परिषद सहमत 
असतीलच असे नाही 


या अंकाच्या मुद्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळाचे अंशतः 
अनुदान मिळालेले आहे. 


बदललेल्या दूरध्वनी-क्रमांकांची नोंद ध्यावी. 


संपादक ! अश्योक रा. केळकर / प्रकाशक व .मुद्रक : मराठी अभ्यास परिषदेसाठी 
भ्र. ना. परांजपे / मुद्रणस्थळ : संजीव मुद्रणालय, ४६९ सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०२०. 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 


व 


संज्ञापन आणि गतिरोधक 


आजकाल मोठमोठ्या रस्त्यांवर आणि छोट्या गल्ल्यांमध्ये देखील गतिरोधक दिसतात. 
या गतिरोधकांच्या नावे मंडळी खडे फोडत असतात-- कुणी त्यांना आसतोड्या म्हणून 
संजओोधितात, तर कुणी त्यांना 'चक्क मानमोड्या म्हणून शिवी देतात, माथा जरा थंड 
झाल्यावर गतिरोधकाची रचना कशी असावी आणि गतिरोधक येतो आहे याबद्दल 
सूचना कशी लावायला पाहिजे या तपशिलात शिरतात. या शिव्या आणि नंतरच्या या 
ववर्चा सर्व ठीकच आहेत. पण गतिरोधकांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करायला 
लागणे यात आपल्या समाजाची अकलेची आणि नागरिकनीतीची दिवाळखोरी जाहीर 
होते याचे कुणाला भान येत नाही. जे राखीव हत्यार म्हणून वापरायचे ते आपल्या 
बाहतूकनियंत्रकांना सरसकट वापरावे लागते हे कश्याचे लक्षण आहे १ ' हळू जा? अश्या 
मजकुराची किंवा 'चालक निरक्षर वा परभाषी असण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन त्या 
अर्थाच्या योग्य त्या चित्राची वा दृद्यचिन्हाची योजना करून भागत नाही, म्हणजे'च 
अशा संज्ञापनावर विसंबता येत नाही, हे जेव्हा ध्यानात येते तेव्हा गतिरोधकासारखी 
यांत्रिक क्लुप्ती शोधाबी लागते. ज्या ठिकाणी जड मालवाहू गाड्या अधिक जातात त्या 
ठिकाणी ' सभ्य ? गतिरोधकाला 'चालक दाद देत नाहीत, म्हणून अधिक उंच गतिरोधक 
लावावे लागतात, 'चाका'चा किंवा 'चालका'चा कणा तुटण्याची शक्‍यता अधिक तीत्र 
कराबी लागते. 

संज्ञानाची भाषा ' समजत ? नाही, तेवढी अक्कल नाही. ज्याप्रमाणे आगीच्या 
जवळ जाणाऱ्या अज्ञ, बालकाला सांगून भागत नाही, त्याची अक्षरशः उचलबांगडी 
करावी लागते त्याप्रमाणे वाहनचालकांची संभावना करावी लागते. संज्ञापनाची भाषा 
६ उमजत ? नाही तेवढी जञ्राबदारीची जाणीव नाही. ज्याप्रमाणे पळून जाणाऱ्या गुन्हे- 
गाराला ओरडून भागणार नाही, त्याला जायबंदी करावे लागते त्याप्रमाणे वाहनचालकांवर 
बळजोरी करावी लागणे. इथवर गोष्टी कशा आल्या £ संज्ञापनाने भागत नाही, साक्षात्‌ 
नियंत्रण करावे लागते अशी स्थिती का आली ? 

याचे काही एकच कारण नाही, विविध कारणे आहेत. अगदी ' साहेबाचा धाक 
होता, तसा देशी सरकारचा नाही? हे कुणाला न आवडणारे आणि म्हणून न पटणारे 
कारण देखील वि'्चारात घ्यायला पाहिजे. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट ग्हणजे हा केवळ 
बाहनांच्या गतीचे नियंत्रण करण्या'चा प्रश्न नाही. इतर बाबतीतही तोच अनुभव येतो. 
इथे जाहिराती लावू नयेत या मजकुरावरच जाहिरात लावलेली असते, थुकू नये या 


संक्तापन भाणि गतिरोधक / १ 


अनुक्रमणिका 


पाटीवर रंगकाम केलेळे असते, अगदी विमानात ज्या भागात धूम्रपान निषिद्ध 
असते त्या भागात धूम्रपान करण्याची बहादुरी काहीजण दाखवीत असतात. कधीकधी 
असे वाटू लागते, को एकंदर संज्ञापनावस्च, भाषाब्यवहारावरचच आपला विश्वास नाही, 
लेख्वी भाषाव्यवहारावर तर नाहीच नाही. 

बसवरची पाटी आणि बसचा प्रत्यक्ष प्रवास यात मेळ नसतो. बसस्थानकावर फलाटा- 
बर लावलेल्या लावलेल्या पार्या आणि बस निघण्यांचे ठिकाण यांचा मेळ नसतो, काही 
अडचणीमुळे तो घालता आला नाही, तर मोठबोल्यावर (हा आपला चिं. वि. जोशांचा 
शब्द ) तसे जाहीर करण्याची गरज बसनियंत्रकांना वाटत नाही, जणू तसे जाहीर केले 
तरी कुणी तिकडे लश्तभ देणार नाही याची त्यांना पक्की खात्री असते ! आणि जर लक्ष 
दिलेच तर मजकूर समजू नये अश्शी व्यवस्था घोबणानिवेदकांचे उच्चार आणि मोठ- 
बोल्याच्या यंत्रणेची अवस्था यांच्या मदतीने केलेली असते ! 

निरनिराळ्या कार्यालयांतून बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांशी व्यवहार करण्यासाठी 
खिडक्या असतात आणि त्यावर कोणत्या खिडकीवर कोणते काम होईल याच्वी सूचना 
देणाऱ्या पाटया असतात. कधी पाट्या न वाचताच मंडळी भलत्या खिडकीवर जातात. 
कधी प्रत्यक्ष पाटी आणि व्यवहार यांचा मेळ नसतो, आणि तसा मेळ नाही असे 
दाखवणाऱ्या पाट्या (“ काम काही वेळासाठी स्थगित आहे?, ' सध्या हे काम अमुक 
खिडकीवर होईल ?) लावलेल्या नसतात. कसूर नागरिकाची असो की कार्याल्याची 
असो- मुद्दा टॅंकंच, गरजवेताला अक्कल नसते ! संज्ञापनावर कुणाचा विश्वास नसतो. 

भाषाव्यवहार आणि जीवन यांचा सांधाच जुळलेला नाही. 


अशोक रा. केळकर 


भाष्य नलगे 


प्राथमिक शिक्षण मंदिरात नाव घातले. खेड्यातले ' गुर्जी 55 ओ ५६ गुर्जी 5 5 * 
असे एकदम तोंडात आले की वर्गातली मुले धो धो हसायची. मी रडायचो. गुरुजी मला 
जवळ घेत म्हणाय'चे, ' हां 5 5 म्हण, ' सर. काय म्हणायचं-स...र...! 

यशवंत पाठक, भांगणातले आभाळ ( मुंबई : ग्रंथाली, १९८५ ), ' 'चार शब्द...! 


२ | भाषा भाणि जीवन ५: ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


वसा आंतरभारतीचा 


४२ 


शिवी 
राजेद्रासग बेदी 


पोस्टमनांपॅकी काही नवे होते, तर काही जुने, पण त्या सगळ्यांचे जातिधर्मातीत असे 
एक कुटुंबच झाल्यासारखे होते. त्यांतल्या त्यांत रहिमतनूर आणि प्रतापसिंग ह्यांची 
आपसांत विशेष गट्टी होती, ' तुझ माझं जमेना अन्‌ तुझ्यावाचून गमेना ! अशातला 
त्यांचा प्रकार होता. 

“ ६३ अलिफ आला नाही का अजून ?१” प्रतापर्सिंगने परत आणलेले टपाल टेबला- 
वर टाकीत वि'चारले. 

ख्याजाने-कारकुनाने- नकारार्थी मान हळवली आणि तिरक्या नजरेने प्रतापसिंगकडे 
पाहत स्मित केले. त्याला माहीत होते, ६३ अलिफ म्हणजे रहिमतनूर आणि प्रतापर्सिंग 
ह्यांची एकदा आपसांत चांगली झडल्यावाचून कोणालाही आपल्या कामात गोडी म्हणून 
वाटायची नाही. 

ख्वाजाच्या बोलण्यात रहिमतनूस्ची बाजू घेण्याचा उद्देश आहे की काय हे जाणण्याचा 
हेतूने प्रतापसिंगने म्हटले, 

५ खाजा. ? 

आपल्या नावा'चा प्रतापसिंगने मुद्दाम अशुद्ध उच्चार केला, हे ख्वाजाच्या ध्यानात 
आल्यावा'चून राहिले नाही. त्याने शोधकदृष्टीने प्रतापसिंगकडे पाहिले आणि विचारले, 

“ काय विरोष खुमखुम आली आहे काय, सरदार?” 

तेवढ्यात पिंगपॉँगच्या टेवलासारख्या त्या ऐसपैस टेबलाच्या दुसऱ्या बाजूला येऊन 
रहिमतनूरने आपली जाळीची पिशवी आणि न वाटलेली पार्सले टाकली. उक्ताड्यामुळे 
त्याची अगदी केविलवाणी अवस्था झाली होती, पोटावरचा घाम कमरेखाली सरकतसरकत 
मांड्यांवरून पोटऱ्यांवर थेंबा्थेबाने ठिपकत होता. जेहृलमी फॅशनने कापलेले त्याचे केस 
पगडीच्या बाहेर आले होते. ख्वाजाशी टक्कर घेण्याची प्रतापर्तिगला आता काही'च आव- 
इयकता नव्हती. रहिमतनूरकडे तोंड फिरवून तो त्याला सरळ म्हणाला, 

:: अरे रहिमतनूर, बघ तुझ्या अकलेचे धागे कसे सुटत 'चालले आहेत ते...” 

एकदा आपल्याकडे आणि एकदा आजूबाजूला पाहून रहिमतनूरने आपले बाहेर 
आलेले केस परत पगडीखाली घालायला आरंभ केला. आपल्या पगडीबाहेर आलिल्या 
केसांनाच प्रतापर्सिगने अकलेचे धागे म्हटले ते, 


दोवी / ३ 


अनुक्रमणिका 


_ “ खुदा गंजेको नाखून न दे! अशर देगा तो अकलके बखिये उघेड दे? 
ह्या म्हणीला अनुसरून म्हटले, हे रहिमतनूरच्या लक्षात आले होते. त्यांत पुन्हा आपल्या 
टाळूला टक्कल पडले आहे, हेही त्याला सूचित करायचे असेल, हे त्याला माहीत होते. 
आणि तेच त्याचे मोठे दुःख होते. 
त्यावरच भर देऊन प्रतापसिंग पुढे म्हणाला, 
“ डोक्याला अडीच केस नाहीत साल्याच्या, अन्‌ तेही धड सांभाळता येईनात. ” 
हे तो अशा रीतीने बोलला, की इतर कोणी ऐको, की न ऐको, ज्याचे त्याला 
पोचावे. ख्याजाने हे ऐकून स्मित केळे. त्यात आपल्याला दुजोरा मिळाला, असे प्रताप- 
सिंगला वाटले, आपल्या लांब केसांकडे बोट दाखवीत तो म्हणाला, 
“ आम्हांला पाहा वाह गुरूने किती अक्कळ दिली आहे! पण कधी एंक धागा 
इकड'चा तिकडे झाला आहे! ” 
ख्वाजाने ह्या त्याच्या विनोदाबद्दल मनातल्या मनात शाबासकी दिली आणि तो 
म्हणाला, 
“ तू आपल्या अकलेची नखे काहून टाकली आहेस, तश्ी ६३ अलिफने नाही 
काढलेली. 
मैदान आपल्या हातून 'चाललेले पाहून रहिमतनूर म्हणाला, 
“ ख्वाजाजी, आता यापुढे सिखांचे बारा वाजणार नाहीत, असं ऐकतो. 
त्या वेळी लढाईच्या निमित्ताने सरकारने स्टॅण्ड टाइम एका तासाने वाढवला होता, 
त्याला उद्देशून रहिमतनूर बोलत होता. प्रतापसिंगने त्याचा उद्देश ओळखला. आपली 
थट्टा आपणच करून घेणे हीही एक कला आहे. रहिमतनूरच्या टीकेची धार बोथट 
करण्यासाठी तो म्हणाला. 
“: उलट आता दिवसातून दोनदा बारा वाजतील, एकदा खरे आणि एकदा सरकारने 
ठरवून दिल्याप्रमाणे. ” 
एव्हाना सगळेजण प्रतापसिंग आणि रहिमतनूरच्या वाग्युद्धात रंगले होते. त्यात 
दुय्यम हेडछञाकही तिथे आले. काही काही लोक खरोखर सज्जन असतात, पण वरून 
लबाड आणि बदमाश दिसतात. त्यांपेकी नायबसाहेब होते. मोठ्यामोठ्या मि्या, जाड 
आणि दाट भुवया, नाक फतकडे आणि रंद-आल्याबरोबर त्यांनी आपला रुबाब 
दाखवला. इकडे तिकडे पाहून ते करड्या आवाजात म्हणाले, 
“ हेडझ़ार्कसाहेब फार रागावळे आहेत. गोंगाट करू नका जास्ती. ”? 
एबढे बोळून ते स्वतःच गोंगाटात सामील झाले. ते बादशाही तबियतीचे ग्रहस्थ 
होते. त्यांचे दोघांचे भांडण 'चाललेळे पाहण्यात त्यांना एक प्रकारची मौज वाटत असे. 
हेडछठाक आपली खुर्ची सोहून कधी उठत नसत. आपला कित्ता सगळ्यांपुढे असावा, 
ही त्यांची मोठी इच्छा. नुकतेच दुसऱ्या डिव्हिजनहून बदलून आले होते. अतिशय 


,४ / भाषा भाणि जीवन ५: ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


सभ्य, किरकोळ अंगाचे, आध्यात्मिक सोंदर्याचे भोक्ते होते. ऑफिसात दोन मिनिटांचे 
जरी रिकामपण मिळाले, तरी तेवढ्यात डोळे मिटून अलछलामियांचे ध्यान करीत. मसनवी, 
मोलाना रूम ह्यांच्या ग्रंथांपासून त्यांच्या शिक्षणाला आरंभ झाला होता, आणि तिथे'च 
ते संपळे होते. नम्रता आणि क्रज्ुता यांची ते मूर्तीच होते. जरासेही कशामुळे मन 
दुखावले, तर त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहू लागत. आपल्या जागेवर बसून ते 
व्वालळेला तमाशा पाहत होते. 

आपला वार प्रतापर्तिंगने अंगावर घेतलेला पाहून रहिमतनूरने मनीऑडरच्या पावत्या 
सगळ्या एकत्र केल्या आणि कानांना हात लावीत म्हणाला, 

“ चू कुफ़ अजक ? आबा बखीजद 
कुजा मानद मुसलमानी. ” 

प्रतापसिंग हे ऐकून अस्वस्थ झाला. फार्सी त्याचे बापदादा कधी शिकले नव्हते. 
आणि रहिमतनूर लेकाचा एखाद्या मुन्शीसारखा उठल्याबसल्या गुलिस्तीचे उतारे म्हणून 
दाखवी. तो बेचैन होऊन 'चहूकडे पाहू लागला. जणू म्हणत होता : “ हा अन्याय आहे 
-घोर अन्याय आहे. अरे, पंजाबीत बोलावे, पंजाबीत उत्तर द्यात्रे. जरा खुल्या मैदानात 
ये. ? आपल्याला येत नसलेल्या प्रत्येक भाषेला प्रतापसिंग पिशाचभाषा म्हणत असे. 
ख्वाजाकडे पाहून म्हणाला, 

“ ही पिशाचभाषा आहे ना, ख्वाजासाहेब ! | 

ह्या वेळी मात्र त्याने ख्वाजासाहेब हे नाव ' ख?) आणि “ व? वेगळे करून योग्य 
प्रकारे उच्चारले. पुरात बुडणारा मनुष्य कावराबावरा होऊन 'चोफेर आधार हुडकू लागतो, 
तशी प्रतापसिंगची स्थिती झाली होती. ख्वाजा आणि नायब-हेडक्लाक-ह्यांना पोस्ट- 
ऑफिसच्या भाषेत तहसीलदार म्हणतात. त्याला म्हणाले, 

“: रहिमतनूर म्हणतो आहे, की काव्यातूनच जर कुल म्हणजे अधर्म निघाला, तर 
मुसलमानी कुठे राहिली £ * 

रहिमतनूरबर सूड उगवण्यासाठी प्रतापसिंग म्हणाला, 

“६ मग मुसलमानी माझ्याकडे येईल. आम्हांला वाह गुरूच्या कृपेने पुष्कळ मिळालेले 
आहे. १9 

ह्यावर सगळेजण चूप बसले. 

रहितमतनूर आणि प्रतापसिंग, कृपाराम आणि इनायत हे सगळे हसत- खेळत काम 
करीत. एका दमात एकमेकांना शिव्या-शाप देत आणि भलेही चिंतीत. त्यांचे हसणे- 
खिदळणे, बोलणे-बडबडणे एखाद्या राष्ट्रगीतासारखे जोरदार आणि संवादी होते. त्यांच्या 
शिव्या मोजक्या शुभेच्छांपेक्षा अधिक प्रभावी आणि अधिक अर्थपूर्ण असत. 

ह्या पोस्टमनांपेकी काही शहर्चे रहिवासी; पण बाकी बहुतेक खेडेगावचे होते. साध्या 
सरळ वृत्तीचे लोक होते. सावधगिरी सांभाळून बोलणे हे संस्कार त्यांच्यावर झाले नव्हते. 


शिवी | ५ 


अनुक्रमणिका 


पॅणं त्यांची संस्कृती मुंग्या-मधमाश्यांच्या संस्कृतीपेक्षाही प्राचीन होती. आपल्यां मनांतल्यां 
आशयासाठी शब्दाची घरटी बांघायला त्यांना बिलकुल श्रम पडत नसत. शिव्या देण्याच्या 
कलेत त्यांना अबोधपूर्व कोशल्य प्राप्त झाळे होते. शतकानुशतकाची परंपरा त्यांच्या 
मागे होती. आणि खरोखर पुष्कळदा असेच असते, की आपल्या मनातल्या वास्तविक 
आशयाचे शिव्या हे उचित बाह्यांग असते. तो आशय कळण्यासाठी अन्ययार्थाची काही 
आवश्‍यकता भासत नाही. 
पोस्ट-ऑफिपच्या जोखडाला जुंपलेले हे दोनशे बेळ असेच हसून खेळून, आपल्या 
दबलेल्या भावनांना अशीलतेच्या साहाय्याने तोंड फोडून एकजुटीने आणि एकमताने 
जोर करीत. त्यामुळेच पोस्ट-ओऑफितचा गाडा चाळू राही. पण त्या दिवशी घडलेल्या 
प्रकारामुळे दुसऱ्या दिवशी गाड्याची गती मंदावली. 
दुसऱ्या दिवशी ऑफिसात परत यायला रहिमतनूरला पुन्हा उत्नीर झाला. प्रताप- 
सिंगला पाहिल्याबरोबर त्याच्या कपाळावर आठ्या 'चढल्या. प्रतापसिंगने त्याच्याकडे पाहून 
स्मित केळे. रहिमतनूरने शर्टाचे बटन काढले. आणि तो शर्टने पंख्यासारखा वारा घेत 
म्हणाला, 
“ ओः ! काय उकाडा होतोय. अल्‌ अमान्‌ अल्‌ हफीझ ! ” 
पण आज प्रतापर्सिंगचे लक्षण काही वेगळेच दिसत होते. त्याला लू लागली असावी, 
असे वाटत होते. त्यांच्याकडे पाहवत रहिमतनूर म्हणाला, 
“£ आज खालसाजीकी बकरी बसलेली दिसते. ” 
प्रतापसिंग गप्पच होता. रहिमतनूर पुन्हा म्हणाला, 
£ अबे झगाडसिंग...? 
प्रतापलिंगने त्यांच्याकडे पाहून स्मित केळे आणि तो म्हणाला, 
५ खालसाजीची बकरी नसते, बकरा असतो. ” 
असे म्हणून त्याने बकऱ्याच्या ओरडण्याची नक्कल केली. 
सगळे हसू लागले. 
५ म्हणजे इतर सगळ्यांची असते दिवाळी आणि खालसाजीचं असतं दिवाळं, 
असंच ना?” ख्बाजाजी मध्येच ग्हणाले, 
 प्रतापसिंगने चोख उत्तर दिळे आहे आपल्याला पसंत आहे. आज लक्षण काही 
वेगळं आहे. तरी पण-हाथी जीता एक लाख का, मरा हुआ सो लाखका. * 
प्रतापसिंगने अभिमानाने आपल्या दाढीवरून हात फिरवला. ख्बाजाने एकदा 
घड्याळाकडे पाहिळे आणि मग रहिमतनूरला चिडवण्यासाठी तो म्हणाला, 
“ र॒हिमतनूर, टपाल काय परत आणलं आहेस, ते लवकर दे बघू. सरदारनं आपलं 
केव्हाच देऊन टाकलं आहे.!” 
£ झक मारतो सरदार ! ” रहिमतनूर म्हणाला. 


६ / भाषा भाणि जीवन ५: ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


संरदार्ची बाजू उचळून घेण्यासाठी ख्वाजा ग्हणांला, 

“ सरदारनं आपल्याजवळच्या मनीऑर्डरीतल्या फक्त तीन परत आंणल्या आहेतं- 
समजलं £ फक्त तीन, 

विजयी मुद्रेने रह्विमतनूरकडे पाहत प्रतापसिंग म्हणाला, 

“ रहिमतनूर अन्‌ काम करणार १...हलछी बिचाऱ्या विधबांनासुद्धा सूत कातावं 
लागतं...” 

रहिमतनूरने ख्व्राजाकडे पाहिले. ख्वाजाने स्मित करून जणू सुचवले ' हूं, 'चालू दे. 
ह्या सरकारी पाठिंब्याचा फायदा घेऊन रहिमतनूरने आपली टपालाची पिशवी बाजूला 
सारली. आणि दोन्ही हातांनी टेबलावर तबल्याचा ठेका धरून तो गाऊ लागला... 

“ भाईजीदी कच्छ व'च गोहू वड गई 
इक कठन लगे दूजी होर वड गई ? 

( सरदारजीच्या कासोऱ्यात पाल शिरली आहे. एक काढायला जातात, तर दुसरी 
शिरते आहे.) 

त्या अर्थहीन गाण्याच्या ओळी ऐकून सगळे पोट धरून हसू लागले. युद्धामुळे झालेली 
महागाई, उत्पन्नाची टंचाई, समाजाच्या दडपणामुळे भावनांचा होणारा अवरोध-ही 
सगळी त्या कारकुनांच्या आणि पोस्टमनांच्या चेहऱ्यांवर रेघांनी लिहिल्यासारखी स्पष्ट 
दिसत होती. परंतु अश्‍लील बोलणे आणि अपशब्द उच्चारणे ह्यांच्यासुळे त्यांना ह्या 
दु:खांचे ओझे होत नव्हते. आणि ते हसत-खेळत आपले काम करीत होते, इतकेच 
नव्हे, तर काम व्यवस्थित आणि जलद करीत होते आता सुद्धा ही अपशब्दाची फेर झाडून 
गेल्यानंतर रहिमतनूर, प्रतापसिंग, त्यांचे इतर सहकारी, आणि कारून ह्यांना हलके 
झाल्यासारखे वाटले, साऱ्या दिवसाच्या श्रमानंतर जणू विसावा मिळाल्यासारखे झाले. 

रहिमतनूर ज्या भागात काम करीत असे-त्यालाच पोस्टाच्या भाषेत ६३ अलिफ 
नाव होते--तो मोठा बाईट होता. तिथे नवी वस्ती होत होती. आज एखाद्या ठिकाणी 
पांढरट जमीन असेल, तर उद्या तिथे एखादा महाल उभा झालेला दिसेल. “ कहां कौ 
इट कहां का रोडा, भानमतीने कुन्हा जोडा? अश्यातला प्रकार होता. मुलतानी; 
काश्मीरी, पोठोहारी सगळे आपापल्या भाषेत बोलत. त्यामुळे संगीताऐवजी गोंगाट उत्पन्न 
होत असे. आपल्याला दुसऱ्या कोणाची पर्वा नाही, याचेच नणू त्यांना विरोष समाघान 
वाटत होते. अशा अ्ध-बूर्बा वृत्तीचे लोक होते. एखाद्याचा पत्ता ठाऊक असला, तरी 
तो सांगणे त्यांना कमीपणाचे वाटे. अश्या भागात टपाल वाटण्याचे काम रहिमतनूरकडे 
होते.पण प्रतापसिंगच्या वाटणी'चा भाग तर ह्याहूनह्ी वाईट होता. तो स्वच्छ रेखीव होता. 
पण रेल्वे-कॉलनीच्या त्या वसाहतीत प्रत्येक बंगल्यात एक कुत्रा असे, टपाल द्यायला 
गेले, की तो त्याच्यावर झडप घाली आणि त्याचा गळा धरी. दोघांनीही आपापल्या अड- 
प्वणींवर उपाय शोधून काढले होते. रहिमत नूरने आपल्या भागातल्या बायकांची लोक- 


शिवी / ७ 


अनुक्रमणिका 


प्रियता मिळवली होती; आणि कुत्र्यांपासून बचावण्याकरता प्रतापसिंग रोज नेमाने एक 
आण्याचे मांस-आतडी वगेरे नेत असे, कुत्रे अंगावर आले, की त्याला चुचकारून मांस 
त्याच्यापुढे टाकी. 

तरी पण उन्हाळ्यात त्यांना फार त्रास होई. कधी कुठे बक्षीस मिळाले, तर एखादा 
पेला सरबत "यायचे. नाही मिळाले, तर ' ठंडा पानी और घरकी रानी. ? 

आज उन्हामुळे प्रतापर्सिग अगदी त्रासून गेला होता आणि अगदी गप्प गप्प 
होता. तरी पण त्याला छेडायचे; म्हणून रहिमतनूर म्हणाला, 

“ आज देरसे क्यों आए हो, प्रतापसिंग १” 

“ तुझ्या-आय॒--?” करून प्रतापसिंग संतापाने हात उगारीत म्हणाला. रहिमतनूरला 
त्याचा राग यायच्या ऐवजी आपण प्रतापसिंगला चिडवू शकलो, ह्याचा आनंद झाला. 
तेवढ्यात डावीकडून मेघगजना झाली. मेघगजञना नव्हती ती; रशीदुहीन हेडक्लाकंचा 
आवाज होता तो. ओठांच्या कडेला फेसाची पांढरी किनार दिसत होती, नाकावरच्या 
डबलकॉन्केव्ह 'चश्म्यांतून त्याचे डोळे असे दिसत-दोन लहान नळ्यांतून ठिणग्या 
उडताहेत. ते गून म्हणाले, 

५६ हे ऑफिस आहे का अशळीलतेचा अडा १ इथे कोणी शिवीगाळ केलेली मला 
ववालणार नाही. याद राखा. ? 

“ त्याचं अतं आहे, साहेब. मी...मी...” प्रतापसिंग बोलू लागला. 

“ मी-मीच्या लेका, खबरदार -<पुन्हा असले घाणेरडे शब्द इथे बोललास, तर! » 

“ पण मी काय... 

“ मला काही तुझं म्हणणं ऐकायचं नाही-समजलास. मी पोस्टमास्तरांजवळ या सर्व 
गोष्टीचा रिपोट करणार आहे. 

सगळे गप्प बसले. पोस्टमास्तरकडे रिपोर्ट गेला, प्रतापसिंग आणि रहिमतनूरवर 
आरोप ठेवले गेळे. पण अखेर त्यांना ताकीद देण्यापलीकडे प्रकरण गेले नाही, तेवढ्या- 
बरच सुटले. पण त्याबरोबरच एक ऑफिस-ऑडर निघाली. तीत नीतिमत्तेच्या महत्त्वा- 
संबंधी प्रास्ताविक मजकूर होता. आणि त्यानंतर म्हटले होते, 

' जो कोणी पोस्टमन मनीओऑडरी, पत्रे, पार्सले, रजिस्टरे, बेअरिंगे परत करताना 
अळ्छील शब्द वापरील, त्याला ताबडतोब नोकरीवरून दूर केळे जाईल. * 

-ण आणि आणीबाणीचा प्रसंग आला'च, तर उपाय म्हणून हेडक्लारकचे अधिकार 
बाढबण्यात आले होते. 

आता सगळे ऑफिस कबरस्तानासारखे शांत वाटत होते. सगळीकडे शांत 
झाल्यामुळे दिवसभर कानांना कसे तरी वाटू लांगळे. पण हेडक्लारक रशीदुद्दीनला डोळे 
मिटून आपल्या आध्यात्मिक मार्गावर'चा प्रवास मजल दर मजल 'चाळू ठेवता येऊ लागला. 
आपल्या अंतरात्म्याची हाक ऐकून तो आता पत्रे उचळू लागला आणि संभाषणात 


८ / भाषा भाणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


त्याच्या अंतरात्म्याची प्रतिष्ठा कमी होत असे, ती होईनाशी झाली. 

एक दिवस रहिमतनूरला नेहमीपेक्षा जास्त उ्ीर झाला. त्याच्या चेहऱ्यावरच्या रेषा 
फार'च स्पष्ट दिसत होत्या. आल्याबरोबर त्याने आपली थेली खाली ठेवली, आणि पिंग- 
पॉँगच्या टेबलासारख्या त्या टेबलाच्या कडेला टेकून तो परत आणलेल्या मनीऑर्डर्स 
वगैरे वेगळ्या करू लागला. थोड्या वेळाने दोन्ही हात जोडून अनिजीच्या स्वराने तो 
म्हणाला, 

“ ख्वाजाजी, खुदासाठी मला तुम्ही ६३ अलिफमधून काढा, नाहीतर मरून 
जाईन. 

रूक्ष स्वरात ख्वाजा त्याला म्हणाला, 

“८ हे सगळं तुझ ढोंग आहे. मी तुझी कम्प्लेण्ट करीन. इतके दिवस काम नाही 
केळंस तू तिथं १” 

पुन्हा पहिल्याच अजिजीच्या स्वरात रहिमतनूर बोळू लागला, 

“ ख्वाजाजी, तिथली वस्ती आता पूर्वीच्या दुप्पट झाळी आहे. तुम'चा माझ्यावर 
विश्वास नसेल, तर टाऊन इन्स्पेक्टरना सवतः जाऊन पाहायला सांगा. ? आणि मग 
काही तरी गुप्त माहिती दिल्यासारखे सांगू लागला, “ तुम्हांला ठाऊक नाही-ओव्हर- 
सियर सुद्धा आपल्या केसचे कागद मला देतो, आणि खामिद साहेब, टाऊन इन्स्पेक्टर 
-तोही _- 29 

एवढे बोळून रहिमतनूर पोस्ट-ओफिसच्या पिवळट भिंतीकडे पाहत राहिला. भिंतीवर 
एका कॅलेण्डरावा'चून दुसरे काही नव्हते. पण त्याला त्या भिंतीवर काय दिसत होते, 
कोणाला ठाऊक, तो तसा'च भिंतीकडे काही वेळा पाहत राहून म्हणाला, 

“ ख्वाजासाहेब, माझ्याबद्दल साहेबांना काही सांगा, पदरी 'चार पोरं-बाळं आहेत. ” 

एंवढे बोळून मनीओडरीच्या पावत्या हातात घेऊन तो पुन्हा मिंतीकडे पाहू लागला. 
तेवढ्यात प्रतापसिंग आला. त्याच्या हातावर पट्टी बांधलेली होती. आल्याबरोबर 
रहिमतनूरपासून जरासा दूर होऊन म्हणाला, 

“ चवोधरी साहब, सलाम. ”? 

एक लांब श्वास घेऊन 'चोधरी साहेब म्हणाले, 

:£ आलेकमस्सलाम. काय ? तब्येत वगेरे बरी आहे ना?” 

त्यांच्या ह्या औषचारिक बोलण्या-चालण्याचे त्यांना वाटले नाही इतके. ख्वाजा- 
साहेबांना वाटले. ते 'चमत्कारिकपणे आळीपाळीने त्या दोघांकडे पाहत राहिले. एक 
क्षणभर काही न सुचून त्यांनी होल्डर दातांत धरला आणि प्रतापसिंगकडे न पाहताच 
त्याला म्हणाले. 

६६ प्रतापसिंग, वापसी देदो. 

त्याच्याकडे न पाहताच प्रतापसिंग आपल्या थेलीतून मनीऑर्डरी वगैरे काढू लागला. 


रिवी | ९ 


अनुक्रमणिका 


का, कोण जाणे, हेडळलारकही आपल्या ध्यानासनावरून उठले आणि छातीवर हातांची घडी 
करून खोलीत फेऱ्या घालू लागले. ते तोंडातल्या तोंडात पुटपुटत होते, 
५ आज फार उद्यीर झाला-फार उ्यीर झाला. ” 
ख्बाजासाहेब त्यांना दुत्तोरा देत म्हणाले, 
“ जी हां, हेडक्लाक साहेब. काय झालंय, काही कळत नाही. दिवस लहान होऊ 
लागले आहेतसं वाटतं. ? 
 प्रतापर्सिंगने मनीओडरी टेत्रलावर ठेवल्या. ख्वाजा साहेबाने एकवार त्यांवर नजर टाकली, 
आणि पुन्हा होल्डर दातांत सरकवला. रशीदुद्दीनसाहेबांनी मनीऑडरींच्या पावत्यांकडे 
पाहिले, आगि ते म्हणाले; 
५६ प्रतापर्सिंग, इतक्या मनीऑडरी का आणल्यास ! 
प्रतापसिंग चाचरत 'चाचरत सांगू लागला, 
५ सरकार, दोन-दोनदा, तीन-तीनद प्रयत्न केला, तरी लोक घरी भेटत नाहीत. 
कुठे गेले आहेत सगळे, कोणाला ठाऊक! ” 
सिराजी कबूतरासारखी मान फुगवीत हेडछ़ाक तोंडातल्या तोंडात म्हणाले, 
६६ | ११ 
गा हेडछञाक आपल्या टेबलाकडे जायला निघाले. पण त्यांना काय वाटले, कोण 
जाणे, ते मधूनच परत फिरले, आगि ख्वाजासाहेबाच्या समोर उभे राहून म्हणाले, 
“ ख्वाजा ! यार, ह्या लोकांचा हा कामचुकारपणा एरर बुकांत नोट करून ठेवा. 
ख्त्राजासाहेब आपल्या खुर्चीवरून उठले, आणि र्शीदुद्दीनजवळ जात म्हणाले, 
“ मियॉसाहेब, जराशा धाकधपटशाने होणारे हे काम आहे. ह्यासाठी सरकारी 
कारवाई कशाला पाहिजे ! उगीच बिचार्‍्यांचं रेकोर्ड वाईट होईल. ?? 
करड्या नजरेने ख्वाजाकडे पाहत रशीदुद्दीन म्हणाले, 
५ ब॒दमाशी 'चाळली आहे ही सगळी |! ” 
ख्वाजा म्हणाले, 
“ बिलकुल नाही, मियाँजी. हे आपले म्हणणं खोटं आहे. ? 
ख्त्राजा आपल्या जागेवर परंत आले. रशीदुद्दीन हेडा क आपल्या टेबलाकडे गेले. 
रहिमतनूर आणि प्रतापसिंग आपापल्या जागी बसलेले होते, आणि भकास नजरेने एक- 
बँकांकडे पाहत होते. रहिमतनूरची पगडी पुन्हा जराशी सेल झाली होती. आणि 
केसांच्या एक-दोन बटा बाहेर आल्या होत्या. तिकडे बोट करीत प्रतापसिंग म्हणाला, 
“ यार, बघ केस पगडीबाहेर आले आहेत, ते नीट आत सरकव; नाही तर पोस्ट- 
मास्तर पाहील. ” 
रहिमतनूरने केस गुपचूप आत सारले, आणि त्रासलेल्या स्वरात म्हणाला, 
“ येऊ दे बाहेर आले, तर, यार,--मंजिळ गर आशिकांचे दोजखचे बेहेस्त. ” 


१० / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


प्रतापसिंगने एक क्षण रहिमतनूरच्या तोंडाकडे पाहिले, आगि तो म्हणाला, 

“ यार, तुला इतकं फारसी येतं, तू पोलिसांत मोहरीर का नाही झालास ! मुनशीगिरी 
शिवाय वरतीही काही ना काही प्राप्ती झाली असती. अन्‌ पुन्हा कोणाला दण्डे मारा, 
शिबी द्या, कोणी काही बोललं नसतं. ” 

रहिमतनूरला क्षणभर असं वाटलं, की आपण खरोखर हुतात्मा आहो. नंतर तोंडावर 
रूक्षसे स्मित आणून क्षीण स्वरात तो म्हणाला, 

५६ हां, मई,-डाकखानेमें आकार योंही मिट्टी खराब करना थी. ” 

सगळे पोस्टमन अजून आपापल्या विभागांतून परत आले नव्हते. कारकून मंडळी 
दर पाच-चार मिनिटांनी मान वळवून घड्याळाकडे पाहत बसली होती. थोड्या वेळा- 
नंतर कृपाराम आणि खैराती मनीओऑडरखात्यात शिरले. त्यानंतर इनायत रोख दाखल 
झाला. पण रशीदुद्दीन हेडकक्‍्लाक काही बोलले नाहीत. एकटा दुकटा'च उशिरा येत असेल 
तर बोलून काही उपयोग. सगळेच जिथे उशिरा येऊ लागले, तिथे काय बोलायचे ! शिवाय 
टपाल परतही पुष्कळ येऊ लागले. निम्याहूनही कमीचा बटवडा होत होता. निम्म्याहून 
अधिक परत येत होते. पोस्टमन, कारकून सगळ्यांना एक प्रकारच्या निराशेने घेरले 
होते. 

ऑफिसची सगळी डिलिव्हरी आठवडाभर तशीच उदासवाणी पडून राहिली. रशीदुद्दीन 
हेडछाक अधमिटल्या डोळ्यांनी चहूकडे पाहत राहिले. आपल्याला महागाईभत्ता कमी 
मिळत असल्याची पोस्टमनांना एकदम जाणीव झाली. शनवारच्या दिवशी पोस्टमेन्स 
युनियनच्या मार्फत आरडाओरडा करण्यात आला. 

सोमवारच्या दिवशी पोस्टमेनपेकी निम्मे लोक रविवारच्या सुटीने ताजेतवाने होऊन 
परत आले. त्यांतच रहिमतनूर आणि प्रतापसिंग होते. दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले. 
प्रतापर्सिग आपली थेळी उचलीत होता. रहिमतनूर पंख्याचा स्विच फिरवीत होता. त्यांनी 
पुन्हा एकमेकांकडे पाहून स्मित केले. आणि मग आसपासचे भान विसरून प्रतापसिंग 
म्हणाला, 

६ सुना बे सुवरके जते...” 

:£ अबे जा...माके...? 

रशीदुद्दीन हेडळछारक एका खांबाच्या आड उमे होते. त्यांनी त्या दोघांची ती सलामी 
ऐकली. आपल्या डबलकॉन्केव्ह काचांमागून त्या दोघांवर एकदा नजर टाकली, आणि 
ईश्वराला धन्यवाद देत गप्प बसले. 


मूळ उदूवरून भनुवाद : रा. भि. जोळी, मुंबई. 
अनुवादाचे मूळ प्रकाशन $ साहित्य, फेघ्रुआरी, १९५०, प. ५८-६५. 


शिवी / ११ 


अनुक्रमणिका 


ना्यात्म भाषण लेखमाला : लेखांक ४ 


नाट्यात्म भाषण म्हणजे काय ? 


अशोक दा. रानडे 


भरत आणि नाट्यात्म भाषण 


भरता'चा खास निर्देश करण्यात ओचित्य आहे. भरताने नाऱ्यात्म भाषणाविषयी नमूद 
केलेली तत्त्वे आजही मराठी नाऱ्यात्म भाषणास लागू होतात. अजाणतेपणे व लिखित 
पुरावा न ठेवता भरतपरंपरा आजपर्यंत वाहत राहिली आहे, असे दिसते. संगीत या 
दुसऱ्या आणि सहजात प्रयोगकलेबाबत तसेच झाले आहे. दोहोंमागे मोखिक परंपरे- 
बरचा भर दिसतो, हेही लक्षणीय होय. प्रयोगपरंपरा निदानपक्षी भारतात आपले अखंडत्व 
राखण्यात बऱ्या'च यशस्वी होतात, असा एक कयास बांधण्यास हरकत नाही. 

प्रारंभीच नोंदविण्यासारखी बाज अश्ली, की अभिनयसंज्ञेचे भरतप्रणीत अर्थक्षेत्र इतके 
व्यापक आहे, की त्याचा वाचिक अमिनय«भमाषण असे मानणे अयोग्य ठरेल. प्रमोद 
काळे यांनी नमूद केल्याप्रमाणे नाऱ्यशास्त्रांतगत अमिनय आजच्या संपर्क-माध्यमास सम- 
कक्ष म्हटला पाहिज़े.* वाचिक अमिनया'चा एक महत्त्वाचा घटक भाष्रण असे ध्यानात 
ठेवणे इष्ट होय. 

वाचिक अभिनय म्हणजे नाटकाचे शरोर असे सांगून भरताने नाटककाराच्या शब्दाचा 
अथे स्पष्ट करणाऱ्या म्हणून आंगिकादी अभिनयकोटींचा निदेश केला आहे. केशवराव 
दाते म्हणत, की शब्दामधल्या जागा भरून काढणे म्हणजे अभिनय होय.२ दोन मतांचा 
एकत्रविन्यास वेधक, यात शंका नसावी. 

बाचिक अमिनयाच्या संदर्भातली भरताची 'चर्चा अनेक तपशील विचारात घेते. छंद, 
अलंकार, काव्याचे दोष यांबरोबरच स्वरव्यंजने, त्यांची उच्चारस्थाने ब तारता-पातळी 
यांचाही भरत निदेश करतो. आवाजाच्या सूक्ष्म व सार्थ भेदांची--स्वरकाकु या संश्े- 
खाली बोधक 'चर्चाही आढळते. भारतात अनेक मुख्य भाषा प्रचारात होत्या; इतके'च 
नव्हे, तर संस्कृत नाटकांतही अनेक भाषा वापरल्या जात असल्याकारणाने भरत उच्वार- 
शास्त्रीय तपशील नोंदतो, हा प्रमोद काळ्यांच्चा तक योग्य वाटतो.3 तसे पाहता भरताने 
निदेंश केलेल्या पठनातून एक प्राथमिक स्वननिष्ठ प्रतीकात्मता व्यक्त होते, म्हटले पाहिजे. 
संस्कृताधारित अतिभाषा व आयभाषा या अनुक्रमे देव व राजे यांच्यासाठी; जातिभाषा 
(वेगवेगळ्या वंशांच्या मातृभाषा) आणि जात्यंतरी ( प्राकृत) या अनुक्रमे विविध प्रदेश - 
निवासी लोक व पशुपक्षी यांच्याकरिता, असे भस्त नोंदतो. अर्थ असा, की विशिष्ट रंग- 


१२ / भाषा भाणि जीवन ५ : ४ | दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


परिस्थितीत विशिष्ट आशय व्यक्त करण्यासाठी वापरावयाचा सर्वसाधारण आणि प्रतीकात्म 
स्वन म्हणजे भाषा, असा त्याचा रोख आहे. शिवाय दूरवरच्या, मधल्या व जवळच्या 
अंतरावरच्या व्यक्तींशी बोलताना तारता कोणती वापरावयाची, याविषयी निदेश आहे. 
तारता हे महत्त्वाचे परिमाण, हे उघड होते. मराठी रंगभूमीवर त्याला कसे पसंत केले 
जाई, याची चर्चा पूर्वी केली आहे. कदाचित ध्वनिशासत्रीय कारणांबरोबर झिरपत आलेले 
परंपरेचे इमानही इथे कार्यकारी झाले असावे ! 

भरताने आवाज, उत्मादनाचे 'चार प्रकार नोंदले आहेत. उच्च, नीच, धुमारेदार 
आणि सकंप. यांचा विशिष्ट मनोडवस्था व भावनांबरोबर साहचर्यभाव सांगितला आहे. 
भाषणाच्या फेकीचे पाच प्रकार आणि त्यांचे अथ पुढीलप्रमाणे थोडक्यात नोंदता येतील. 


विच्छेद $ विराम घेत घेत 

अर्पण : भावगदूगद्तेने ( गळा रोधून) 
विसर्ग $ तुटकपणे, थांबत थांबत 

दीपन ! जोरदारपणे. 

प्रशमन $ तारता-पातळी कमी होत होत 


तारता आणि गरिमा यांना महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले असून, बिरामांकडेही लक्ष 
आहे. संस्कृत भाषेंची प्रकती ध्यानात घेता अशी काळजी स्वाभाविक म्हटली पाहिजे. 

भाषणाच्या संदर्भातली भरताची नार्यदृष्टी काही सर्वसाधारण निष्कष सुचविते $ 

(१) भरताचे नाऱ्य रत्यनाट्य होते आणि म्हणून त्याचे भाषण पद्यशैलीत असे. 
पद्याच्या साच्यांना "वाली असतात (भारतात) आणि म्हणून विशिष्ट स्वरांना (भाषिक) 
विशिष्ट तारता-पातळी देण्याचा भरतोक्त आदेश स्वाभाविक वाटतो. तत्कालीत प्रधातास 
अनुसरून भरताने भाषिक घटक व सांगीतिक अंगात तुल्यत्ब प्रतिपादिले. 

(२ ) अर्थव्यक्‍तीसाठीच एकत्र आणलेले उच्चारावयव अशी नीटस व्याख्या देऊनही 
गद्यास भरताने जरा कमी तपशीलात 'चर्चिळे आहे. पण तरीही घोषित गद्याकडे त्याचे 
लक्ष होते. अशा गद्यासाठी तारता-पातळी प्रस्तुत ठरते. विशिष्ट भाषिक स्वर विशिष्ट 
तारता-मर्यादामधेच नीट आकारता येतात, हे ध्वनिवैत्भानिक सत्य होय. नाऱ्यशास्त्राची 
अभ्यासपुस्तकी बाजू अनेक ठिकाणी नजरेत भरते. 

(३) सार्वजनिक ध्वनिप्रक्षेपण जुळणी नव्हती आणि प्रेक्षाग्रह्याचा घाट गुंफेसारखा 
होता. तारता आणि गरिमा परिमाणे राबविण्याजोगी होती. सहज प्रतीत होणारी आणि 
निर्माण करता येगारी ध्वनिवेशिष्ट्ये, उदा.- नक्की (नाकातून) , कुजबुज, सकंप वापरात 
होती ब असू शकत. शिवाय नाच वबा लयबद्ध हालचालींबर भर देणाऱ्यांना ध्वनि- 
वैशिष्ट्यांचे परिमाण विविधतेने कसे हाताळता येईल ? म्हणूनच त्यावर कमी लक्ष 
असावे, 


नाठञ्यात्म भाषण म्हणजे काय? / १३ 


अनुक्रमणिका 


(४) आंगिक आणि आहार्य अमिनयापेक्षा गाचिक अभिनय कमी प्रतीकात्म आणि 
अधिक नैसर्गिक आढळतो. 

(५) भरतोक्‍्त वाचिक अभिनयाचा पठनावरचा भर ध्यानात घेता, त्याने गद्म- 
विशेषांचे फारसे विवेचन न केल्यास आश्चर्य वाटू नये. 

नाट्यशास्त्र एकाच वेळी तत्त्वग्नंथ, संकलनग्रंथ व अभ्यासग्रेंथ अशा भूमिका बजावते. 
म्हणूनच असेल; पण भरतास कीही प्रेक्षकाचा विसर पडत नाही. श्रोत्यांच्या प्रतिसादांची 
नोंद कशी ध्यावी, हेही तो सांगतो ! नास्य ही प्रयोगकला असल्याची भरताची धारणा 
पक्की आहे. म्हणूनच नार्यत्म भाषण म्हणजे काय; या आपल्या मूळ प्रश्नास भरताचे 
उत्तर काय, ते समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. 

प्रस्तुत संदर्भात संक्षेपाने भरताची भूमिका अशी मांडता येईल : 

लोकांच्या कृती, त्यांचे वर्तन ब त्यांच्या भावावस्थांचे अनुकरण म्हणजे नाख््य असून 
त्याचे सादरीकरण चार प्रकारच्या अभिनयाद्वारा व्हावे लागते. 

अभिनयविषयक चचतून हाती लागणारे निष्कषे पुढीलप्रमाणे : 

(१) अनुकरण ढोबळ व शारीर घटनांपुरते मर्यादित नाही. 

(२) अनुकरण दीक्षित श्रोत्यापर्यंत पोचवायचे असते. म्हणून नाटका'चा प्रयोग 
अपरिहार्य. 

(२) अभिनय हे एक समग्र अनुकरणाचे तत्तत॒ आहे. आंगिकादी एखाद्यावर भर 
देऊन अमिनय सिद्ध होत नाही. कोणत्याही एकावर प्रयोगाविष्काराच्या विशिष्ट क्षणी 
जोर असला तरी इतरांचे पूरक कार्य चालावे लागते. म्हणून भरतोक्‍्त भाषणाबरोबर 
निश्चित शारीर हालचाली इ. 'वा अवतार असतो. अमिनयांम्चा एकत्रावतार संतुलित 
व्हावा, म्हणून देळीसंकेतांचा वापर केला जातो. उद्दिष्ट समग्र प्रतिरूप निर्माण करण्याचे 
असल्याकारणाने दोलीसंकेतांचे अनिवार्यच पटावे. मुद्दा असा, की अभिनयाच्या इतर 
प्रकारांत प्रतीकात्मतेवर, तर वाचिक अमिनयात देलीसांकेतिकतेवर, अशी भरताची 
वाटणी दिसते. प्रत्यक्ष ब तात्कालिकाबरोबर भाषणाचा नजीकचा संबंध असल्याने त्यात 
प्रतीकात्मता कमी दिसते काय 

नाऱ्यात्म म्हणजे काय ! 

विवेचनाच्या प्रस्तुत टप्प्यावर नाट्यात्म म्हणजे काय, याचे उत्तर शोधता येईल. 
भाषणात नाऱ्यात्मता शोधण्याआधी नाट्यात्मतेचे स्वरूप तपासायला हवे. 

नाट्यात्म आणि कलात्म यांतला भेद विसरून 'चालणार नाही. कोणती नाऱ्यात्मता 
कळात्म असते. वा नसते सोंदर्यमीमांसकांचा प्रश्न होय. सर्व नाऱ्यात्म सादरीकरणे कलात्म 
असतीलच, असे नाही. उलटपक्षी नाट्यात्मता हे अति-सौंदर्यश्ास्रीय पातळीवस्चे तत्त्व 
म्हणून अनेक कलांत व व्यवहारात आढळू शकते. नाट्येतर कला व व्यवहारात नाट्या- 
तमता असू शकते आणि तशी प्रतीती आपल्याला येत असते. नाट्यरूप नाट्यात्मता असे 


१४ / भाषा भाणि जीघन ५ ; ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


म्हणणे पुनरुक्ती वाटेल, पण विचारा'चा रोख त्यातून स्पष्ट होईल. इतर कला व व्यवहार 
आपापल्या प्रकृतिनुसार भाषांतरित करून नाऱट्यात्मतेचे घटक होतात, असे म्हणता 
येईल. त्यामुळे प्रस्तुत कडा बगेरेंना नास्यससरशी होतो व तसा तो आपल्याला जाणवतो. 
मात्र नास्यरूप नाटथत्व ब तसे नसलेले नाटयत्व यात गोंधळ होत नाही. 

नाट्यात्मता प्रयोगासंबंधी असते. प्रयोग न झाल्यास नाट्यात्मतेची केवळ कल्पना 
राहते. अमूर्तपणे परिणाम असा, की बऱ्याच वेळा नाटकाची संहिता ते प्रयोग यांत फरक 
राहतो. संहिता ते प्रयोग या प्रक्रियेत तसे पाहता कलांतर होत असते, असे काळ्यांचे 
मत आहे.४ आकृतीचा सांगाडा वा संगीताचा स्वरालेख् याचप्रमाणे प्रयोगाची संहिता, 
असेही म्हटले गेले आहे. नाटकाच्या प्रयोगावळंबित्वामुळे संहितेवर विसंबून काम 
करणाऱ्या परीक्षणकर्त्यांची व समीक्षकांची अडचण होते. उदाहरणार्थ, माधवराव 
जोड्यांच्या नाटकांची “ वाचून ? टर उडविणाऱ्या साहित्यिक टीकाकारांची दयनीय 
अवस्था झाली.* ल्यूकस नावाच्या टीकाकाराने म्हटल्याप्रमाणे * ॥॥8_ 1161120 
011 ४2४७5 8 ४6९19 (0९८11 11101111931101 (1181 (18 1001(11211(5. ! दात्यांनी 
वेधकपणे दाखवून दिल्याप्रमाणे 'चरित्ररेखेची दुसरी इंटरप्रिटेशनस प्रयोगांतून सिद्ध 
होतात, म्हणून प्रयोग महत्त्वाचा असतो. ६ प्रयोगांमुळे नाटक अस्तित्वात येते, इतकेच 
नव्हे, तर त्याला एक जादा परिमाण लाभते. 

प्रयोगावळलंबनातून निघणारा उपसिंद्धांत म्हणजे श्रोत्यांची भूमिका. सशरीर आणि 
सामूहिक अस्तित्वाचा श्रोता आणि हळूहळू प्रयोगात विरून जाण्यात परिणत होणारा 
त्याचा सहभाग प्रयोगकलांमधले निरपवाद सत्य होय. गिलगुड एके ठिकाणी म्हणतो, 
“1 16९61 18९8611 18060 8 [७ प्यातलटा, 20१101 एणा1] 1119800 19960 ॥. 1 
0००॥८ 701 81 16859 55% ४7९०८५.” एकंदर सादरीकरणाच्या संदर्भात अमिनेत्याने 
लावलेला भूमिकेचा अन्वयार्थ श्रोत्यांच्या उपस्थितीने आणि दबावाने स्थिर होत असतो. 
आपली नाटके श्रोत्यांत बसून पाहण्याचा खाडिलकरांचा प्रघात असे. नाटकाचे संकल्पित 
रूप नव्हे, तर वास्तवसिद्ध रूप प्रेक्षक-प्रतिसादांतून तयार होते. श्रोत्यांनी प्रतिसाद नव्हे, 
सहभाग द्यावा, या दिशेने आधुनिक नाटकाची चळवळ प्चालली आहे. श्रोत्यांशी थेटपणे 
बोलणे, त्यांच्यापेकी काहींना पात्र बनविणे, इत्यादी मार्ग श्रोत्यांचा सहभाग मिळावा, 
या करिता 'चोखाळले जात असतात. उपस्थिती, सहभाग, गुंतवणूक आणि अखेर 
समूहमनाचे प्रयोगात्म अनुभवापुढे समर्पण, असा क्रम म्हणावा. खाडिलकरांच्या मते 
श्रोते नाठाळ घोड्यासारखे असून त्यांना वठणीवर आणावे लागते. ब्रेख्तचचा धूम्रपान 
करणारा श्रोता याहून निराळा असतो, पण तो लागतो ! भरताने श्रोत्याचे प्रतिसाद काय 
ते कळावेत, म्हणून काय करावे, हे सांगून ठेवले, यावरून'च श्रोत्याचे स्थान किती 
महत्त्वाचे, याचा बोध होतो. 

तिसरे नाट्यलक्षण म्हणजे ते परिणामापेक्षी असते, नाटक केवळ श्रोत्यांसमोर करा- 


नाठ्यात्म भाषण म्हणजे काय? / १५ 


अनुक्रमणिका 


वयाचे नसते, तर त्यांच्यावर परिणाम घडविण्यासाठी, श्रोत्यांचे लक्ष खेचून घेणे आणि 
ते पकडून ठेवणे हा हेतू असतो. स्तानिस्छावस्की म्हणतो त्याप्रमाणे * 01 (16 518९0 
शिटाट पापड. 0९8 ह) 11 ७९०१॥10४ श्रोत्यांवर परिणाम घडवावा, म्हणजे ते 
प्रतिसाद देतात आणि त्यांनी प्रतिसाद दिला, की आविष्काराला अंतिम आकार लाभतो, 
असे प्रयोगातले 'चक्र आहे. श्रोत्यांवर घडविण्यात येणारा परिणाम रूपदायक घटक 
असतो. म्हणून'च श्रोता ' वचांगला ? असावा, अशी प्रयोगकर्त्यांची मनोमन इच्छा असते. 
प्रतिसादाची गुणवत्ता श्रोत्याच्या गुणवत्तेवर, म्हणून श्रोता रसिक असावा, हा आग्रह 
राहतो ! 

विघिपूर्वता हे चोथे नाट्यलक्षण होय. नाट्य आणि विधिपूर्वकतेमधले नाते केवळ 
सहोद्रत्वाचे नाही. जगाशी जमवून घेण्याकरिता त्याचे ज्ञान कसे करून घ्यायचे, 
याविषयी घेतलेला एक निर्णय म्हणजे बिधिपूर्वकता सुटीसुटी सामाजिक एकके एकत्र 
यावीत, म्हणून सर्व मानवी प्रयत्न असतात आणि अश्शा प्रयत्नांचे पूणे झालेले आवतन 
म्हणजे संपर्कसिद्धी होय. संपर्कसिद्धी शाब्द वा शब्देतर मार्गांनीही शक्‍य असते. शाब्द 
संपर्कसिद्धी विधिपूर्वक ज्ञानावर अवलंबून नसते. शब्देतराचा भर बिधिपूर्वकतेवर 
असतो. सांस्कृतिक समग्र, मानस-शारीर, नियमित आणि निर्भाषिक अमिनयांगातून 
अबोधाच्या पातळीवर मूल्यविषयक निर्णय पोचविणे म्हणजे बिधिपूर्वकता होय. रंगभूमी 
आणि रंगमंचावरीळ अनेक शेलीसांकेतिक हावभाव, हातवारे, इ. 'चा उगम नाऱ्या- 
स्मतेच्या विधिपूर्वकतेत आहे. प्रमोद काळे यांचे म्हणणे असे, की भरताची रंगभूमी 
धमपर आणि असंस्कारित यांचे संश्‍लेषण होती. देनंदिन जीवनातील निधर्मी व्यवहार 
आणि रंगभूमीची पवित्र बिधिपूर्वकता यांमधीळ सांधा असे भरताच्या पूर्वरंगाचे काय 
होते, या प्रमोद काळ्यांच्या विधानात अर्थ आहे* के. नारायण काळे यांनी नमूद केल्या- 
प्रमाणे जुना-नवा कसाही असो. मराठी नट रंगभूमीची पूजा इत्यादींना अनुसरतो. 
एकद्र पाइभूमीवर बिधिपूर्वकतेस एक खास अर्थ प्राप्त होतो. एक तर सहभाग 
सर्वांचा, असे निश्चित होते. दुसरे म्हणजे सहभागी भारलेल्या मनोवस्थेत असतात. 
तिसरे म्हणजे प्रत्यक्षतः व अप्रत्यक्षतः सर्व सहभागी एका विशिष्ट घटना वा प्रसंग 
इत्यादींवर आपल्या शक्‍ती केंद्रित करतात. सहभागी संबंधित घटनेसाठी “ तयारी 
करतात आणि इष्ट फळे, निष्कषे इत्यादींच्या संदर्भातली एक अपेक्षांची मालिका त्यांच्या 
मनात आक्कार घेते, हे चोथे लक्षण, सहभाग कसा व कितपत, या'ची निश्चित परंपरा 
निर्माण झालेली असून त्याविरुद्ध बर्तनास उत्तेजन दिले जात नाही, हे विधिपूर्वकतेचे 
शेवटचे लक्षण होय. 

नाऱ्यातमतेची 'चार लक्षणे दोन तऱ्हांनी आविष्कृत होतात : तत्कालस्फूर्ततेस अनु- 
सरून आणि संघध / विरोधसंब्ंधी मांडणीच्या द्वारा सादरीकरणाच्या मूळ योजनेत शोबटच्या 
क्षणी आविष्कार अधिक संपन्न व्हावा, या हेतूने प्रयोगकर्ता जेव्हा जाणूनबुजून बदल 


१६ / भाषा भाणि जीवन ५; ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


करतो, तेव्हा त्या मार्गातरास तत्कालस्फूर्तता म्हणतात. सर्व प्रकारच्या अभिनयांत प्रयोग- 
कर्ता तत्कालस्फूर्ततेच्या जोरावर बदल घडवितो. नास्यशिक्षणात तत्कालस्फूर्ततेचे अभ्यास 
शिकविले जातात. क्रेग, मेयेरहोल्ड, वाकतान्‌गोव्ह, प्रभ्रतींनी नाट्यसंहितेस रामराम 
ठोकण्याचा आग्रह घरला, कारण त्यामुळे नाट्यकृतीच्या पहिल्या आणि पायाभूत अवस्थे- 
तच तत्कालस्फूर्ततेला वाव मिळतो. 

संघष/विरोधसंबंधांचा आवाका मोठा असतो. वापरल्या जाणाऱ्या आविष्कारमार्गात 
दोन वा अधिक घटकांची मुद्दाम सामन्यासाठी मांडणी करणे म्हणजे संघर्षे, या उलट 
विरोधसंबंधांचा जाणीवपूर्वक एकाच वा समान आविष्कारमार्गात होणारा एकत्र विन्यास 
प्रेक्षक-श्रोत्यांवर निष्कर्षास पोचण्याचा भार टाकतो. अर्थातच संघर्ष हा तुललेने पाहता 
ठळक ते ढोबळ असतो, तर विरोधसंबंध सूक्ष्म ते संदिग्ध राहतो. 


भाषणांत नास्यात्मता 


विवेचनाच्या अखेरच्या टप्प्यावर नाट्यात्मतेची 'चचित लक्षणे भाषणात कशी अवतर- 
तात, ते पाहायचे. 

भाषण ही एक क्रिया आणि घटना आहे. शरीर आणि बोधनात्मक अंगे असलेले 
भाषण स्तढ्धतेच्या रूपाने अवतरू शकत नाही, मात्र ते स्तब्ध अवधींनी खंडित असू 
शकते. भाषण ध्वनिगत('च) अतावे लागते. भाषणाची कल्पना ध्वनिगत वास्तवाची 
सावली आहे. ज्या ज्या वेळेस भाषण घडते, त्या त्या वेळेस नवीन सुरुवात व नवीन 
पूर्तता होत असते. घडामोडींची एक मालिका पुरी होत असते. म्हणूनच बिविधता 
आणि घसरण्याचा धोका- दोहोंची शक्‍यता भरपूर राहते. 

आपल्या मुखर प्रतिसादांनी नाट्यात्म भाषणात श्रोते सहभागी होऊ शकतात; पण 
अप्रत्यक्ष सहभागा'चाही प्रकार असू शकतो. वास्तविक पाहता श्रोत्यांची उपस्थिती आणि 
संख्या यांचा भाषणगतीवर परिणाम होत असतो. श्रोत्यांची संख्या जितकी अधिक, तितके 
भाषण अधिक आकृतिबद्ध हवे. कारण आकृतिबद्धतेमुळे भाषणाचा न ऐकलेला भांग 
श्रोते पुरा करतात व पूर्ण भाषण ( ऐकू न गेलेल्या भागांसहित ) पोचल्याची प्रतीती 
शक्‍य होते. बांधणीत निश्चित जागी विरामस्थाने असलेल्या पठनाची क्रिया दुहेरी असते. 
श्रोत्यांवर नियंत्रण ठेवता येते, पण एका बाजूने पाहता त्यांच्याकडून पाठक नियंत्रितही 
होतो. अश्या परिस्थितीत बिरामस्थाने भाषणांतले खंड न ठरता भाषणकर्त्याची परिणाम- 
कारकता आणि श्रोत्यांचे प्रतिसाद यांचे संयोगबिंदू ठरतात. स्टायन म्हणतो, त्याप्रमाणे 
लेखक विरामस्थानांची योजना तर अभिनेते त्यांची तयारी करतात- श्रोत्यांसाठी." ? 
म्हणून'च भरताने त्यासंबंधी तपशीलवार चर्चा केली आहे. तारता, गरिमा आणि ध्वनि- 
वैशिष्टय या परिमाणांवर सार्वजनिक भाषण जुळण्यांनी जितका प्रभाव पाडला, तितका 
भाषणगतीवर नाही. श्रोते असले, की नेहमीपेक्षा भाषणगती कमी होते आणि, घटकशब्द 


२ नाठ्यात्म भाषण म्हणजे काय? / १७ 


अनुक्रमणिका 


बरेच घासून-पुसून उच्चारले जातात. उच्चारित शब्दांना वेगळेपण देणे आणि त्यांना 
एकत्र आणणारी चोकट देण्याचे कार्य भाषणाची फेक साधत असते. तिचे स्वरूप निश्चित 
होते बिरामस्थानामुळे. संकलित फलित श्रोत्यांचे अवधान खेचले जाणे. 


आवाजाच्या परिमाणाच्या दैनंदिन वापरापासून सर्व बाबतींत मार्गांतर नोंदणाऱ्या 
नाट्यात्म भाषणाचा सर्वांत महत्त्वाचा बिशोध परिणामापेक्षा होय. अगदी वास्तववादी 
नाट्यात्म भाषणाचाही याला अपवाद नाही. नियंत्रित अतिशयोक्ती ही त्या मागची प्रमुख 
प्रेरणा होय. शिवाय हावभाव, हातवारे, मुद्रामिनय, नेत्रपछुवी, इ.चे त्याला अनिवार्य 
कोंदण लाभलेले असते. जाणूनबुजून श्रवणेतर संवेदनांना आवाहन करण्यावरही त्याचा 
भर असतो. अनेकेंद्रियचेतना नाट्यात्म भाषणाचे उद्दिष्ट होय. अभिनयगभ शब्दांची 
भूमिका काय, यासंब्रंधी पूर्वी विवरण केले आहे. 

नाट्यात्म-माषणातीळ विघिपूर्वकता मुख्यतः आवाजाच्या लगावांतून प्रत्ययास येते. 
मंत्रोच्चारणासारखा लगाव या संदर्भात आठवावा. काहीशी झोपाळलेली लय, 'चढ-उतारांची 
अरुंद मर्यादा आणि पुनरावृत्ती हे मंत्रोचारणाचे विरोध होत, लय वाढवीत उत्क्षे-बिंदूकडे 
जाणे बैक्यिक असते. एरबी निस्थेक वाटणारे उच्चारावयव, अनुनासिके ब धुमारेदार 
स्वरवर्णाचा (भाषिक स्वरांचा) विपुळ उपयोग ध्यानात येणारी लक्षणे म्हणता येतात. 
हावभाव, हालचालींमधूनही बिघिपूर्वकता साकार होते. शेलीसांकेतिकतेच्या पलीकडे 
प्रतीकात्मतेपर्यत पोचण्याची त्यांची क्षमता असते. हावभावांची वगेरे संगत असलेले 
भाषण शब्दांच्या पार पोचू शकते. धर्मपर आशय असो वा नसो, हावभावयुक्त भाषणात 
भावनिक भार असतो. कोणताही नेमका अर्थ नव्हे, तर एक भावस्थिती निर्माण व्हावी, 
अता उद्देश धरून विधिपूर्वकता मूर्त होते. सूचकतेपेक्षा संदिग्धावर विधिपूर्वकतेची 
पसंतीची मुद्रा उठते श्रोत्यांच्या भावभावनांचे, कल्पना साहचर्याचे जागरण व्हावे, यावर 
लक्ष असते. 

तत्कालस्फूर्तता ब संघष / विरोधसंबंधांचे भाषणासंदर्भात विवेचन करावयाचे, तर 
आवाज-जोपासना, तिचे स्वरूप व तिची तंत्रे याकडे बळावयास हवे प्रस्तुत औपपत्तिक 
'वर्चा व्यावहारिक अंगाशी मिडते, ती अशी. वेदतुल्य संहिता, अभ्यासग्रंथ आणि 
संकलन यशस्त्रीपणे एकत्र गुंफून ठेवणाऱ्या भरताच्या परंपरेला तसा यत्न मंजूर व्हावा ! 


र 


संदभ 


१. 1१816, 0181100. ॥॥७८ ॥॥८१॥८ एणाए७5९. 000181 0191085181, 
3०11089, 1974, ७. 45, 117. 


२. जोग वि. वा. नरस्रेष्ठ केशवराव दाते, मुंबई, परचुरे प्रकाशन, १९७६, प्र. ८९. 
२. उपरिनिर्दिष्ट, पृ. १२५. 


१८ / भाषा भाणि जीवन ५: ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


४. काळे, के. नारायण. प्रतिमा, रूप आणि रंग. नूतन प्रकाशन, पुणे, १९७६, 
उ. "८ 

५. उपरिनिर्दिष्ट, ए. ७२३. 

&. जोग. वि. वा. उपरिनिर्दिष्ट, पृ. ८-९ 

७. (8212०, 3०011. $8(82९ 1211601015. ॥॥७2०0 ७9 180015, 1,100 
1963, ए. 11. 

८, 18. (. ६. 0318198 1२७५99 1४॥911911. 1318109131 (0118611891 
1२७5७83101 115(11.0(2, 17110, 1975, 0. 248-53 

९. उपरि. ए. ४८ 

२०. 91४9171 7. 1.. ॥1॥16 1318116115 01 1219119, (८931101102, ७. 89. 


कानी पडलेला संवाद 


-- त्याचं काय आहे, आंतरजातीय लम्न करायला माझी तयारी आहे. 

-- उत्तम, मला वाटतं तुमची जात... 

--- दिंपी. 

--- मग एंक सोनार जातीचं तुमच्याजोगतं स्थळ सुचवू का ! 

-- तसं नाही हो, आंतरजातीय विवाह म्हणजे ब्राह्मण जातीमधलं स्थळ 'चालेळं 
असे म्हणायचं होतं मला. 


नाठ्यात्म भाषण म्हणजे काय? / १९ 


अनुक्रमणिका 


अनुवाद्काची कामगत 


बीणा आलासे 


[या ठिकाणी लेखिकेने प्रथम एक बिख्यात बंगाली कविता आणि स्वतः केलेला 
तिचा मराठी अनुबाद दिला आहे. नंतर अनुवादाची मूळ कवितेशी तुलना करीत करीत 
अनुवाद करताना काय करावे लागले, याची वर्चा केली आहे. अनुबादकाच्या कृष्टा'ची 
आणि जोखमी'ची वाप्वकांन| त्यामुळे कल्पना येईल'च. बंगाली कविता देवनागरीत देताना 
सरळ लिप्यंतर केलेले आहे. उच्च्वाराचे बारकावे (विशेषतः अचा उच्चार ऑ कुठे 
कराय'चा, ओ कुठे करायचा) दिलेले नाहीत. मात्र ज्या ठिकाणी य आणि व जाड ठक्यात 
नभ आहेत त्या ठिकाणी त्यांचा उच्चार अनुक्रमे ज आणि ब कराय'चा एवढे लक्षात 

वे. ] 


यमुनावती 
016 11016 1101101868, 
४९७४ 0 018811, 
1१8५119 1111011180, 
(3016 (0 161 0681 ! 


निभन्त एइ चुलीते मा 
एकटु आगुन दे 
आरेकटु काल बेचेइ थाकि 
बॉचार आनन्दे । 
नोटन नोटन पायरागुलि ( 
खॉचाते बन्दी 
दु'एक मुठो भात पेले ता 
ओडाते मन दि? । 
हाय तोके भात दिइ की करे ये भात दिइ हाय 
हाय तोके भात देव की दिये भात देव हाय १० 
निभन्त एइ चुली तवे 
एकटु आगुन दे- 
हाडेर शिराय शिखार मातन 
मरार आनन्दे । 
दु'पारे दुइ रूइ कात्‌लार १५ 


२० / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


मारणी फन्दी 
बॉचार आश्याय हात-हातियार 
मृत्युते मन दि? 
वर्गी ना टर्गाी ना यमके के सामलाय ! 
घार-'चकचके थाबवा देखछ ना हामलाय 
यासने ओ-हामलाय यासने । 
कान्ना कन्यार मायेर धमनीते आकुल ढेउ तोले, ज्वले ना- 
मायेर कान्नाय मेयेर रक्‍तेर उष्ण हाहाकार मरे ना- 
प्वळल मेथे रणे 'चलल । 
बाजे ना डम्वरू, अस्त्र झन्‌ झन्‌ करे ना, जानल केउ ता 
प्वलल सेये रणे चळल 
पेशीर हृढ व्यथा, मुठोर हढ कथा 'चोखेर हढ ज्वाला संगे 
व्चळल मेये रणे 'चलल 
नेकडे-ओजर मृत्यु एल 
मृत्युरइ गान गा 
मायेर 'वोखे बापेर चोखे 
दु-तिनटे गंगा । 
दुर्वाते तार रक्त लेणे 
सहस्त संगी 
जागे धक्‌॒ धक, यज्ञे ढाले 
सहस मण घि । 
यमुनावती सरस्वती काल यमुनार बिये 
यमुना तार वासर रचे वारुद वुके दिये 
वेषेर टोपर निये । 
यमुनावती सरस्वती गेछे ए पथ दिये 
दियिछे पथ, गिये । 
निभन्त एड चुळीते बोन आगुन फछे छे । 


यमुनावती 


विझत्या या चुलीत, आई, 
जराशी दे घग 

आणखी जरा आनंदात 
बघू दे ना जग. 


२० 


२५ 


२० 


२८ 


भनुवाददका'ची कामगतत | २१ 


अनुक्रमणिका 


नाचणवेड्या पारब्यांना 
पिंजऱ्यांत सक्‍ती 
मूठभर भात मिळेल, तस्व 
देणार ना मुक्‍ती. 
हाय, गे, तुला भात हवा, भात कसा देऊ! 
हाय, गे, तुला भात देऊ, कसला भात देऊ! 
विझती'च ही चूल तरी 
जराशी दे धग 
हाडोहाडी भिनू दे उष्ण 
मरणा'ची रग 
थोरामोठ्या मासोळ्यांचे 
कृष्ण-कारस्थान 
जगण्यासाठी हत तरी 
मृत्यूचे ध्यान. 
'्बोर-लुटारू नव्हे, काळच सोकावला | 
अक्राळ-विक्राळ पंजा दिसेना का तुला ! 
जाऊ नको, बाई, तिथे जाऊ नको, पोरी. 


पोरीचा आकांत आडेच्या धमनीत काकुळतीने ढवळतो, जळे ना 
आईेच्या आकांतात पोरीच्या रक्तातील उष्ण आक्रोश मरे ना 
पोर चालली रणी. 
बाज़े ना डमरू, शास्त्रांचा नाही झणत्कार, कोणालाही नकळत 
पोर 'चालली रणी. 
पेशींत दुर्दम्य ब्यथा, मुठीत दुर्दम्य वाणी, डोळ्यांत दुर्दम्य ज्वाला घेऊन 
पोर चाळली रणी. 
उघडा-वाघडा मृत्यू आला 
मृत्युगीतच गा 
आईच्या बापाच्या डोळी 
दोन-'चार गंगा. 
दूर्वांना रक्त लागून 
हजारो साथी 
धगधगत्या महाकुंडी 
पडे आहुती. 


२२ / भाषा भाणि जीवनं ५: ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


२० 


१" 


२० 


२५ 


२१५ 


येंमुनावती सरस्वती उद्या यमुनेचं लग्न 
शोजेवर रचली, गे, बारूद ठासून 
विषारी चुडा भरून. 
यमुनावती सरस्वती इथूनच गेली रड 
जाऊन वाट करून दिली. 
विझत्या या चुलीत, बाई, आग भडकली. 


श्री, शंख घोष या विख्यात बंगाली कवीची ही एक कविता-यमुनावती., कबिता हा 
प्रकारच एकूण अनुवादकाची परीक्षा घेगाराच असतो, पण त्यातही “ यमुनावती ही 
कविता अनेक प्रकारची आव्हाने देणारी आहे. ही आव्हाने कोणती, ते प्रथम पाहू; 
म्हणजे मग ती पेलण्यासाठी काय काय कसरती कराव्या लागल्या, तेही स्पष्ट होत जाईल. 


१. ४२ ओळींच्या या कवितेत १ ते ८, ११ ते १८, २९ ते ४२ अन्या एकूण 
२३० ओळींमध्ये, बंगालीत ज्याला * छडा ) म्हणतात, तो लोकगीतातील छंद वापरलेला 
आहे. 

२. या छंदात प्रामुख्याने बालगीतांमधून येणारे गाण्यांचे अंश जसेच्या तसे उचलून 
ठेवले आहेत व त्यांमधून निघणारा अथे मात्र अगदी वेगळा, आधुनिक वास्तवाशी 
संबंध साधणारा आहे. 

३. संपूर्ण कवितेतील प्रतिमासृष्टी बाळगीतांचे तुकडे आणि यज्ञकुंड व विवाहसंस्कार 
अशा भाषेच्या समृद्ध पूर्वसंचितावर आधारलेली आहे. 

४. कवीला सामाजिक वास्तवाचे यथोचित भान आहे आगि काव्यरचनेत लागणारी 
कलात्मक जाणीवही आहे. 

५. कवितेतील पहिल्या २१ ओळी मुलगी व आई यांच्यांतील संवाद अश्शा स्वरूपाच्या 
आहेत. मुलीच्या मागणीत (१ते ८व ११ ते १८ या ओळी पाहा) ब आईच्या 
बोलण्यात (९ ते १०१ १९ ते २१ या ओळी पहा ) वेगवेगळे छंद वापरले आहेत. 

६. २१ व्या ओळीनंतर कवी स्वतः कवितेत निवेदक या नात्याने शिरतो, तिथे प्रथम 
मुक्तऊंदाचा वापर केलेला आहे ब अखेर निवेदनही लोकगीताच्या अष्टाक्षरी छंदात 
विलीन झाळे आहे. 

म्हणजे ही कविता स्वताना कवीच्या मनात स्मृतीबर तरंगून येणारा लोकगीतातील 
छंद, यज्ञ व लयन या संस्कारांशी निगडित असलेल्या शब्दांमधून निर्माण होणारी प्रतिमा- 
सृष्टी, बाळगीतांमधील काही तुकड्यांचे भावसाह'चर्यातून निर्माण होणारे तरंग, आणि 
सामाजिक अन्याय नोंदविण्याची सामाजिक जाणीव-या सर्व प्रेरणा एकसमयावच्छेदेकरून 
उमळून आल्या असाव्यात, कारण या कवितेच्या रवनेमागे एक सत्य कहाणी आहे, 
१९५८-५९ साली बंगालमध्ये धान्याची इतकी टंचाई झाली होती, की ग्रामीण शोतकरी- 


भनुवादकाची कामगत / २३ 


अनुक्रमणिका 


वर्ग सरकारविरुद्ध खवंळून उठला होता. अधिक धान्य मागण्यासाठी मोर्चे निघत होते. 
अधपोटी राहावे लागत असणाऱ्या ग्रामीण जनतेने सरकारविरोधी मोहीम काढली होती. 
अशा परिस्थितीत कु'वबेहार जिल्ह्यात एक मोर्चा पोलिसांनी अडवला. एक पाऊल पुढे 
टाकले, तर गोळी घाळून ठार करण्यात येईल, अश्शी धमकी दिली. कुणाची पुढे जाण्याऱची 
हिंमत होईना, पण चळवळ यशस्वी करायची, तर कुणीतरी पुढाकार घेऊन पाऊल 
उचलायलाच हवे होते. अशा अतिराय तंग वातावरणात उपासमारीने मेटाकुटीस आलेली 
एक १४/१५ वर्षांची मुलगी पुढे गेली, पोलिसांनी ताबडतोब तिला गोळी घातली. 
मुलगी कोलमडली व तिचे रक्त गवतावर चमकू लागताऱच जनसमुदायाचे माथे भडकले 
आणि एकामागून एक एकजण पुढे जाऊ लागला. प्रचंड हत्याकांड सुरू झाले. 

मुलीच्या बेधडक वृत्तीची व अन्याय्य अकालमृत्यूची ही बातमी कबीने वर्तमानपत्रात 
बा'चली. या मुलीचे दुसऱ्याच दिवशी लग्न होणार होते. कवीच्या मनात गदारोळ माजला. 
बालपण, उपासमार, बेदरकारपणा, नवरीमुलगी, हत्याकांड या सर्व मिश्रणातून कवीची 
प्रतिमा ब होळी उमलत गेली. कवीच्या मनाने या मुलीला बालगीतांमध्ये येणारे ' यमुना- 
बती ? हे नाव बहाल करून टाकले. आणि बालगीतातल्या यमुनावतीपेक्षा जिचे जीवन- 
मरण संपूर्णपणे मित्न आहे, अश्या एका यमुनावतीचे जिणे कविताबद्ध झाले. 

अशी ही कविह्त- अनुवादित करताना पहिला प्रश्न उभा राहतो, तो हा की, हिचे 
स्वरूप कसे असावे ! म्हणजे, कवितेतला अष्टाक्षरी छंद कायम ठेवायचा, की नाही ? 
छंद वगळला, तर अनुवादाचे काम बरेचसे सोपे व सुसह्य होते. पण छंद ठेवला, तर 
त्यामागोमाग यमकाचे, यतींचे बंधन अटळ होते. या दृष्टीने कवितेकडे बघता असे 
जाणवले, की या कवितेतील सामाजिक व कलात्मक जाणिवांचा छंद हा एक सेतू आहे. 
कवितेतील अनेकपदरी अमिब्यक्‍तीचा तो एक अविभाज्य घटक आहे. वेळोवेळी छंदा- 
मध्ये जे बदळ केले आहेत, त्यामागेही एक योजना आहे. इतकेच नव्हे, तर कवितेच्या 
प्रारंभी टॉमस हूड या कवीच्या ज्या ओळी उद्धृत केल्या आहेत, त्यांचाही छंद एकच आहे. 
आहे. आणि मराठीतही ' चांदोमामा, 'चांदोमामा, भागलास का? वगेरे बालगीतांमध्ये 
अष्टाक्षरी छंद सर्रास बापरलेलाच आहे. मराठीला हा छंद नवा नाही, चांगला परिचित 
आहे. हा सर्व विचार करून मी छंद कायम ठेवूनच अनुवाद करायचा, हा पहिला 
निर्णय घेतला, कुठल्याही निर्णयापाठोयाठ त्याचे परिणामही भोगावे लागतात. तसे 
यमक जुळवणे, त्यासाठी मूळ अर्थाला धक्का न लावता शब्दांची फेरफार करणे हे 
आलेच. पण हे सगळे निबेध मान्य करूनही मी छंद कायम ठेवण्याचा निणय घेतला. 
कारण शंख घोष यांच्या कबित्वाला यथोचित न्याय मिळावा, म्हणून. अखेर कितपत 
न्याय देता आला, हे अनुवादित कवितेच्या वाचकांनी ठरवायचे असते. पण प्रयत्न 
कसोशीचा आहे इतकेच. 


२४ / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


अनुबाद सुरू केला अन्‌ पहिल्यापासूनच पेचप्रसंग निर्माण होत गेले. तसा पहिल्यां 
चार ओळींचा प्रवास जरा सोपा, पण तरी प्रश्न होताच. चूल पेटवण्यासाठी आपण 
मराठीत विस्तव मागतो, निखारा मागतो. पण आग हा शब्द सहसा वापरत नाही. 
शिवाय इथे एक मुलगी आईला आपली विझणारी चूळ पेटवण्यासाठी काहीतरी मागते 
आहे, म्हणजे पोटाला अन्न मागते आहे, हे स्पष्ट आहे. बरं, विस्तव किंवा निखारा 
यांतला एखादा शब्द उचलला, तरी त्यापुढे दुसऱ्या आणि चोथ्या ओळीचे यमक 
साधताना शब्दांची फार कृत्रिम ओढाताण करावी लागत होती. अगदी प्रथम मी विस्तव 
हा शब्द वापरून ' बिझत्या या चुलीत, आई । जरासा दे विस्तव । आणखी जरा जगू दे 
ना । खुज्लीत जगण्यास्तव :-- अश्शी स्चना केलीही होती. पण एकूण अनुभबातली 
सहजव्याकुळता या शब्दांच्या ओढाताणीत हरवून जाते आहे, असे वाटू लागले, आणि 
म्हणून विस्तव, निखारा, आग वगेरे शब्दांऐेवजी ' धग ? हा शब्द मी वापरला. यमक 
जुळवण्यासाठी तर खराच, पण या शब्दातून मुलीच्या उपासमारीची भावनाही प्रगट 
होते, असे वाटले. रस्वनाही सुसंगत, सहज व सुटसुटीत वाटली. 

पाचव्या ओळीशी मात्र माझी अक्षरशः तारांबळ उडायची वेळ आली. ' नोटन नोटन 
पायरागुलि* हा तुकडा सरळ लोकगीतातून उचललेला आहे. एरवीही “ नोटन नोटन? 
या शब्दांना तसा विवक्षित अर्थ नसला, तरी सुंदर, गुबगुबीत, लोभस, चंचळ अशा 
पाखराचे हे विशेषण म्हणून मान्यता पावले आहे. यासाठी मराठीत ' गोबऱ्या गोबऱ्या 
पारव्यांना ? असे शब्द वापरावे, कौ काय, हा प्रश्न पडला. पण त्यांतून बंदिवान पाखराच्या 
सर्व बंदिस्त शक्‍तींची व बंदिस्त मनो5वस्थेची कल्पना येऊ शकत नव्हती. ' नोटन 
नोटन !च्या ऐवजी ' नटमोगऱ्या ? हा शब्द वापरावा, असेही वाटून गेले, नादसाहचर्या- 
मुळे; पग मराठीत हा शब्द पाखरांसाठी वापरत नाहीत आणि त्याचा अर्थेही वेगळा'च 
आहे. शोबटी “ ना'चणवेड्या पारव्यांना ! अश्ली रचना सुवचली. सातव्या ओळीत “ भात ? 
हा शब्द असाच अडून बसला. कारण महाराष्ट्रात गरिबांचे अन्न भात नव्हे, तर भाकर 
असते. “ भात *ऐबजी भाकर हा शब्द टाकला, तर छंद बिघडत नव्हता, पण कवितेचे 
बंगालीपण धोक्यात आले असते. असे काही खास प्रादेशिक विरोष टिकवण्यासाठी 
आपल्या संस्कृतीतील शब्द घालण्याचा मोह आवरावा लागतो. शिवाय ' भात? मराठी 
बाः्वकाला समजू शकणारा पदार्थ आहे, किंबहुना महाराष्ट्राच्या काही भागांत तो 
भाकरी'ची जागाही घेतो, अजिबात अनोळखी असा पदार्थ असंता, तर वेगळा शब्द 
बापरणेही अपरिहार्य झाले असते. म्हणून मूळ कवितेचे बंगाळीपण राखण्यासाठी * भात 
हाःच शब्द कायम ठेवला. 

अकराव्या ओळीपासून अठराव्या ओळीपर्यत पुन्हा एकदा त्याच धमेसंकटाला तोंड 
द्यावे लागले. विरोषतः १५ ते १८ या ओळी मला पूर्णपणे नव्यानेच र'चाव्या लागल्या. 
कारण ' दुःपारे दुड रुह कातला? हा तुकडा पुन्हा लोकगीतामधून जसाच्या तसा 


भनुवादकाची कामगत / २५ 


अनुक्रमणिका 


उःवललेला आहे. रुह आणि कातला ही बंगालमध्ये प्रचलित असलेली दोन प्रकारच्या 
मासोळ्यांची नावे आहेत. या ठिकाणी प्रतिशब्द म्हणून मराठीतील एखाद दुसऱ्या 
मासोळीचे नाव बसवून प्रश्न सुटणारा नव्हता. कारण मूळ लोकगीताचे कडवे असे: 
: बोडो लोकेर बिटीगुळी नाइते एशे छे। दु पारे दुइ रुइ कातूला भेशे उठे छे?-- 
म्हणजे या'चा अर्थ असा, की थोरामोठ्यांच्या श्रीमंतांच्या पोरी न्हायला आल्या आणि 
पाण्यावर दोन्हींकडे मासोळ्या तरंगू लागल्या. आता लोकगीतांना, तसा म्हटला, तर 
विवक्षित अर्थ असतो; म्हटला, तर नसतोही, पण त्यांतील शब्दांचे काही संकेत मात्र 
लोकजीवनात व भाषेत मुरून गेलेले असतात. रुह आणि कातूला हे शब्द या लोक- 
गीताच्या संदर्भातून आता ' बडे लोक? या अर्थी रुजून गेले आहेत. अक्शा वेळी 
अनुबादकापुढे फार मोठा पेचप्रसंग निर्माण होतो. अश्या ठिकाणी शब्दास प्रतिशब्द 
देणे अशक्य असते. प्रतिमेतील भावसंबोधातून निर्माण होणारा अर्थ शिरोधार्य मानावा 
लागतो व अनुवादाच्या भाषेतील ( (81861 1351209806 ) रब्द वापरून स्वतंत्र प्रतिमा 
निर्माण करावी लागते. मोठे मासे छोट्या माद्यांना खातात, अशा अर्थाची म्हण 
मराठीतही प्रचलित आहे, हे जाणवले आणि मग मूळच्या बंगाळी ओळींना संपूर्णपणे 
बगल देऊन '* थोरामोठ्या मासोळ्यांचे । कृष्ण-कारस्थान ' अशी स्वतंत्र मराठी रचना 
केली. पुढल्या दोन ओळींत देखील “ ही मुलगी आता जगण्याच्या धडपडीत शेबटी 
मृत्यूकडे वळली आहे '; ही जाणीव व्यक्त करून व यमक साधून “ जगण्यासाठीच हात 
तरी । मृत्यूचे ध्यान ! अश्शी अर्थाशी शक्‍य तितके इमान राखणारी स्चना करता करता 
माझी अक्षरशः दमछाक होऊन गेली. 

तोच “' बर्गी ना टर्गी ना? हा वाकप्रचार पुढ्यात येऊन आदळला. अठराव्या 
शतकात नागपूर-वऱहाडच्या बाजूने बंगालमध्ये आलेले मराठे सरदार अख्ख्या बंगाल 
प्रांतात धुमाकूळ घालत असत. त्यामुळे मराठे म्हणजे ' छापे घालणारे लुटारू? असा 
समज पसरला व त्यावर बालगीतेही स्वली गेळी. ल्हान मुलांना धाक वाटावा, म्हणून 
: बर्गी ? हा शब्द वापरला जाऊ लागला. हा शब्द “ बारगीर? या शब्दाचे परिवर्तित 
रूप आहे, की काय, कोणास ठाऊक ! म्हणजे आता या कवितेच्या अनुबादा पुरते 
बोलायचे, तर ' बर्गी ) हा शब्द मी ठेवू शकत नव्हते. मराठे सरदार असा अर्थवाहक 
प्रतिशब्द म्हणून ठेवला, तर तो पुरता अर्थहीन'च होऊन गेला असता. कारण आपल्या- 
कडे तर पोबाड्यांमधून किंवा * वेडात मराठे बीर दोडले सात ' वगेरे कवितांमधून 
मराठे सरदार हे शोर्याचे, प्रामाणिकपणाचे प्रतीक मानले जातात. त्यांची क्षात्रवृत्ती 
आदरणीय ठरली आहे. अक्शा पेचातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी मी सरळ 
: चोर-ल॒टारू नाही ? अशी रचना केली. त्यानंतर फारशी अडचण पडली नाही. कारण 
: यमके के सामलाय ! ' म्हणजे यमाला कोण सांभाळणार, या अर्थाचा ' काळच 
सोकावला ? हा वाकप्रचार माझ्या मदतीला आला. पुढील यमकही सहजपणे जुळत गेले, 


२६ | भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


आधीच सांगितल्प्राप्रमाणे २१ व्या ओळीनंतर ' यमुनावती ? या कवितेचे स्वरूपं 
बदलले आहे. पहिल्या २१ ओळींमध्ये पोटाला अन्न (चुलीला धग) मागणारी मुलगी, 
असमर्थ आई, जगता जगता निराश होऊन त्या धुंदीतच मरणाकडे वळलेली मुलगी, व 
तिने या हत्याकांडात पडू नये, म्हणून विनवणारी आई-यांचे संवाद शब्दबद्ध झाले 
आहेत. २२ व्या ओळीपासून हे संवाद बंद होतात व कवी स्वतः निवेदक या नात्याने 
कवितेत हस्तक्षेप करतो. 

स्वतःची ही निवेदकाची विवक्षित भूमिका वाचकांच्या मनांवर बिंबवण्यासाठीच, को 
काय, कोणास ठाऊक, पण इथे कवीने छंदबंधन थोडा वेळ तोडले आहे. हे अनुवादक या 
नात्याने माझ्या पथ्यावर पडले आणि २२ ते २८ या सहा ओळींमध्ये बरीच मोकळीक 
मिळाली. शिवाय “ चोललो मेये रणे चोललो ? या धुवपदाला साजेशी 'पोर 'चालली रणी? 
हे “ शिंग फुंकिले रणी ? या गाण्याशी सादृश्य असलेले रणगीतातील पद वापरता आले. 
अशी एखादी सुवर्णसंबी अचानक लाभली, आणि त्यामुळे कवितेच्या मूळ अर्थाला धक्का 
न लावता कविता अधिक देखणी करता आली, तर अनुबादकाला एखादा 'चमत्कार 
झाल्यासारखा आनंद होतो. 

पण असे 'चमत्कार वरचेवर घडतहो नाहीत, आणि घडले, तरी फार काळ टिकत 
नाहीत. २८ व्या ओळीनंतर निवेदक कबी पुन्हा एकदा छंदोबंधनात शिरला आहे 
मुलीच्या उघड्या-वाघड्या मृत्यूचे दर्शन, मायबापांच्या डोळ्यांतल्या गंगा, तिच्या बलि- 
दानामुळे खवळून पाठोपाठ यज्ञकुंडात उड्या वेणारे सहस साथी- २९ ते ३६ पयंतच्या 
या ओळी निवेदनाच्या दृष्टीने अतिशय भावपूर्ण व गतिमान आहेत. ही गती छंदातून 
कायम ठेवाबी लागते. कारण आशय ब छंद दोन्ही गतिमान असले, को शब्दांची जराही 
ओढाताण व्हायला नको. थोडीशी जरी ओढाताण झाली, तरी छंदाची गती अवरुद्ध होते 
व आशय ठेचकाळतो. यासाठी मला मूळ कवितेतील शब्दांची काही उलटपालट ब 
फेरफार करावे लागले आहेत. पण एकूण अनुवाद मूळ कवितेतील आशयाशी संपूर्ण 
इमान राखणारा आहे आणि कवितेचे मराठीपणही ब्यवस्थित जमले आहे, असे वाटते 

 यमुनावती ! या कवितेच्या शेवटच्या सहा ओळी- त्यातही विरोषतः पहित्या तीन 
ओळी (३२७ते २९) या अतिशय जटिल स्वरूपाच्या आहेत. कारण इथे ल्म़ व मृत्यू 
या दोन घटनांची एकत्र सांगड घालण्या'चा प्रयत्न आहे. बंगाली लम्नसमारंभातले काही 
शब्द वापरले आहेत, संपूर्ण विपरीत अर्थाने. ' वासर? आणि ' टोपर? हे लमसमारंभाशी 
निगडित असलेले शब्द आहेत. यांचा अर्थ बंगाली माणसाला हे शब्द उच्चारता'च 
ताबडतोब कळतो, त्यामुळे त्यांची प्रतीकशक्तीही सहज जाणवते. या दोन्ही शब्दांना 
समानार्थी शब्द मराठी लग्नसमारंभात नाहीत. * वासर ! म्हणजे लग्नानंतरच्या पहिल्या 
रात्रीचे शयनग्ह, जिथे मित्रमेत्रिगींचा मेळावा चेष्टा-मस्करी करून वर-वबधूला एकांत'च 
मिळू नये; असा गमतीचा प्रयत्न करतात. या एका शब्दात मिलनाची आस, मित्र- 


भनुवादकाची कामगत / २७ 


अनुक्रमणिका 


मित्रिणींच्या चेष्टा, नवीन आयुष्या'चा प्रारंभ-इत्यादी गोष्टी सामावलेल्या आहेत. अशां 
तऱ्हेने पहिली रात्र मिलनाच्या आशेत तळमळत, पण गंमतजमत करत घालवण्पाचा 
प्रघात मराठी लग्नसमारंभात नाही. निदान मी तरी बघितलेला नाही. यमुनेच्या या वासर- 
ग्रहात (011081 ०811061) फुले नव्हेत, तर बारूद ठासून भरली आहे, असे कवीला 
म्हणायचे आहे. ' टोपर! म्हणजे नवरदेवाला घालाय'चा टोप. महाराष्ट्रातील विवाहपद्धतीं- 
मध्ये असा कुठलाही एक विशिष्ट दागिना किंवा वस्तू नाही, की जी ल्झ़ाच्या वेळी फक्त 
नवरदेवाला घालतात. मुंडावळी नवरा-नवरी या दोघांनाही बांधतात. फुलांच्या माळाही 
दोघांना. त्यामुळे * नवरदेवन्टोपर ? अश्या तऱ्हेचे मराठी समानार्थी समीकरण मला 
सुचेना. यमुनेने हा ' टोपर ! म्हणजे नवरदेव- म्हणजे मृत्यू (विषेर टोपर) स्वीकारला 
असे इथे कवीला सांगायचे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तंतोतंत अनुबाद करणे मला शक्‍य 
झाले नाही. मूळ कवितेतील परंपरासमृद्ध प्रतीक-सृष्टीला मी पुरेसा न्याय देऊ शकले 
नाही. अश्या काही ठिकाणी कवीच्या होलीपुढे हार मानणे भाग असते. कवीबद्दल'चा 
आदर वाढतो, आणि आपली उडी जाऊन जाऊन कुटपर्यंत जाऊ शकते, हेही उमजते. 
तरीही अनुवाद एकदा हाती घेतला, की तो तडीला न्यावा लागतो'च ना ! म्हणून “वासर? 
ब  टोपर ? यांऐबजी अनुक्रमे ' रोज? व चुडा? हे शब्द वापरून मी काम निभाबले 
आहे. त्यात पुन्हा 
“ युमुनावतीं सरस्वती काल यमुनार बिये 
यमुना जाय ससुरबाडी काजीपाडा दिये ” 
हे एक लोकगीत. ' यमुनावती सरस्वती ' ही केवळ यमक असलेली दोन नावे एकाच 
मुलीची आहेत. ती कवीने जशीच्या तशी उचलून घेतली आहेत. मीही मूळ लोकगीताचा 
थोडा स्पा अनुवादालाही असावा, या हेतूने ही नावे जशीच्या तशी'च ठेवली. आणि 
: य॒मुनावती सरस्वती उद्या यमुनेचं लगन 
रोजेवर रचली, गे, बारूद ठासून 
विषारी चुडा भरून 
अशी रचना करून विवाहसमारंभाशी निगडित असलेले शब्द वापरून मृत्यूचे संसूचचन 
करण्याचा प्रयत्न केला. तो कितपत व्यवस्थित साधला आहे, ते आता ही कविता एक 
मराठी कविता म्हणून वाचणाऱ्या वा'चकांनीच ठरवायचे आहे. 
मराठी विभाग, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल ७३१२३५ 
[कवितेच्या सुरुवातीला श्री. घोष यांनी टॉमस हूडच्या “ द त्रिज ओव्ह साइज? या 
कवितेमधल्या ओळी दिलेल्या आहेत, त्यांचा अनुवाद इथे दिला आहे-- 
आणखी एक अभागिनी, 
श्वास घ्यायला थकलेली, 
उताधीळ काकुळतीला आलेली 
मरणाला कवटाळलेली ! ] 


२८ / भाषा भाणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


रट मन 
माध्यम हाच शत्रू बनता 
अबू एव्रहम 


[ मार्शल मक्‍्लूहून या कनेडियन विचारवंताने प्रसारमाध्यमांबद्दल लिहिताना 
ग्हटलं आहे, की ' माध्यम हाच मजकूर बनतो ! ! (मीडियम इज द मेसिञ)] 


दिलीहून निघणाऱ्या सेमिनारचा मे १९८६ 'चा अंक भारतीय-इंग्रजञी या विषयाला 
वाहिलेला आहे. सुशिक्षित भारतीयांना ततंच इंग्रजांनाही सदेव रमवणाऱ्या ह्या विषयावर 
आजपर्यंत भरपूर लिखाण झालेलं आहे. ह्या संदर्भात अंकात दिलेली ग्रंथ-सूचीच दोन 
पानं भरून इतकी आहे. अंकातल्या काही लेखांवरून असं जाणवतं, की हा तसा सखोल 
विचर करण्यासारखा विषय असला, तरी तो तितकाच मनोरंजकही टरू शकतो. पण ह्या 
विषयावर विचार करताना अनेकदा मला खेदही होतो. इंग्रजी भाषा लादली गेल्यामुळे, 
एकंदर सांस्कृतिक व राजकीय व्यवहारात आपली जी काही दशा झाली आहे, ती बघता, 
मला कझन आणि मेकॉली ह्यांचा उद्‌धार करावासा वाटतो. 

झालं काय, की आपल्या वाऱ्याला इंग्रजी आली, ती एक नवीन भाषा म्हणून नव्हे, 
तर शिक्षणाचं माध्यम म्हणून. आणि सगळा'च घोटाळा झाला. एक तर यामुळे आपली 
शिक्षणपद्धती पांगळी झाली, केरळमधल्या आमच्या शाळेत माझ्या वर्गात मुलं-मुली 
मिळून सुमारे चाळीस विद्यार्थी होते. पेकी फक्त 'चार-पाचजणांनाच इंग्रजी 'चांगळं येत 
असे. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांतले भाषा, इतिहास, पदार्थेबिज्ञान, रसायन, जीवविज्ञान, इत्यादी 
विषयांचे धडे फक्त त्यांनाच समजू हाकत. बाकी बहुतेकांच्यासाठी इंग्रजी ही त्यांच्या 
गळ्यात बांधलेली घोंडच झाली होती. ह्यांच्यापैकी परीक्षेत पास होणाऱ्या अनेकांनी 
संपूर्ण परिच्छेद किंवा घडेच्या घडे घोकलेले असत. जे अल्प-स्वल्प लोक इंग्रजीवर 
प्रभुत्व मिळवू शकत, ते उच्चभ्रू म्हणून तोरा मिरवत. उरलेल्यांची मात्र केविलवाणी 
घडपड होत असे. 

परदेशांत म्हणजे पोलंड, हंगेरी, रशिया किंवा जमनीमध्ये मला असं आढळलं, को 
तिथल्या इंग्रजी जाणणाऱ्या लोकांच्या इंग्रजीचा दर्जा हा सर्वसाधारण पदवीधर भारतीयां- 
पेक्षा खूपसा वरचा होता. अर्थात ह्यां देशांमध्ये व्यावसायिक दुभाषे किंवा भाषांतरकार 
सोडून इतर फारसं कुणी इंग्रजीचा बापर करताना दिसलं नाही. आणि जे करत होते, 
त्यांनी इंग्रजीचा, शिक्षणाचं माध्यम म्हणून नव्हे, तर एक भाषा म्हणून अभ्यास केला 
होता. ह्या सर्वांचं शिक्षण हे इंग्रज किंवा अमेरिकन शिक्षकांच्या वर्गामधून, लिंग्वा- 
फोनच्या तबकड्या, बीबीदी, व्हॉइस ऑफ अमेरिकाचे कार्यक्रम ऐकून अशा योग्य 


माध्यम हाच शत्रू षनतो । २५ 


अनुक्रमणिका 


रीतीनं झालेलं होतं. 

आम्हां भारतीयांची एक मोटी अडचण म्हणजे व्यापार, प्रशासन, आंतरप्रांतीय 
व्यवहार, वर्तमानपत्रे, सार्वजनिक सभा-व्याख्यानं अशा सर्व गोष्टींसाठी ऐतिहासिक 
कारणांमुळे आम्हांला इंग्रजी वापरणं भाग पडलं. काही थोड्या लोकांना भाषा म्हणून 
ती लाभदायक ठरली; त्यांना तिचा आस्वादही घेता आला, हे निःसंशय. परंतु उरलेल्या 
अगणित लोकांसाठी मात्र ती एक आपत्तीच होऊन बसली आहे. पहिल्यांदा इंग्रज 
आणि नंतर भारतीय राज्यकर्त्याकडून इंग्रजीला बहाल केलेल्या दर्जामुळं, अक्षरदाः 
लक्षावधो लोकांना इंग्रजी भाषेचं तेही केवळ कामचलाऊ असं ज्ञान, महत्मयासानं व 
भरपूर खर्चे करून प्राप्त करणं भाग पडलं. 

स्वातंत्र्य-लढ्याचा भाग म्हणून इंग्रजी भाषेत वर्तमानपत्र काढणं हे काही दृष्टींनी 
लाभदायकही होतं. इंग्रजांशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कमी-अधिक जहाल्पणे संपर्क 
ठेवण्या'ची राष्ट्रीय चळवळीला गरज होती. आणि पूर्वीच्या आपल्या काही संपादकांनी 
थोडासा बोजडपणा वगळता एकुणात 'चांगलं लिहिलं, हेही खरं. 

शब्दबंभाळपणा ही काही केवळ आपल्या विचारवंतांची आणि “ बाबू? लोकांची'च 
मक्तेदारी म्हणता येणार नाही. बरीचशी साहेब मंडळीही आपल्या तोडीस तोड आहेत. 
फाऊलरनं आपल्या किंग्ज इंग्लिश ह्या विख्यात पुस्तकात भाषेच्या पोकळ डोलाची जी 
उदाहरणं दिलेळी आहेत, त्यांतले बहुसंख्य नमुने हे दुसरी-तिसरीकडून न घेता लंडनच्या 
द टाइम्सच्या संपादकीयांमधून घेतले आहेत. सातत्यपूर्ण दक्षता ही लोकांस आवश्‍्यक'च 
आहे ( €0ए॥[]11 ५81 शष्टा181126 (5 111108191196 01 [10 100112) -इति संपादक. 
आता हेच वाक्य फाऊलर कसं लिहितो, ते पाहा... आपण नेहमी जागरूक राहिलं पाहिजे 
(४/७॥11७. 0९ ७९९ ७8(०९॥00). ) ब्रिटिश अधिकाऱ्यांची प्रद्यासकीय भाष्येही 
तितकीच भपकेबाज असू शकतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा उच्चस्तरीय ब्रिटिश 
अधिकारी असं म्हणतो, की-- अमुक एक प्रकारचा दिव्याचा खांब हा वस्तीचं दृष्टि- 
गम्य सोंदर्य वृद्धिंगत करू शकणार नाही (...3 ह्यावर (४1९०. 181110-10591 15 
101 00॥तएललं४९ (0 (1९ ४15181 8116111165 0 [16 1008119. ) तेव्हा त्याला 
असं म्हणायचं असतं, की तो खांब त्या ठिकाणी बैंगरूळ किंवा विरूप दिसतो. ( (॥८ 
18110-10091 153 0॥॥[21(197 0 029.) 

व्याकरण आणि भोगोलिकदृष्ट्या खूपच वेगळी असलेली एखादी परकीय भाषा शिकणं 
ही काही किरकोळ बाब नव्हे. शाळा-कॉलेजांत आम्हांला नेमलेली पुस्तकं आठवली, कौ 
मी त्यांतून तरून गेलो, याचंच मला नवल वाटतं. टॉम ब्राउन्ज स्कूल डेज़ ह्या पुस्तका- 
तल॑ विश्व हे आम्हांला सर्वस्वी परकंच होतं. फक्त त्यात दिलेल्या रग्बी खेळाडूंच्या 
खोड्या मात्र आम्हांला आवडायच्या. टॉमस हार्डीचं अंडर द ग्रीनबुड ट्री आणि टॉमस 
कार्लाइलचं एक कुठलंतरी छोटं पुस्तक ( ज्याचं लॅटिनमधलं नावही मला आता आठवत 


३० / भाषा भाणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


नाही) ही आमची विद्यापीठातली क्रमिक पुस्तकं. हार्डीच्या पुस्तकात वर्णन केलेले 
प्रसंग किंवा जीवन ह्यांबाबत कुठल्याही प्रकारची आत्मीयता वाटू शकत नव्हती. दुसरं 
पुस्तक तर पूर्णपणे अनाकलनीय होतं. 

खरं तर त्या काळी टागोरांचे निबंधही आम्हांला जड जात. ' गांधीजी हे नेहरूंपेक्षा 
प्वांगले लेखक. आहेत :, ह्या माझ्या वडिलांच्या मताशी मी सहमत होतो. हिंद स्वराज्य, 
सत्याचे प्रयोग, नेहरूंचं आत्मचरित्र आणि इतर पुस्तकं त्या काळी आमच्या वाचनात 
होती. त्यामुळे गांधीजी किती छान लिहीत, ते जाणवत असे. विद्यापीठातून बाहेर पडल्या- 
वर मी नियमितथणे हरिजन वाचत असे. आजही मला त्याची उणीव भासते. त्यातलं 
लिखाण हे सोपे, सरळ आणि कुठल्याही डामडोलाशिवाय असे. 

माझ्या मते आपल्याकडील बहुतेक खराब लिखाणाचे कारण म्हगजे प्रत्यक्ष लिहिण्या- 
पूर्वी लेखकाने त्रिचारांची मुद्देसूर आखणी केलेली नसते. अनेकदा लिखाणात मुळातच 
नसलेल्या सखोलतेचा आणि विद्वतेचा आभास निर्माण करण्यासाठी, वाचकांची जाणून- 
बुजून दिशाभूल करण्या'चा प्रयत्न केलेला असतो. वानगीदाखल एक वाक्‍य इथे उद्धृत 
करतो...कारण नवनवीन दृष्टिकोण, नवनवीन जाणिवा, छोध लावण्याच्या नवनवीन 
क्टुप्त्या, उलगडत जाणाऱ्या भविष्यासंबंधी नवे शोध-बोध ह्यांनी चेतना मिळालेल्या 
अनेक निर्णायक क्षेत्रांमध्ये घडत असणाऱ्या सातत्यभंगांचे आपण साथीदार आहोत, 
ह्याबाबत शंकाच नाही. ( एळअ (0815 ॥0० 60101 (8 ७७ छा8 ४॥(11655 (0 


118]01 615000101(185 11 56९6191 ०1281 छा९85 (18. ६12 1711011160 0४१ 
9 118%/ [)९21506९0(19९, 160 9188218685 0 1॥]1४6९011101, 16% ९128011075 


800प. 1८ ९पादाष्ट्रापष्ट ७७८.) द टाइम्स भव्ह इण्डिया, सण्डे रिव्ह्यू मधून. या 
बाक्‍्याचा मला कोणी अर्थ उलगडून सांगू शकेल काय ! 

अनेकदा मला असं आढळतं, कौ वैचारिक सुसुत्रतेचा अमाव असलेलं लिखाण हे 
सुधारणं केवळ अशक्‍य होतं. तिथं भाषेंचा डागडुजीचा काहीएक उपयोग होत नाही. 
अस्ताव्यस्त विचारातून गचाळ लिखाण जन्माला येतं आणि मग बैचारिक गबाळेपणा 
झाकण्यासाठी पोकळ शब्दांतून धडपड कराबी लागते. गांधीजींच्या लिखाणात हा दोष 
कधी'च नव्हता, कारण त्यांचे विचार स्पष्ट होते. 

तरीपण भारतीय इंग्रजीच्या बाबतीत सर्वसाधारण परिस्थिती भासते तितकी वाईट 
नाही. आज वाढत्या प्रमाणात लक्षावधी भारतीय भाषाही शिकत आहेत, वापरत आहेत. 
( निदान इंग्रजी दैनिकांच्या वाढत्या वितरणसंख्येवरून तरी असं वाटतं.) क्वचित कुठं 
जर व्याकरणदोष किंवा हास्यास्पद शब्दप्रयोग आढळला, तर आपण हे लक्षात घेतलं 
पाहिजे, की असं लिहिणाऱ्या लेखकांपैकी बहुतेकांचं शिक्षण हे लहान गावांमधल्या 
मध्यम दर्जाच्या शाळा-कॉलिजांमधून झालेलं आहे. पण खरं तर, आमचे प्राध्यापक, 
पत्रकार, लेखक ही उच्चभ्र मंडळी ज्या प्रकारची भाषा वापरतात, तीच मला अस्बस्थ 


माध्यम हाच रात्रू बनतो / २१ 


अनुक्रमणिका 


करते. ते जेवहा साहित्यिक बनू पाहतात, तेव्हा कवी होतात आणि उपमा-रूपकांची 
भेळच तयार करतात. आता हेच उदाहरण पाहा -- सध्या मंडळी हुरळून गेली आहे, 
पण हे हुरळणे विरघळून त्याचे राष्ट्राला मेडसावणाऱ्या समस्यांचे सघन आकलन तयार 
व्हायला पाहिजे, (...(18 टण ९०७॥०॥18 119. 01550106 17(0 82 $913 
पावेटाडक्ाताप१्ट 0७८ 10०0180153 90102 1९ 18101.)-00 १९७७ साली 
जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर एका विचारवंताने तोडलेले हे तारे आहेत. 

भारतीय इंग्रजीत एक हमखास आढळणारा दोष, म्हणजे ' दि? आणि *ए)? या 
निश्चितार्थी आणि अनिश्चितार्थी उपपदांच्या बापरातला डळमळीतपणा. आपल्या मध्यम 
स्तरावरील वृत्तपत्रांतील अग्रलेखाच्या पानांवरील लेखांमध्येही हा दोष आढळतो. असे 
लेस हे एखाद्या नट-बोल्ट पडून गेलेल्या किंवा ते भलत्या जागी बसवून टाकलेल्या 
यंत्रासारखे दिसतात. 

शेवटी काय, तर संक्षेपानं लिहिलेलं हे'च खरं 'चांगळं लिखाण. जसं एखाद्या यंत्रात 
अनावश्यक भाग किंबा रेखाचित्रात अनावश्यक रेषा नसाव्यात, तसंच लिखाणात 
अनावश्यक शब्द नसावेत. टॅंशी वर्षांपूर्वी लिहिलेलं फाऊलरचं पुस्तक आजही उत्तम 
मार्गद्शेक आहे. फाऊलरच्या व्यवहार्य सूचना अश्या आहेत. इकडून तिकडून पैदा 
केलेल्या शब्दापेक्षा ओळखीचा शब्द ठेवा, भाववा'चक शाब्दापेक्षा बस्तुवाचक शब्द ठेवा, 
आडवळणाने सांगण्यापेक्षा थेट शब्द वापरा, लांबलचक शब्दाऐवजी शक्‍यतो छोटा, 
सुटसुटीत शब्द वापरा, ( 8768 [16 811101. ळत (0 [16 वरिरटिला&त, 


७1८1 [16 ९201016(8 ७४०१ (0 (06 30591180., 1७8 [० 5128 ७०1१ 
10 खाट1॥110001101, 1०९८1 (18 51811 ४४०0 (0 [116 10॥2. ) 


तसं पाहिलं, तर हे नियम दिसायला सोपे; पण पाळायला अवघड--आणि तरी- 
देखील ते पाळण्या'चा प्रयत्न करून सुद्धा खूप काही साधतं ! 


इंग्रजीवरून अनुवाद £ मीना सुखटणकर, अनिल झणकर 


लेखकाचा पत्ता ! १५२ काकानगर, नवी दिछी ११० ००३. 


पूर्वप्रलिद्धी : ' मीडियम इज द मेसेज, दि सण्डे झॉब्सझर्वर, १९८६. ०५.२५ वरून 
लेखकाच्या अनुमतीने. 


३२ / भाषा भाणि जीघन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


भाषानिरी क्षण 


लोकाचारातीठ काही शब्दप्रयोग 
वसुधा भिडे 


काही दिवसांपूर्वी माझ्य़ा मायभूमीच्या दर्शनाला गेले होते. माझी मायभूमी म्हणजे 
कोकणातील एक खेडे. हिरवीगार वनश्री, झुळझुळ वाहणारी नदी, आणि तिच्या परिसरात 
असलेले महालक्ष्मीचे मंदिर हे गावचे आकषेण आहे. हे देवस्थान जाण्त आहे अशी 
भक्तांची श्रद्धा आहे. मी गावी गेल्यावर एकदा तरी देवीच्या दशनाला जाते. तिची खणा- 
नारळानं ओटी भरते. नेहमीप्रमाणेच त्या दिवशी मी दर्शनाला गेले होते. देवळाच्या 
पडबीत एक चौकोनी दगड होता. त्याच्याजवळ गुरव म्हणजे देवीचा पुजारी बसलेला 
होता. त्याच्याभोवती 'चारपाःच माणसे आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी बसलेली होती. त्यांचे 
प्रश्न एकून गुरव देवीला कोल लावीत होता. आणि ' पावका ? उचलीत होता, म्हणजे 
तो चौकोनी दगड हलवीत होता. त्या दगडावर दोन पदचिन्हे कोरलेली होती. पावका 
सतत उचलत असल्यामुळे खाली जमिनीवर खडु तयार झाला होता. गुरबाने देवी'चा 
कोल मागितला म्हणजे काय केले तर देवीला विचारले, ' बाय, माझे आयश्शी, तू बोल- 
म्हादूला बरं वाटत नाय...ता आंगरोग हाय,का झपाटलेला हाय,का कुणी भुतां घातलेली 
हायत? आणि त्याने प्रत्येक प्रश्न विचारून पावका उचलली, जेव्हा ती हलकी आली, 
तेव्हा त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले, म्हणजेच देवीने कोल दिला,असे समजून तो प्रश्नकर्त्यांना 
त्यांची उत्तरे देत होता. उदाहरणाथ, अंगरोग असेल,तर दवापाणी कर, झपाटलेला असेल, 
तर नारळ किंवा उंडी उतरून ती तिठ्यावर ठेव. आणि कुणी मुद्दाम करणी करून भुते 
घातलेली असतील, तर नारळ-कोंबडा देऊन ती परतवून लाव, अशा प्रकारची उत्तरे 
मिळत होती. आठ किंवा पंधरा दिवसांचा गुण घेऊन लोक परतत होते. गुण घेणे म्हणजे 
दिलेल्या मुदतीत फरक पडण्या'ची अपेक्षा टेवणे. 

मी गुरबाला सांगितले, की दरवर्षीप्रमाणे खणा-नारळाची ओटी भरतेय, तेव्हा आरज 
लावून ती मान्य करून घे. मी ओटी भरली आणि गुरवाने देवीला आरज लावला. * बाय 
महालक्ष्मी माते;माहेरवाशणी'ची हातमेटीची खणानारळाची ओटी तू मान्य करून घे ना. 
तिची मुलांबाळां सर्व खुशाल ठेव. त्यांचा भलां कर ना, त्यांना बरकत येऊं दे!? असा 
५ आरज? लावून झाला आगि माझ्या मनात आले : हा आरज शब्द अज ह्या फारसी 
शब्दावरून आलेला असाबा. आरज लावणे याचा विनंती करणे असा अर्थ होतो. 
एखादी नोकरी'ची जागा हवी असेल तर आपण त्यासाठी अज करतो म्हणजे एक प्रकारे 


भाषानिरीक्षण | ३३ 


अनुक्रमणिका 


विनंतीच करतो. तशीच तोंडी विनंती करून म्हणजे :' आरज ? लावून देवीकडे सुखी 
ठेवण्याची मागणी करतो. 

ह्यानंतर काही दिवसांनी पुण्याला आल्यावर विद्यापीठात जाण्यासाठी आर्यभूषणच्या 
बस-थांब्यावर मी उभी होते. माझ्याशोजारी एक खेडूत बाहे येऊन उभी राहिली आणि 
म्हणाली, ' बाई, ज्ञेनेश्वराच्या पाऊकाकडे जाणारी बस आली, क्षी मला सांग.? माझ्या 
मनात एकदम प्रकाश पडला, शानेश्वरांच्या पादुका आणि देवळातली ती पावका हे 
समान अर्थाचे शब्द आहेत. पादुका, पाऊका, पावका या क्रमाने तर हे शब्द आले 
नसावेत १ मात्र इथे पादुका हा अनेकवचनी शब्द एकवचनात रूढ झालेला दिसतो. 

अशा तऱ्हेने पावका उचलणे, कोल लावणे, गुण घेणे, आरज लावणे हे शब्दप्रयोग 
बोलीभाषेत अनेक वर्षे रूढ आहेत. लोकाचार आणि लोकजीवन ह्यांत त्यांचे स्थान आहे, 
असे दिसते. 


निष्ठा, ४२, सहकारनगर, पुणे ४११००९ 


बहिणाई आणि स्वनविज्ञान ! 


बहिणाबाई 'चोधरी यांच्या या काही स्फुट ओव्या पाहाव्या. वर्णा'चा उच्चार नेमका 
कसा होतो, याबद्दलचे मार्मिक निरीक्षण त्यांमधून आढळेल. बहिणाबाई स्वनवैज्ञानिक 
झाल्या असल्या का, असा एक गमतीचा विचार मनात येतो ! (संदर्भ : बहिणाइची गाणी 
तिसरी आवृत्ती, मुंबई : पीप्युलर, १९७८, ' स्फुट ओव्या ? या गटात ए. १०९-१० वर; 
पहिल्या १९५२ च्या आवृत्तीत त्या नाहीत.) 


माय म्हनता म्हनता होट होटालागे भिडे 
आत्या म्हनता म्हनता केवढं अंतर पडे 
माय म्हतली ग्हतली जशी तोंडातली साय 
बाय म्हतली बिराणी जशी भरडली दाय 
ताता म्हनता म्हनता दातांमधी जीभ अडे 
काका म्हनता म्हनता कशी मांबे मांघे दडे 
जीजी म्हनता म्हनता झाला जीभले निवारा 
सासू म्हनता म्हनता गेला तोंडातून वारा ! 
(शब्दार्थ : बिराणी- परकी, दाय- डाळ, ताता- बाप, मांघे- मागे, जीजी- मावशी) 
प्रेषक £। अंजनी खेर, पुणे 


३४ / भाषा भाणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


लेखक । प्रकाशक । वाचक 


श्री. पु. भागवत 


लेखक आणि प्रकाशक यांच्या नात्यातील मळा अधिक महत्त्वाचे वाटणारे आणि 
अधिक प्रिय असलेले अंग वेगळ्या पातळीवरचे आणि अधिक हार्दिक स्वरूपाचे आहे. 
आपल्या मराठी प्रकाशन संस्थांत सहसा संपादक नसतात. आपल्याला त्यांचे महत्त्व पुरेसे 
पटलेले नसेल किंवा आपल्या व्यवसायाला ते परवडत नसतील. कारण कोणतेही असो, 
आपल्या प्रकाशन-क्षेत्रात संपादकांचा वर्ग फारसा विकसित झालेला नाही. आपले काही 
प्रकाशक मात्र चांगले संपादकही आहेत. के. हरिभाऊ मोटे हे त्याचे आपल्याला 
जवळचे असे उत्तम उदाहरण आहे. जरा दूस्चे उदाहरण सांगायचे, तर होगाथे प्रेसचे 
व्हर्जिनिया आणि लिओनाडे वूल्फ किंवा फेब्र अँड फेब्र या प्रकाशन, संस्थेचे टी. एस. 
इलियट यांची नावे घेता येतील. पेकी व्हर्जिनिया वूल्फ आणि इलियट हे तर अव्वल 
दर्जाचे प्रतिमावंत लेखक आणि कवी होते. अशा संपादकांचे किंवा संपादक-प्रका- 
शकांचे आणि लेखकांचे नाते फार जिव्हाळ्याचे आणि निर्मितिशील असते. हे संपादक- 
प्रकाशक आपल्याकडे आलेले लेखकाचे हस्तलिखित वाचून त्याची प्रकाशनासाठी 
निवड करणे किंवा नापसंत असेल, तर ते परत पाठवणे, एवढेच काम करीत नाहीत. 
आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवबडीच्या प्राथमिक आणि ढोबळ कसोटीवर त्यांचे समाधान 
नसते. वाचलेल्या हस्तलिखितातील विषयाच्या आणि त्याच्या वाड्यायीन रूपाच्या अस्फुट 
राहिलेल्या अंगांचा त्यांना अंदाज करता येतो. लेखकाच्या प्रतिभाधर्माचा आणि बुद्धि- 
शक्‍तीचा वेध ते घेऊ शकतात. त्यांतील अब्यक्‍त शक्‍यता ते अजमावू शकतात. 
लेखकाच्या प्रतिभाशक्‍्तीला आणि बुद्धिसामर्थ्याला शक्य आहे आणि पुस्तकाच्या विषयात 
संभाव्य आहे, असे जास्तीत जास्त परिपूर्ण रूप पुस्तकात व्यक्‍त होईल, असा प्रयत्न ते 
करतात. ही सर्व प्रक्रिया स्नेहपू्ण सहकार्याची असते. सुप्रसिद्ध कथालेखक शरच्चंद्र 
चिरमुले यांनी लेखक आणि संपादक यांच्या या स्नेहसंबंधाला अजुन आणि श्रीकृष्ण 
यांच्यातील सख्यभावाची उपमा अलीकडे दिली, ती फार समर्पक आहे. मात्र या अजञुनाने 
गीतेतल्याप्रमाणे * शिष्यस्तेहे शाधि मां त्वां प्रप्नम्‌ * असे म्हणू नये आणि 
श्रीकृष्णानेही * माम्‌ अनुस्मर युद्धथ 'च? असे सांगू नये, असेही ते म्हणाले. ते फार 
महत्त्वाचे आहे. ललित वाढ्य़य, समीक्षा, गंभीर विवेचन[त्मक ग्रंथ त्यांच्या बाबतीत'च 
असे संपादन प्रस्तुत असते, असे नाही; सर्वच प्रकारच्या पुस्तकांत ते वेगवेगळ्या रीतीने 


छेखक ; प्रकाशक : घाचक | २५ 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तुत असते आणि कमीअधिक मोलाचे असते. अगदी धार्मिक आणि शालेय वाड्ययही 
याला अथवाद नाही. नि्णयसागरपासून मंगेशराव कुलकर्णी आणि सोन्याबापू ढवळे 
यांच्यापर्यत अनेक मातबर मराठी प्रकाशकांनी साक्षेपी संपादनाचे महत्त्व ओळलेले 
होते. जिथे प्रकाशन व्यवसाय प्रगत आहे, अशा पाश्चात्त्य किंवा जपानसारख्या पोरस्त्य 
देशांत संपादकांचे महत्त्व सर्व तऱ्हेच्या प्रकाशनांत सर्वमान्य आहे. हे संपादक आपल्या 
प्रकाशन संस्थेसाठी नवनवे लेखक शोधतात, पुस्तकांच्या किंवा ग्रंथमालांच्या नव्या 
कल्पना सुचवतात आणि अमलात आणतात, संपादकीय संस्कारांनी ग्रंथाला अधिक 
परिपूर्णता आणि सौष्ठव देतात, भाषेची शुद्धता आणि डोल यांची काळजी घेतात, ग्रंथा- 
तील माहितीचे तपशील, संदभ आणि अवतरणे बिनचूक असतील, या'ची दक्षता बाळग- 
तात. मोठ्या प्रकाशन संस्थांमध्ये तर या संपादकांच्या मदतीला भाषातज्श आणि संशोधन 
सहायक असतात. व्यवहारद्ष्ट्या अमेरिकन प्रकाशन व्यवसाय फार पुढारलेला आहे आणि 
त्याचे हे रूप आपल्याला फार आकर्षकही वाटते. काही वर्षांपूर्वी, प्रचंड किफायतीच्या 
नादात प्रकाशकांना 'चांगल्या संपादकाचे महत्त्व कमी वाटू लागले आहे आणि त्यामुळे 
साक्षेपी आणि कुशल संपादकांचा वर्ग कमी होत आहे, याविषयी गंभीर चिंता व्यक्त 
करणारी 'चर्चा तिथे झाली. त्या 'चचेंत भाग घेणाऱ्यांचे म्हणणे असे होते, की ज्यांच्या 
लाखो प्रतींच्या आवृत्त्या निघतात, अद्या लोकप्रिय अमेरिकन पुस्तकांची पृष्ठसंख्या 
अकारण प्रचंड असते; त्यांची भाषा सदोष असते; त्यांची रवना बेडोळ असते; आणि 
या दोषांचे कारण म्हणजे त्यांचे संपादन चांगले झालेले नसते. या उणिवेबद्दल सर्वांनी 
मुख्यतः अमेरिकन प्रकाशकांच्या व्यवहारकेदृ्ष्टीला दोष दिला होता आणि तुलनेने 
"चांगल्या संपादनाबद्दल ब्रिटिश प्रकाशकांची प्रशंसा केली होती. 

मराठी प्रकाशनाच्या क्षेत्रात कुशळ आणि साक्षेपी संपादकांची आज वबिरोषचच गरज 
आहे, असे मला वाटते. स्वातंत्र्यानंतर आणि विंशेबतः गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात महा- 
राष्ट्रामध्ये शिक्षणा'चा प्रसार झपाट्याने झाला. त्याचा आणि इतरही राजकीय, सामाजिक 
आणि आर्थिक कारणांचा परिणाम होऊन फार मोठ्या महाराष्ट्रीय समाजात आत्मजाग्रती 
झाली. त्याचे एक पर्यवसान दलित आणि ग्रामीण वाळ्ायांच्या चळवळीत झाले. आत्मा- 
विष्काराची ही जी अमिनव आणि जोरकस स्फुरणे व्यक्त झाली,ती त्यांच्या अनघड रूपांतही 
स्वागताहंच आहेत. ज्या प्रकाशकांनी ती प्रकाशात आणली त्यांनी फार मोलाचे वाड्ययीन, 
भाषिक आणि सांमाजिक कार्य केले असेच म्हटले पाहिजे. पण ती पुस्तके वाचताना 
कित्येकदा मनात येते, की या लेखकांना व्यापक सामाजिक सहानुभूतीच्या, मोकळ्या 
बाढ्ययीन दृष्टीच्या आणि निर्मितिशील अद्या संपादकांचे कार्य मिळते, तर किती इष्ट झाले 
असते. कठीण जमीन फोडून आवेगाने वर आलेल्या कोंभाच्या अंतःशक्तीचे कोतुक तर 
खरेच. आणि व्यक्तीचे काय किंवा समूहाचे काय, चैतन्य हे नियमरहित आणि अनन्य- 
परतंत्र असते, हेही खरे. पण ते ल्सलसते कोंभ जर कोळपून जायचे नसतील आणि 


३६ / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


त्यांचा उचित आणि परिपूर्ण विकास व्हायचा असेल तर त्यांची स्नेहशील हाताने 
मशागत करणारा माळीही त्यांना भेटायला हवा. ज्येष्ठ नाटककार वसंत कानेटकर यांनी 
अशा संपादक-प्रकाशकांना अलीकडे कुशल सुइणीची जी उपमा दिली, तिची समर्पकता 
इथे विशेष जाणवते. 

दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर शिक्षणाच्या प्रसारामुळे जो फार मोठा वाचकवर्ग या 
काळात निर्माण झाला आहे, त्याला आपण मराठी प्रकाशक कसल्या दर्जाची पुस्तके 
पुरवतो आहोत, असा प्रश्न पडतो. मी इथे विशिष्ट वाळयायीन दर्जाचा विचार करीत नाही. 
बा'चकाच्या हेतूप्रमाणे आणि अमिरूचीच्या पातळीप्रमाणे त्याची वाचनाःवी गरज आणि 
पातळी वेगवेगळी असेल, हे स्वाभाविकच आहे. आणि प्रकाऱकाने वाचकांच्या मिन्न- 
₹चीचे समाराधन करण्यात फारसे वावगे नाही. पण या नव्या, आणि जुन्याही, वा'चक- 
वर्गामुळे ज्या पुस्तकांना मोठा खप मिळण्याची खात्री असते, असे मराठी ललित वाढय़य 
किंवा शैक्षणिक अथवा धार्मिक वाढ्य़य निरखून पाहिले, तर काय आढळते ! सामान्यतः 
त्या पुस्तकांची भाषा सदोष आणि देली बेडोळ असते; मांडणी कलाहीन आणि सजावट 
बटबटीत असते; छपाई अशुद्ध आणि कळाझून्य असते; बांधणी सेल आणि विसविशीत 
असते. भुकेने कळवळून रडणाऱ्या बाल अश्वत्थाम्याला त्याच्या आईने पाण्यात पीठ 
कालवून ते दूध म्हणून पाजले, अशी एक कथा आहे तिची इथे आठवण होते. 
अश्वत्थामग्याच्या आईने अठरा विश्वे दारिद्यामुळे अगतिक होऊन आपल्या मुलाची जी 
अशी वंचना केली, ती समजण्यासारखी तरी आहे. इथे तर तसा काही प्रकार नाही, 
वास्तविक जिथे खपाची शाश्वती अधिक तिथे पुस्तकाच्या संपादनापासून निर्मितीपर्यंत सर्व 
गोष्टींची काळजी घ्यायला सवडही खरोखर अधिक. पण उणी पडते, ती पुस्तक या विक्रेय 
वस्तूच्या यथार्थ स्वरूपाची जाणीव, प्रकाशन व्यवसायाच्या सांस्कृतिक अंगाचे भान आणि 
आपले दीर्घकालीन हित पाहणारी उचित व्यावसायिक दृष्टी, याला अपवाद अर्थातच 
आहेत, पण फार मोजके. 

संपादक-प्रकाशकांच्या कामाचे वणन करताना मी भाषेच्या शुद्धतेचचा उल्लेख केला. 
समाजजीवनाप्रमाणे भाषा सतत बदलत असते,याची मला जाणीब आहे. कलात्मक अथवा 
अन्य अपरिहार्य प्रयोजन असेल,तर भाषेच्या प्रमाणात रूपाचे बंधन झुगारण्याचे लेखकाचे 
स्वातंत्र्य मी मानतो. तथापि, लेखनात भाषेचे जे रूप अभिप्रेत असेल, ते ग्रेथाच्या 
छपाईत निर्दोष उतरले पाहिजे, असा आग्रह प्रकाशक म्हणून मला धरावासा वाटतो. 
खरोखर ग्रेथव्यवहाराशी संबंध असलेल्या लेखक, संपादक, प्रकाशक आणि मुद्रक या 
सर्वांचीच ती जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने मराठीत आज ती पाळताना फारसे कोणी दिसत 
नाही. मधाशी मी ज्या नव्या आणि मोठ्या संख्येच्या वाचकवर्गाचा उललेख केला, त्याच्या 
दृष्टीने तर ती जबाबदारी सर्वांनी पाळणे विशेषच अगत्याचे बनले आहे. गेल्या काही 
वर्षांत आपल्या शिक्षणप्रक्रियेत भाषेचा, विरोषतः मातृभाषेचा, संस्कार फार दुबळा झाला 


लेखक : प्रकाशक : वाचक | ३७ 


अनुक्रमणिका 


आहे. आपली प्रचारमाध्यमे तर अज्ञानामुळे, कामाच्या घाईमुळे किंबा बेपर्वाईेमुळे तो 
संस्कार अधिक'च दुबळा करीत आहेत. ग्रंथजुळणीची नवी तंत्रे त्यात भरच घालताना 
आज तरी दिसतात. खरोखर, लेखनविषयक नियम नुसते पाठ करून भाषेची शुद्धता 
आणि डोल हे गुण साधत नसतात. तो एक संस्कार आहे. निर्दोष आणि सोष्ठबपूर्ण 
भाषेतील पुस्तकांच्या वाचनाने तो वाचकाच्या व्यक्तिमत्त्वात मुरत जातो. म्हणून प्रका- 
शकांची या बाभतीतील जबाबदारी सर्वांत मोठी आहे, असे मला वाटते. 


एकूण ग्रेथव्यबह्यारामध्ये प्रकाशकाचा संबंध एका टोकाला लेखकाशी असतो, तर 
दुसऱ्या टोकाला वाचकाशी. लेखकाशी येणाऱ्या संबंधाइतका वा'चकाशी येणारा संबंध 
प्रत्यक्ष नसतो, तेवढा निकटचा नसतो आणि अधिक व्यावहारिक पातळीवर'चा असतो. 
लेखकाप्रमाणेच प्रकाशका'चाही सगळा अट्टहास वाचकासाठी असतो. पण वाचक हे दैवत 
मोठे खडतर आहे. ते सर्वव्यापी असल्याचा भास होतो, पण लौकर भेटत नाही. भाणि 
जेव्हा भेटते, तेव्हा ग्राहकाच्या समूर्त रूपात कमी मेटते. विडलासारखे ते समचरणही 
नाही. मनोरंजक असे कथावाढ्यय आणि शैक्षणिक, धार्मिक किंवा व्यवहारोपयोगी 
कोशल्यासंबंधीची पुस्तके यांच्या प्रकाशकांकडे त्याची कृपादृष्टी जशी आपण होऊन 
आणि 'चटकन वळते, तशी अन्य प्रकाशकांकडे वळत नाही. त्यांन) त्याची नाना प्रकारे 
आळवणी करावी लागते आणि बहुधा ग्रंथालयांच्या तीर्थस्थानी होणाऱ्या अप्रत्यक्ष 


मेटीवर समाधान मानावे लागते. ग्रेथव्यवहारातील ग्राहक-वा'चकांच्या उणिवेचा प्रश्न 
खरोखर या प्रकाशकांचाच असतो. 


मूळ प्रकाशन : अध्यक्षीय भाषण, मराठी प्रकाशक परिषद,संमेळन तिसरे, महाबळेश्वर. 
३१ जानेवारी, १९८७ ( पुस्तिका ) 


३८ / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


संस्कृत * संभ्रम ! : मराठौी-कन्नड अथीविभ्रम 


_ (२. 


डित आवळीकर, विजया तेलंग 


काही देशी शब्द मराठी-कन्नडमध्ये समान आहेत; पण ते नेहमी'च समानार्थक 
असतात, असं नव्हे. त्यांतून भिन्न भिन्न अर्थेच्छटा व्यक्त होतात आणि विशिष्ट अर्थेच्छटा 
अधिक जुनी असे दाखवता आले'च, तर तो शब्द त्या भाषेचा म्हणून मानायला कारण 
मिळते. ' 50०10 ॥५६॥॥18308 ४४०5 1 010 ॥॥81811!१ किंवा ' प्राचीन 
मराठीतील काही कन्नड शब्द ?२ या शोधनिबंधात 'वर्चिल्या गेलेल्या देशी शब्दांना 
याचच अर्थाने ' कन्नड ? असे संबोधण्यात आले आहे. 


काही संस्कृत शब्दही रूपाच्या दृष्टीने तत्सम असले, तरी एखाद्या भाषेत मिन्न अर्थाने 
बापरले जातात, तेव्हा काटेकोरपणाने ' संस्कृत ? राहत नाहीत. म्हणजे तेत्या त्या 
भाषेचे म्हणून “ मराठी ? किंवा “ कन्नड ? ठरतात. वासुदेव गोविंद आपटे यांनी 
बंगालीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निदेश करून ठेवला आहे. ' श्रीयुत, उपन्यास, 
भाषांतराबद्दल * अनुवाद ? इ. शब्द (मूळचे संस्कृत, पण विशेष अर्थाने व विशोष प्रकारे 
बंगाली भाषेत वापरण्यात येणारे)*3 आणि पुढें * सावधगिरीची सुचना ? दिली आहे. 
५ श्रीयुत हा शब्द अस्सल संस्कृत आहे. पण एखाद्या ग्रहस्थाच्या नावापूर्वी तो जोड- 
ण्याचा प्रधात मराठीच्या अगोदरपासून बंगाल प्रांती होता ब बंगालीचे अनुकरण गेल्या 
पंचवीस-तीस वर्षांत मराठीत होऊ लागले. अश्या ठिकाणी व्युत्पती देताना हा शब्द 
संस्कृतातून मराठीत आला, असे सांगणे हे वस्तुतः सत्यास सोडून होईल. आणि त्याच्या 
योगाने मराठी माषेच्या इतिहासातला एक पुरावाही नष्ट केल्याचे पाप लागेल. यासाठी 
हा शब्द बंगाली भाषेतूनच आला आहे. असे व्युत्पत्तिकाराने स्पष्ट सांगणे प्राप्त आहे.४” 
आपटे व्युत्पत्तीबद्दल बोळत असले, तरी एखाद्या शब्दाच्या वेगळ्या अर्थासंबंधी बोलत 
असल्याने या ठिकाणी त्यांचे विवेचन प्रस्तुत आहे. ग्रह॒स्थाच्या नावापूर्वी येणारा ' श्रीयुत 
संस्कृत ठरत नसून, “ बंगाली * ठरतो; एवढीच पुस्ती जोडावीशी वाटते. 


कन्नडमधील ' काही मिन्नाथेक तत्सम शब्द * शं. वि. जोशी यांनी टिपले आहेत." 


६ न्याय- भांडण; न्यायाडु त्यांचे भांडणे. नमग़े अवरिगे न्याय आयितु- आमचे- 
नड » 
भांडण झाले. न्यायदान, न्यायालय, वगेरे शब्दांत “ न्याय ? या'चा मूळ अर्थच आहे. 
लंकट- अस्वस्थपणा. होट्टेयल्लि संकट आगुत्तदे, होड््याग संकट आगतद5- पोटात 


: कसेसेच ? होते. 


संस्कृत ' संभ्रम ? ; मराठी-कन्नड मर्थविश्रम / १९ 


अनुक्रमणिका 


व्यसन- दुःख. मनस्सिगे व्यसनवायितु- मनांला दुःख झाले. 

संताप- दुःख. (या अर्थी ग्हेसूरकडे ' विशेष रूढ आहे.) अवर निधनद बग्गे 
संताप व्यक्तगोळिसलायितु-त्यांच्या मरणाबद्दल दुःख व्यक्त केले गेले. व्यक्तग्रोळिसु-व्यक्‍त 
करणे. 

भवसर-- घाई. ननरे होगुव अवसर इदे- मला जायची घाई आहे. 

भाग्रह- राग, क्रोध, या अर्थी मग्हेसूरकडे'” वापरतात. 

निदान- सावकाश, स्वस्थपणा. निदानवागि हाड बेकु- स्वस्थ गडबड न करिता गावे. 
* निदान, म्हणजे “ रोगाचे कारण शोधणे ? ( ता्ठा70०अ5) हा अर्थेही आहे. 

प्राय- वय. तारुण्य. 


वरील शब्दांची 'चर्चा वाकप्रचारांमध्ये समाविष्ट करण्याचे कारण असे, की त्यांचा 
कानडीतील“ उपयोग माहीत नसल्याने खाळीलसारख्या वाक्याचा अर्थ नीटसा कळणार 
नाही. ननगे होट्टेयल्लि संकटागुत्तदे- मला पोटात “ संकट ? होते--मला पोटात कसेसे'च 
होते. ११ 


वरील शब्दांना ' वाकप्रचार ? म्हणण्याऐवजी ' भिन्नार्थक तत्सम शब्द ? म्हणणे आणि 
संस्कृतहून वेगळी अर्थेच्छटा व्यक्‍त करीत असतील, तेव्हा तर त्यांना कन्नड ? मानणे 
उच्चित होय. अश्या शब्दांचे कनड अर्थविभ्रम माहीत नसतील, तर या अर्थाने मराठीत 
हे अगर यांसारखे शब्द बापरले गेले, तर मराठीभाषकाला अर्थबोध होणार नाही. 

उपन्यास (व्याख्यान), उद्दाम (मोठे, महनीय), सहित (सुद्धा, देखील) आणि 
: संभ्रम ? हे आणखी काही मिन्नार्थक तत्सम शब्द. यांपैकी ' संभ्रम संबंधी थोडीशी 
'वर्चा करून अशा शब्दांच्या अभ्यासाची दिशा शोधायची आहे. 

प्रथम या शब्दाचे संस्कृत, मराठी आणि कन्नड शब्दकोशांतील अर्थ पाहू. 

वा. शि. आपटे यांनी दिलेले अर्थ असे : 


6 संभ्रम $ 1. एप्प ए०पात, एणाप)0१्ट, 1200102. 2. प85(6, ॥एपा 9. 
3. <गापिडयया, टाळा, |0ण२प५४. 4. ढा, घाघाया, शिंषट्टाणा. 
3. झळा, ॥॥15818060,_ट्टाठा%्ा०8. 6. 2891, 8901019. 
7. 1१८5७७०, 129९121106. ?' 


मोल्जुवथेने वरील अर्थात घातलेली भर ही : 


६६ उघ * व 
संभ्रम १ 1, 2. एवढ 855, 1110680005 बव्ातञा, ए्याहा18102 0! 
101978101655 01 625112, 2१ ९ 


किटेलने या शब्दाचे कनडमधीळ अधिकचे अर्थ दिलेले आहेत: 


व ' 2. 8 (1 0 180० ( रोमांचन, पुळक ६३); 
180016, 6५12118 109 01 168512 (॥॥५. ),!?१ १ 


४० / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


भीमकवीच्या * बसवपुंराणा *त येणारे ' संभ्रमिसु* या नामधातूचे रूप*२ किटेलने 
नोंदवले आहे आणि आजही ' संभ्रम? हा शब्द अत्यानंद या अर्थाने प्रचारात आहे. 

हा अथे माहीत नसेल, तर मराठीतसुद्धा या अर्थाने ' संभ्रम? हा शब्द बापरला 
गेला असल्याची शक्‍यता ध्यानी येणार नाही आणि वापरला गेला असेल, तर अचूक 
अ्थेही सांगता येणार नाही. 


प्राचीन मराठीतील ' संभ्रम ? शब्दाची मोजकी (च) उदाहरणे घेऊ आणि त्यांच्या 
अर्थाची पाहणी करू. 


नरेंद्राने दोनदा हा शब्द वापरलेला आहे. 


१. सुदेवा आदरू करी सुंदरी । संभ्रम उठिली राजकुमरी 
सर्वांगी विकळ विद्याधरी । आंग सावरे ना ( ६५५ ).१३ 


प्रसंग आहे सुदेवाच्या स्वागता'चा. विरहाने सर्वांगी विकल झालेली रुक्मिणी 
सुदेवाला ' उत्थापन * देते. संभ्रम "चा येथील अर्थ कोलते गंच्या मते ' आद्र, पूज्य 
बुद्धी ! असा आहे. १४ परंतु एकदा ' आदरू करी? असे म्हटल्यावर- लगेच त्याच 
अर्थाने * संभ्रम ? वापरून नरेंद्रासारस्ा श्रेष्ठ कवी पुनरुक्ती करील, असे वाटत नाही. 
रा. चिं. ढेरे : लगबगीने ? हा अर्थ देतात.१* आदरापेक्षा ही लगबग अधिक प्रसंगो- 
चित बाटते. पण सुदेवाला पाहून रुक्मिणीला * स्थिती च्या जातीचा * अत्यानंद * प्रात 
झाला असे मानणे, * 1801० ' हा अर्थ घेणे संदर्भाला धरून होईल. 


२. जळ-केळि खेळत संभ्रमें । आवडिचीं पाचारिती वर्मे 
तो सराऊ करीति प्रेम । देवातें तिंपावेया (८४७) * 


प्रसंग ' यादवकुमारींचा वनविहार ? असा आहे. येथीळ * संभ्रमें “चा अर्थ “आवेश, 
आग्रह? असा कोलते यांनी दिला आहे.*५ आणि ' नंतर श्रीकृष्णाशी जलक्रीडा 
करायची होती, त्याची त्या तालीम करीत होत्या ? अशी टीपही दिलेली आहे. (* तालीम? 
मुळे उगीचच “ आखाडा ? आठवू लागतो !) ' रसु आवरेना ! असे म्हणत नरेंद्राने 
जिवंत केलेल्या या रसचित्रात ' संभ्रमे? ही एक उच्च जल ' रेषा? आहे. येथेही ढेरे 
यांनी दिलेला ' घुंदीने ? हा अथे अधिक समर्पक आणि बरोबर आहे.“ आणि कन्नड 
अर्थविभ्रमानेचच हा * संम्रम! उलगडू शकतो. 


ज्ञानदेवांनी ' संभ्रम ' अनेकदा योजलेला असला, तरी पुढील ओबी अधिक लक्षणीय 
आहे. 


मग मन प्राणु आणि संयमु । हाचि हवनसंपदे'चा संभ्रसु । 
तेग तोषविजे नि्धुमू । ज्ञानानळू ॥ ८-५० ॥ व 


संस्कृत ' संभ्रम ! मराठी-कननड अर्थविभ्नम / ४१ 


अनुक्रमणिका 


संपादकांनी शब्दकोशात ' समारंभ? असा अर्थ दिलेला आहे.२* हा अथे बरोबर 
नाही, एवढेच म्हणून या अर्थाच्या पाठी लागून, मुक्‍तेश्वराच्या एका ओवीचा द. सी. 
पंगु यांनी चुकीचा अर्थ कसा लावला, हे पाहू. पांडवांची अवदश्ा संपून पुन्हा लक्ष्मी 
त्यांच्या मेटीला कशी आली, हे सांगताना ' विराटपर्वा 'त मुक्तेश्वर म्हणतो : 


लोटल्या अवददो'ची सीमा । सन्मूख मेटों येतसे पद्मा । 
तये काळिंच्या सुखसंभ्रमा । भाग्य भोक्ते जाणति ॥ ७-८० || २* 


पंगूनी या ओवीवर दिलेली टीप आणि स्पष्टीकरण असे : 

“६ अवदरोच्या मर्यादा संपल्यावर लक्ष्मी त्या माणसाला सामोरी येऊन मेटते. अक्शा 
वेळच्या सुखाची लज्जत तसे भाग्य भोगणारेचच जाणतील-?” आणि “' सुखसंभ्रमा- 
सुखाच्या समारंभाला पाहा-- 


: होतें श्रीकृष्णविंदान । जे संभ्रमें पर्णाबी रुक्मिणी । 
एकनाथ, रुक्मिणीस्वयंवर | १४-३० || *२ 


: लज्जत? हा नवाच अर्थ असला, तरी * समारंभ? ह्या जुन्या ज्ञानेश्वरी (१) अर्थाशी 
शिवाशिवी खेळणारा आहे आणि पंगूचा'च ' कठिण शब्दांचा कोश ?,“ सुखाचा समागम? 
हा अर्थ देतो, तेव्हा तर अर्थाच| लपंडाव सुरू झाल्यासारखे वाटते. जणू लापनिका म्हणजे 
लपाछपी असाबी, हे उघड होते ! मुक्‍्तेश्वराने ' सुखसंभ्रम ? हा जोडशब्द वापरलेला 
आहे आणि तो एकाच अर्थाचा, पुनरुकक्‍्तीचा परिणाम साधण्यासाठी योजिलेला आहे. 
: संभ्रम “ची कन्नड अर्थेच्छटा ध्यानी न घेतल्याने पंगूंना अर्थाची धरसोड करावी लागली. 
पंगूंनी * समारंभ ? या अर्थाला आधार म्हणून दिलेल्या रुक्मिणी स्वयंवराः!तील ओबीतही 
या शब्दाचा ' समारंभ? हा अथ नाही, पण कन्नडमध्ये बोलभाषेंत “ समारंभ? ही 
अथेच्छटा आज आढळते. 

मुक्‍्तेश्वराने आदिपर्वातही (२६-१२) * संभ्रम ? शब्द वापरला आहे: 


पोलोमि आणि मधबा । देखतां संभ्रम जैसा देवां । 
तैसाचि संतोष मानवां । पंडुकुंतीदर्शने ॥ १४ 


: तेसावि संतोष ? या शब्द-प्रयोगावरून ' संभ्रम ' अथ “ सुख, आनंद * असा स्पष्ट 
होत असतानाही प्रियोळकरांनी ' आदर, प्रेम! हा अथ दिलेला आहे.२५ 
५ आदिपर्वा 'तच (१३-७९) पुन्हा हा शब्द आढळतो. 


ग्रहीं रुतस्नात रामा । लावण्यगुण श्रीयेची प्रतिमा । 
तिच्या स्मरोनि सुखसंभ्रमा । परमविव्हालळ काननीं ॥ २ * 


येथील “ सुखसंभ्रमा 'चा अर्थ प्रियोळकर ' तीव्र इच्छा ? असा देवात.२”या ठिकाणी 


४२ / भाषा भाणि जीवन ५: ७ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


: इच्छा ! क्री ' इच्छापूर्ती ' हा अथ घ्यायचा, हे ज्याच्यं त्याच्या रसिकतेवर आहे. पणं 
मुक्‍तेश्वराने ' विराटपर्वात ? आणि * आदिपर्वा 'त एकाच अर्थाने ' संभ्रम* हा शब्द 
योजलेला आहे. 


टिपा 


१. ऐवाता. &७१॥एवा, ग०प्रापवा रिट वािदावध एफाश9 
एज118111165. 


5. 147-52, 1016 1961. 

. पंडित आवळीकर, पंचधारा, हेदराबाद, 

* वा. गो. आपटे, मराठी शब्दरतनाकर, पुणे, १९२०, प्रस्तावना, प्र. ५८ 

, तत्रेव, प. ६०. 

. शं. वि. जोशी, कन्नड-प्रबोध, धारवाड : दि स्टूडंट्स ओन बुक डेपो, १९५४ 

पु. १५१-५२ 

६-७. * मेसूर * हवे. 

८. ' कन्नड ! हवे. 

९, ५. 5. ५७, ७वा७् & शा ७०तययायावा/७, ४०111 
13811819510955, 120111. 1963, ७. 591 

१०. जेम्स टॉमस मोल्जवथ, मराठी-इंग्रजी शब्दकोश, सुधारित पुनमुंद्रण, शुभदा- 
सारस्वत, पुणे, १९७५, ए. ८२३. 

११, २८५. प. एताल, 4 हवयाववव-2॥9/0 यया, १॥81291- 
078: 8850) ॥॥159101 800 & 1५७०. 1)९0०५(019, 1894, 70. 1518. 

१२. भीमकवी, बसवपुराण, संपा. आर्‌. सी. हिरेमठ, धारवाड : श्रीमुरुधामठ, 
१९७१, ए. १००८. 

१३. नरेंद्र, रुक्मिणीस्वयंवर, संपा. वि. मि. कोलते, मलकापूर : अरुण प्रकाशन 
१९४९, प. ८२. 

१४. तत्रेव, १६८. असाच प्रसंग लीळाचरित्र (पूर्वाध ११४) मध्ये आहे. तेथे 
: संभ्रम चा अर्थ ' आश्चर्यचकित होऊन ! असा कोलते यांनी दिला आहे. 
पृ. ९२१. 

१५. नरेंद्र, रुक्मिणीस्वयंवर, रा. चिं. ढेरे, ओरंगाबाद : जोशी ब्रदर्स, १९६५), 
पृ. १७८. 

१६. कोलते, उनि; ए. १०७. 

१७. तत्रेव, प्र. १६८. 

१८, ढेरे, उनि; प. १९७. 


>” ०८. ८९५ /० 


सेस्कृत॑ * संभ्रम  : मराठी-कन्नड अर्थविभ्रम / ७२३ 


अनुक्रमणिका 


१९. ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वरी, संपा. शं. वा. दांडेकर इत्यादी, मुंबई : गव्हमेंट सेंट्रल प्रेस, 
१९५०, प. २१५. 

२०. तत्रेव, प्र. १४५. 

२१. मुक्तेश्वर, विराटपवे, संपा. द. सी. पंगु , पुणे : व्हीनस बुक स्टॉल, १९५२, 
पृ. ११७. 

२२. तत्रेव, प्र. १४६. 

२२. तत्रेव, ए. १८२. 

२४. मुक्तेश्वर, भादिपवे, खंड तिसरा, संपा. अ. का. प्रियोळकर, मुंबई : मराठी 
संशोधन मंडळ, १९५६, प. ५५३. 

२५. तत्रेव, शब्दकोश, पृ. ८. 

२६. मुक्तेश्वर, आदिपवे, खंड दुसरा, संपा. अ. का. प्रियोळकर, मुंबई : मराठी 
संशोधन मंडळ, १९५३, प्र. २५६. 

२७. तत्रेव, शब्दकोश, प. १२. 


मराठी विभाग, कनोटक विश्वविद्यालय, धारवाड ५८०००३; आणि 
मराठी विभाग, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा ( अनुक्रमे ) 


ठेवणीतले शाब्दार्थ 


अनेक दिवसांच्या प्रवासाला निघालेला व्यवस्थित माणुस कायम उपयोगाचे कपडे, 
"चमा वगेरे सामान जसे बरोबर घेतो, त्याचप्रमाणे दिवसातून एखादेवेळीच लागणारे 
दाढीचे सामान, ट्रथब्रश, टूथपेस्ट ह्या वस्तूही अगदी न विसरता बरोबर घेतो. थोड्या'च 
वेळासाठी लागणारे हे ओझे कशाला, असे म्हणत नाही, किंवा ते बरोबर घेतले आहे, 
म्हणून त्याचा वस्चेवर वापरही करीत नाही, किंवा त्याचे सारखे प्रदरानही मांडत नाही. 
शब्दार्थासंबंधी स्थिती अगदी त्याबरहुकूम आहे. शब्दाला अनेक अथे असले, तरी ते 
काही वेळेस मुख्य म्हणून स्पष्टपणे कळतात, काही वेळेस गोण म्हणून कळून येतात, 
तर काही वेळेस प्रवासी माणसाच्या दाढीच्या सामानाप्रमाणे झाकलेले, दबलेले असतात. 
श्रीमंत माणूस आपले वैभव 'चोबीस तास 'चव्हाट्यावर मांडून थोडा'च बसतो. 


यस्यास्ति वित्तं, स किं क्रोडे कृत्वा दर्शयति । (शूद्रक, म्च्छकटिक २१५ १२) 


वामनशास्त्री बा. भागवत, पाणिनीय व्याकरण भआाणि भाषा तत्त्वज्ञान, मुंबई 
१९८५, ए. १२२, १६७ 


३४ / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


साद आणि प्रतिसाद 
साक्षरताप्रसारक, डॉक्टर आणि पेशंट : काही नोंदी 
मोहन आजगावकर 


भाषा आणि जीघन : हिवाळा १९८७ अंकातले प्रसन्न दाभोळकर ( डॅक्टिर आणि 
पेशंट यांचे संज्ञापन ) आणि जाई निंबकर (लहान मुलांची भाषा : काही नोंदी ) यांचे 
लेख वा'चल्यावर वाटलं, आपले भाषिक अनुभवही आपण सांगावे. त्या अनुभवांचं 
व्याकरण पत्रिकेच्या प्रगल्भ बाचकांनी मांडून घ्यावंः मी पेशानं पडलो डॉक्टर. 


मी एक निरक्षर परित्यक्ता कामाला ठेवली. साक्षरतेचं शासकीय स्तोत्र मला पसंत 
नाही. मी तिला तिचं नाव लिहायला शिकवायला घेतलं. तिच्या नावापाठोपाठ तिच्या 
नवऱ्याचं नाव लिहायला शिकवलं. तर ते घटबता घटवता मुलीच्या जुन्या स्मृती जाणत 
होऊन त्याची परिणती तिच्या अंगात येण्यात झाळी. (वैद्यकीय परिभाषेत ती हिस्टेरिक 
झाली. ) 


सध्या एक चुणचुगीत, देखणा, आठ-नऊ वर्षांचा मुस्लिम मुलगा कामाला ठेवलेला 
आहे. त्याला अक्षरओळख करून देताना अडचणी जाणवल्या. त्याला अच्या मागे 
येणारा अननस माहीत नाही, क्षचा क्षत्रिय म्हणजे काय, ते त्याला कसं समज्ञावून 
सांगायचं, ते कळे ना, तीच गोष्ट जच्या यज्ञाची. मी त्याला ड,ञ,ळ, क्ष, रा, आणि 
झ ही अक्षरं शिकवायचं टाळलं. त्यांच्याशिवाय तो बरंच्च लिहू शकेल, त्यांचं फार 
अडणार नाही. क्ष, ज्ञ, झ यांची बळणं काढायला फार जड जातात. लला काही खूण 
( जोडून ल किंबा ल असं काही तरी ) त्याचा ळ करावा. तसंच ज चा झ करावा. क, 
दा, पासून क्ष करावा. परभाषकांना देवनागरी लिपी कठीण आहे. ती अजून सुलभ 
व्हायला हवी. बालमनाचाही ती शिकण्यात बराच शक्‍तिक्षय होतो. 


काही पेशंट इंग्रजी शब्दांना उत्तम मराठी प्रतिशज्द सुचवतात. उदाहरणार्थ, ट्रिपल 
अँटिजनसाठी ' त्रिफळा लस. ' त्रिफळा शब्दानं ट्रिपछ शब्दाच्या अर्थाबरोबर त्याच्या 
नादाशीही साह्य साधलं. 

पेशंट त्यांच्या तक्रारी आपल्या अनुभबातल्या उपमा देऊन सांगतात. 

एक रोतकऱ्याची बाई म्हणाली, 

: नाकात एस. बी. ११९ च्या दाण्यासारखा शेंबूड तयार होतो. ? 

( ती नाकातल्या मेकडाची तुलना कापसाच्या बीशी करत होती. ) 

बसचा ड्रायव्हर म्हणतो, 


साद भाणि प्रतिसाद / ४५ 


अनुक्रमणिका 


: साब, चलता हूँ तो सीने पे लोड आता हे । ! 

(प्वढाव 'चढताना किंवा बजन नेताना गाडीच्या एंजिनवर लोड येतं म्हणतात. ) 

सुतार सांगतो : 

* डॅक्टर, डोक्यात दिवसरात्र रंधा फिरत असतो नुसता. 

एका भरपूर सर्व्हिस झालेल्या पोस्टमास्तरांची पत्नी म्हणते, 

: डॉक्‍टर, एवढी सर्व्हिस झाली, पण इतकं पांढरं पाणी कधी अंगावरून गेलं 
नव्हतं. ! 

( तिला साव्हस म्हणजे शरीरसंबंध म्हणायचं होतं.) 

एका मतिमंद मुलाची आई म्हणाली, 

६ मुलगा एवढा मोठा झाला, पण'त्याला अजून बाई काय, हे समजत नाही. ! 

संतती व्हावी म्हणून आलेली शनी म्हणते, 

६ पहिल्या नवऱ्याच्या घरी दहा वषे वापरलं. ह्याही घरी सहा वर्षे बापरळं. पण 
पोट काही पिकत नाही. * 


मी एकदा माझीच तब्येत दाखबायला एका कन्सल्टंटकडे गेलो. तसा तो डॉक्टर 
माझा मित्र. परंतु आत एक व्ही. आय्‌. पी. स्त्री-पेशंट तपासळी जात असल्यामुळे, 
त्याच्या वेटिंग रूममध्ये मी इतर पेशंटच्या गर्दीत अर्धा तास बसलो. तेवढ्यात मी 
इतक्या गोष्टी शिकलो, की ज्या मी पंधरा वर्षांच्या प्रॅक्टिसमध्ये शिकलो नव्हतो. पेझंटचं 
मानसशास्त्र तिथं मला, सद्गुरुस्पर्शानं ज्ञान होतं म्हणतात, तसं झालं. दूरदृस्चे पेशंट. 
काही अत्यवस्थ. डॉक्टरच्या बोलावण्याची 'चातकासारखी वाट पाहणारे, त्यात डॉक्टरांचे 
खणखणारे फोन, आमच्यासारखे मधेच शिरणारे पेशंट, मन इतकी कुंद असतात, की 
डॉक्टरच्या वेटिंग रूमचं मॉडन इंटीरियर डेकोरेशन प्रसन्न वाटण्याऐवजी भयाण 
वाटतं. दुर्गंधी असते. सगळ्यांच्या दुःखांचं गोडाऊनच ! आजारी स्त्रीला तान्ही मुलं 
लुचळुचत असतात. कुणी एक्स-रे, रक्त-लघबी इत्यादींचे रिपोर्ट हातांत घेऊन पुनः 
भेटीसाठी ताटकळत असतात. 'चांगला डॉक्टर व्हायचं असेल, तर तो केवळ डॉक्टरांशी 
मैत्री ठेवून तसा होऊ शकणार नाही. तर त्यानं दुसऱ्या डॉक्टरच्या वेटिंग हॉलमध्ये 
पेशंट मंडळींच्या सोबत फक्त एक तास बसावं. मेडिकल कॉलेजमध्ये हा विषय शिकवण्याची 
गरज नाही. ती नॅचरल इंस्टिक्ट असते- कसं वागाव, ही मात्र लबचचीकपणा हवा. तो 
असला, तर माणूस अनुभवातून सगळे आत्मसात करतो. शिकवूनही प्रत्यक्षात उपयोग 
नाही केला- तर काय करणार ! 


माझ्या बुद्धीला चालना दिल्याबद्दल दोघां लेखकांचे आभार ! 
भगवत द्युश्रूषा १ / मित्रनगर, सटाणा, जिल्हा नाशिक ४९३ ४०१ 


४६ / भाषा आणि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


संपादकीयाचे सपादन 
शरच्चंद्र बडोदेकर 


द (३. केर * ५ 
पत्रिकेच्या दिवाळी १९८६ अंकातील संपादकीयाच्या संदर्भात काही शंका : 


व ) माषा (उक्त/लिखित/पुद्रित शब्द) » चित्र, संगीत, अभिनय ही संज्ञापनाची 

" साघार्‍या माध्यमातून विशिष्ट आकृतिबंधांमध्ये जे व्यक्‍त होते ते वाढ्याय. कविता, 

कथा, निबंध हे बाढ्य़याचे प्रकार. प्रस्तुत संपादकीयाच्या पहिल्या दोन वाक्यात निबंधाला 

वाझययप्रकार ? असेच म्हटले आहे. पुढे कुठेही निबंधाला “ माध्यम ? म्हटलेले नाही. 

मग संपादकीयाचे शीर्षक मात्र ... आणखी एक ओसरता वाढ्ययप्रकार ? असे असण्या- 
ऐवजी “... आणखी एक ओसरते माध्यम! असे का! 

(२) दुसऱ्या परिच्छेदात समाजचिंतन नावाच्या वैचारिक निबंधांच्या संग्रहाचा उछेख 
आहे. या संग्रहाविषयींचा आवइ्यक ग्रंथशाल्लोक्त तपशील ( लेखक/संपादक/संकलक 
प्रकाशक, प्रकारानवर्ष, मूल्य, इत्यादी) का दिलेला नाही ! 

(२) पाचव्या परिच्छेदात ' तोलनिक वाढय़याच्या अभ्यासकांनी ! अशी शब्दरचना 
आहे.  तोलनिक वाड्य़य २ म्हणजे काय ! जिला इंग्रजीचा गंध नाही अशा व्यक्तीला 
“ तोडनिक वाड्यय ? ह्याचा काय बोध होईल ! तौलनिक काय आहे ? वाड्यय तौलनिक 
आहे, की मिन्न भाषांतील वाडय़यांचा केलेला अभ्यास तोलनिक आहे ! मुन्शीपाल्टीतल्या 
किंवा पोलिसखात्यातल्या एखाद्या बोरूबहाद्दराने ' स्पीडब्रेकर अहेड * ह्यांचे भाषांतर 
“ पुढे गतिरोधक आहे ' असे करण्याऐवजी इंग्रजीतील शब्दानुक्रम तसाच ठेवून “ गति- 
रोधक पुढे आहे? (जणू वाहनचालक गतिरोधकाच्या शोधातच निघाला आहे), असे 
चुकीचे केले, तर एक वेळ समजून घेऊ; पण भाषा आणि जीवन च्या संपादकीयात 
शब्दराः भाषांतर का ? इंग्रजीत ' कंपॅरेटिव लिटरेचर 'ही शब्दयोजना योग्य असेल किंवा 
नसेल, पण ती जशीच्या तशी का भाषांतरावी १ “ साहित्यतुलना ?, ' मिन्नभाषासाहित्य- 
तुलना ? किंवा * भिन्नभाषासाहित्याभ्यास ? असे म्हणता येईल का? हे पर्याय अचूक 
किंबा उत्कृष्ट आहेत, असा दाबा नाही. कोणी ह्यांपेक्षा 'चांगले पर्याय सुप्चवू शकेल. असा 
एखादा पर्याय सर्वमान्य किंवा बहुमान्य होईतो ' तोलनिक वाडय़याच्या अभ्यासकांनी ? 
ह्याऐवजी “ विविध भाषांतील वाढ्ययांचा तोलनिक अभ्यास करणाऱ्यांनी !' असे म्हणता 
आले नसते का ? 

(४) सातव्या परिच्छेदात दुसऱ्या ओळीतून ' पाश्चात्यांच्या! असा शब्द आहे, 
तर सहाव्या ओळीत ' पाश्चात्त्यांकडून ? असा शब्द आहे. एके ठिकाणी ' त्य?, तर 
दुसरीकडे “ त्त्य? हा बहुधा मुद्रणदोष असावा. पण बरोबर काय ? पाश्चात्य, पाश्चात्त्य, 
पाश्चिमात्य की पाश्चिमात्त्य ? [ पाश्चिमात्य.- सं. ] 


साद भाणि प्रतिसाद / ४७ 


अनुक्रमणिका 


(५) सातव्याच परिच्छेदात तिसऱ्या ओळीत ' बुद्धिवादी) असा शब्द आहे. 
त्यापेक्षा ' बुद्धिप्रामाण्यवादी ? हा शब्द अधिक अर्थवाही आणि योग्य नाही का! 

(६ ) संपादकीय संपर्कासाठी दूरध्वनीची सोय, तर व्यवस्थापकीय संपर्कासाठी फोनची 
सोय, असा भेदभाव का १ ' 


सती निवास, ज्ञानकोरकार केतकर मागे, पुणे ४११००४ 


शांका आणि समाधान 
: भावी * नव्हे, ' भवी ' 


भाषा भाणि जीवन ५ : ३ पावसाळा १९८७ मधील ' कन्नड-मराठी जाणकारांसाठी ? 
हे टिपण बाचले, मूळ कन्नड न वाचल्याने शंका निर्माण झाल्या आहेत. भक्त / भवी 
असे विरुद्धार्थी शब्द आहेत. * भावी ? नव्हे, त्यामुळे ' मानभावी ?, ' महानुभावी ' या 
शब्दांशी काही संबंध नाही. ए. के. रामानुजनू यांनी ' भक्‍ती वर तळटीपेत म्हटले 
आहे. “ '॥८ ४808185 0961 01९102 (06 ए०] ० पा८) ॥16[9/९201 ७॥/व/॥८४व 
( 0890(86) 910 ॥॥/.॥ ( फरणातापा शर), पा९1 01 थि ६0 (1821110 215...!? 
( 90०2 ०. 57ाक ऱलाष्टणांत 1973, आगठतपलाया, ७. 29 ) 68? 
वर * आ 'कारसूचक शिरोरेषा नाही : त्यामुळे ' भावी ? असे चुकीचे वाव्वन व्हावयास 
नको होते. ' भबी 'चा अर्थ रामानुजन ' ॥/०111८' असा देतात. पण त्याचा 
वीरशेव-परिभाषेतील अर्थ * अ ! लिंगी ( लिंग घारण न करणारा ), वीरशीबांच्या 
दृष्टीने * पाखंडी ?* असा आहे. वीरशेव मातापित्यांच्या पोटी जन्माला आलेले अपत्यदेख्ील 
५ लिंगघारणविधी ? होईपर्यंत ' भबी ? मानले जाते. 

कन्नड (शिव)शरण (वीरशैव संत) आणि मराठी संत यांच्या काव्यांचा तोलनिक 
अभ्यास व्हावयास हवा तेवढा झालेला नाही. या बाबतीतील माझे प्रयत्न म्हणजे 
विवेकाचंतामणी, कनाटक मत्तु मराठी साहित्य, आणि 772 १4व/व/ता-वयादव2 
"८771707300 ही अनुक्रमे पुणे-कर्नाटक, कर्नाटक, आणि मैसूर विद्यापीठांनी 
प्रकाशित केलेली माझी पुस्तके. सध्या प्राचीन कन्नड साहित्याच्या अनुवादाचा आणि 
तोलनिक अभ्यासा'चा एक प्रकल्प विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या साहाय्याने मी आणि 
डॉ. बिजया तेलंग यांनी हाती घेतला आहे. 

५ अललुण प्रभु * हा मुद्रणप्रमाद आहे. ' अल्मम प्रभू ! असे हवे. 


पंडित आवळीकर, धारवाड 


४८ / भाषा भागि जीवन ५ : ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


पुस्तकपरी क्षण 
एका वैचारिक परंपरेचा डोळस परिचय 


पाणिनीय व्याकरण भाणि भाषा-तत्त्वज्ञान. लेखक ! न्याकरणरत्न पंडित वामनशास्त्री 
बा. भागवत. मुंबड्रे : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, १९८५. ९; भाट; 
१७२ पृष्ठे. रुपये २६.५०. 


परीक्षण लेखक $ ग. बा. पळसुले 


भारताने जगास ज्या देणग्या दिल्या, त्यांत ब्याकरणशासत्र ही एक आहे. भारतीय 
व्याकरण- परंपरांत पदांची रूपसिद्धी व व्याकरणाचे तत्त्वज्ञान या दोन्ही दृष्टींनी पाणिनीय 
ब्याकरण-परंपरा सर्वात समृद्ध, सुदीध, व प्रमाणभूत अश्शी आहे. यांपेकी पाणिनीच्या 
रूपविज्ञानशास्त्राचा परिचय ज्या मानाने अभ्यासकांना आहे, त्या मानाने या परंपरेतील 
व्याकरण-तत्त्वज्ञानाचा नाही. त्यामुळे पं. वामनशास्री भागवतांचे हे पुस्तक उपयुक्त 
असून, एक महत्त्वाची गरज भागविणारे आहे. भाषेचे दोन महत्त्वाचे घटक म्हणजे 
शब्द व अर्थ, आणि तिसरा म्हणजे या दोहींमधला संबंध. शात्लीबुवांनी या तीन 
घटकांच्या संदर्भात पाणिनीय परंपरेतील व्याकरण-तत्त्वज्ञान ( किंवा भाषा-तत्त्वज्ञान ) 
विशद करून सांगितले आहे. पुस्तकाच्या ८ प्रकरणांपेकी ३ ते ५ शब्दविषयक आहेत. 
६ ब्याचा विषय आहे ' अर्थ, ? आणि ७ व्याचा विषय आहे 'संत्रंध- ? १व २ ही 
प्रकरणे अंशतः उपन्यासात्मक व अंशतः रूपरेषात्मक आहेत, तर रोवटचे प्रकरण 
समारोपात्मक आहे. ग्रंथाची भाषा सोपी आणि प्रसन्न आहे. 

येथे प्रथमच हे लक्षात ठेवले पाहिजे, को ग्रेथाच्या नावातील “ पाणिनीय ? हा रब्द- 
प्रयोग * पाणिनीय व्याकरणपरंपरा ? अशा व्यापक अर्थी घ्यायचा आहे. या परंपरेत 
वार्सिककार काव्यायन, महाभाष्यकार पतंजलि, भाष्याचा टोकाकार केयट (आता 
त्याच्याही पूर्वी भरतृहरि) , केयटा'चा व्याख्याकार नागेश वाक्‍यपंदीयकार भर्तृहरि असे 
अनेक ग्रंथकार होऊन गेले. पं. भागवत शास्त्री यांनी सर्वांच्या मतांचा परामरा घेतला 
आहे. कारण जरी खुद्द पाणिनी बा मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपसिद्धी हा आहे आणि 
व्याकरण-तत्त्वज्ञान त्याने फारसे सांगितलेले नाही, तरी पुढील सर्व तत्त्वज्ञान, पाणिनीत 
बीजरूपाने आहे असा प्राचीनांचा विश्वास होता. त्यास अनुसरून ग्रंथकाराने येथे 
पाणिनीय हा शब्द वापरला असावा. मात्र स्वतः ग्रेथकाराचे मत वेगळे आहे. पुढिलांचे 
विवचार मागच्यांच्या माथी मारण्याची आपली जुनी परंपरा त्यांना मान्य नसून त्यांनी 
स्वतः व्याकरणशा्लीय सिद्धांतांपकी कोणते कोणत्या शास्त्रकारांना मान्य - किंबहुना 


डि पका, वैचारिक परंपरेचा डोळत परिचय / ४९ 


अनुक्रमणिका 


बिदित तरी होते, हे शोधण्याचा प्रयास केला आहे, ही एक या ग्रंथातली जमेची बाजू 
आहि. ग्रेथकर्त्याची इतिहासक्रमाची जाणीव यात दिसून येते. 
शब्दरूपाच्या बाबतीत एक बहुचर्चित मुद्दा म्हणजे अर्थेबाचकता ज्या शब्दास 
आहे, तो शब्द कोणता ? त्याचे स्वरूप काय ! नेमका प्रश्न करायचा झाला, तर उच्चारित 
वर्णानाच (म्हणजे त्यांच्या समूहाला ) ही अर्थेवाचकता आहे, की त्या वर्णानी व्यक्‍त 
होणाऱ्या ? ( “ समजून येणाऱ्या ? असे आपण आपल्या समजुतीकरता म्हणू) त्यामागील 
स्थिर, नित्य, व ध्वनिमिन्न स्वरूपाच्या शब्दाला आहे ! या दुसऱ्या छब्दाला ब्याकरण- 
शास्त्रात ' स्फोट ? असे म्हटले असून, तोच खरा वाचक शब्द, किंवा शब्द या संज्ञेस 
पात्र होय, असे व्याकरणशास्त्राचे अधिकृत मत आहे. संगीतातील आग्रा-जयपूर घराण्या- 
सारखा हा व्याकरणातील स्फोट-संप्रदाय आहे; त्याची प्रतिष्ठा मोठी; पण नवकाव्य किंवा 
नवचित्रकला यांप्रमाणे त्याच्याहीभोवती एक गूढतेचे व अद्‌भुतरम्यतेचे वल्य असून 
त्याचे नेमके स्वरूप काय, याविषयी तज्ज्ञांतही मतभेद आहेत. ग्रेथकर्त्याने या बाबतीत 
पारंपरिक भूमिका न घेता पाणिनीच्या काळी स्फोटवाद, स्फोट शब्द फक्त अस्तित्वातही 
नसावा, पतंजळीने ब पुष्कळदा भतृहरीनेही वर्णाचे निखळ स्वरूप दाखविण्याकरता 
बापरला आहे, व अर्थवाचक, नित्य व बुद्धिस्थ शब्द या अर्थी स्फोट शब्दाचा प्रयोग 
केयटापासून व्हायला लागला असावा असा, आपला निष्कर्ष नमूद केला आहे. तो 
बऱ्याचश्या प्रमाणात पूर्वग्रहविरहित अभ्यासकांना मान्य होण्यासारखा आहे. 
या ठिकाणी जाता जाता एका बारीकशा गोष्टींचा उल्लेख करायचा आहे. महा- 
भाष्याच्या प्रारंभीच पतंजलीने राब्दाच्या दोन व्याख्या दिल्या आहेत. दोन्हींमध्ये ध्वनि- 
रूपत्ब व अर्थवा'चकत्व या दोन्ही धर्मांचा उल्लेख केला असल्यामुळे त्या दोन व्याख्यांत 
नेमका फरक आहे किंवा कसे याविषयी टीकाकारांचा गोंधळ झाला आहे. येथली विसंगती 
दूर करण्यासाठी अंशतः लक्षणेचा आश्रय करून व अंशतः पहिल्या व्याख्येत शास्त्रीय 
स्फोटरूव शब्दाचा उल्लेख असून दुसऱ्यांत ध्वनिरूप लौकिक शब्दांचा उल्लेख आहे 
असा परिहार टीकाकार करतात व ग्रंथकर्त्याने येथे तोच मार्ग स्वीकारला आहे. पण डॉ. 
पंडित शि. द. जोशी यांनी दुसऱ्या व्याख्येत ' प्रतीतपदार्थक ? याचा अर्थ * ज्यापासुन 
अर्थबोध होतो? असा न करता ' ज्याचा अथं लोकांत प्रसिद्ध आहे? असा करून ते 
ध्वनी या शब्दाचे विशोषण मानले आहे; म्हणजेच पहिली व्याख्या अर्थपूर्ण शब्दाची 
(' येन...प्रतिपत्तिः १) ब दुसरी केवळ ध्वनिरूप म्हणजे निरर्थक शब्दाची आहे, येथे 
नित्य विरुद्ध अनित्य, किंवा स्फोट विरुद्ध ध्वनी असा अर्थ अमिप्रेत नाही, असे ते 
मानतात. मला स्वतःला है स्पष्टीकरण योग्य वाटते. अर्थात याचा अधिक विचार व्हायला 
हवा. याशिवाय वर्णस्फोट, पदस्फोट, जातिस्फोट, आणि सखंड व अखंड स्फोट इत्यादी 
स्फोटाच्या अवांतर प्रकारांचा परिचयही लेखकाने समतोलपणे व प्रत्येकवेळी अनुकूल 
प्रतिकूल प्रमाणे देऊन घडविला आहे. याशिवाय ' प्रमाण? हे एक स्वतंत्र प्रकरण 


५० / भाषा आणि जीवन ५; ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


मूलतः स्फोटाच्या अस्तित्वाला कोणत्या प्रमाणाचा आधार आहे, याच्या बिवेचनासाठी 
लिहिले आहे. 

या स्फोटप्रकरणात एका मुद्दयाचा शेवटी निर्देश करणे आवइ्यक वाटते. स्फोट हा 
ध्वनींनी व्यक्‍त होणारा व मानसप्रत्यक्ष आहे, असे अभिजात व्याकरणशास्त्राचे म्हणणे 
असले, तरी या परंपरेतील शेवट'चा दिग्गज पंडित नागेश याने मात्र उद्दयोतात ' वस्तुतः 
स्फोट एव श्रोतग्राह्मः १ ( स्फोट हाच कानांनी ग्रहण केला जातो), असे म्हटले आहे, 
समग्र परंपरेच्या विरुद्ध असलेल्या या मताचाही विमरी शास्त्रीबुवांनी केला असता, तर 
विवेचन परिपूर्णतेच्या अधिक जवळ गेले असते. 

परंपरेने परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी अशा वार वाणी मानल्या असल्या ( ज्यांचचा 
उल्लेख  'वत्वारि शडःगा ? या क्रचेच्या व्याख्यानाचे वेळी नागेश करतो ) तरी पतं- 
जलीला यांची अंधूकशीही कल्पना नसावी, असे ग्रंथकार म्हणतात व भतृंहरी तीन'च 
बाणींचा ( प्यन्ती, मध्यमा, वैखरी ) उल्लेख करतो, असे ते दाखवून देतात, ते योग्य'च 
आहे. 

व्याकरणशास्त्रात जे विचारप्रवाह येऊन त्याचा सध्याचा आकार प्राप्त झाला, त्यांचे 
वर्णन ' व्याकरणशास्त्रातील तत्त्वविचारामध्ये वेदिक कवींचा शब्दसृष्टिवाद, वार्तिककार- 
महाभाष्यकारांचा शब्दनित्यत्ववाद, भर्तुहरीचा शाब्दाद्वैतवाद, बोद्धार्थबाद, तादात्म्य- 
संगरघवाद व...नागोजीभट्टांनी मांडलेला समन्वयवाद इतक्या वादांचा सुंदर संगम झालेला 
आहे? अशा शब्दांत शेवटच्या ' संगम ? या प्रकरणात ( प्र. १५४) ग्रंथकार 'वपखल- 
पणे करतात. 

शास्त्रीबुवांचे अध्ययन जुन्या पद्धतीने झालेले असले, तरी जुन्या पद्धतीतला आग्रही- 
पणा त्यांच्या विवेचनात नाही. त्यांचे मन स्वच्छ व नव्या विचारांच्या स्वागतास सिद्ध 
असते. तसेच जुन्या पद्धतीच्या ऐतिहासिक विचाराविषयीचे ओदासीन्य त्यांच्यात मुळी'च 
नाही डे वर उल्लेखिलेल्या काही उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. ' प्राचीन भारतीय दशनांनी 
भाषेंला अगदी ईश्वरकृत म्हणून गोरविले, तिळा देवी ठरविले, तरी सृष्टीच्या बदलाच्या 
तडाख्यातून ती सुटली नाही ? असे ते परखडपणे म्हणतात (ए. १४९) तेव्हा लक्षात 
येते, की त्यांचा परिवर्तनवाद केवळ धमेशास्त्रापुरता मर्यादित नसून भाषा व व्याकरण 
या विषयांनाही तो ते लावतात. 


भांडारकर प्राच्यविद्या स्योधन मंदिर, पुणे ४११००४ 


पुका वैचारिक परंपरेचा डोळस परिचय / ५॥ 


अनुक्रमणिका 


पुर्तकपरीक्षण 


एका कवीला, सदूग्रहस्थाला अभिवादन 


कविवय कुसुमाग्रज विशेषांक. कविता-रती : काव्य, काव्यविचार, काव्यसमीक्षा 
झभाणि कविविमशे यांनाच केवळ वाहिलेले एकमेव मराठी द्वेमासिक. दोन खंडांत. वषे २, 
अंक २-३ जानेवारी- फेब्रुवारी, माचे-एप्रिळ १९८७. अंक ४-५, मे-जून, जुले- 
ऑगस्ट १९८७. अनुक्रमे २; १०० पृष्ठे; १५ रुपये आणि १५३ पृष्ठे; ८ प्रकाशचित्र- 
पृष्ठे; २० रुपये. 

परीक्षणलेखक । अशोक रा. केळकर 

एखाद्या व्यक्‍तीच्या, विरोबतः एखाद्या साहित्यिकाच्या गोरबाथे एखाद्या नियत- 
कालिकाचा विरोषांक काढण्याची पद्धत तशी जुनीच आहे, पण अक्शा विदोषांकांचे 
स्वरूप मात्र आज इष्ट दिशेने बदलत आहे. या इष्ट बदलाचे एक लोभस प्रत्यंतर या दोन 
खंडांतून निघालेल्या भरगच्च विशेषांकात मिळते. त्यांचे दोन खंड काढावे लागले याचे 
श्रेय जसे कुसुमाग्रज | तात्यासाहेब या कविमाणसाबद्दल बाटणाऱ्या प्रेमादरातिशयाला 
आहे, तसेच ते संपादकाच्या योजकबुद्धीला आणि लोकसंग्रह्माला आहे. 

विशोषांकात काय नाही ! कुसुमाग्रजांची एक नवीन कविता आहे, त्यांना उद्देशून 
लिहिलेल्या "चार वाचनीय कविता आहेत, त्यांच्या काव्याचे ( त्यांच्या नाटकातल्या 
'स्वगत-काव्यांना आणि बालगीतांना धरून) विविध अंगांनी चिकित्सक परीक्षण आहे, 
त्यांचे विशिष्ट कवितासंग्रह वा काव्यकृती यांची निरीक्षणे आहेत ( त्यात एक कवयित्री 
इंदिरा संताचे आहे आणि एक कबी अमर रोख यांनी लिहिलेल्या जुन्या कविता-संस्मर- 
णाचे पुनमुद्रण आहे ), तात्यासाहेब शिरवाडकर या व्यक्‍ती'चा वेध घेणाऱ्या लेखना'चे 
एक दालन आहे, धनंजय गोवधंने यांनी घेतलेला चित्रवेध आहे, त्यांचे काव्यलेखन 
आणि इतरांनी कवी, काव्य, आणि व्यक्तित्व यांच्याबद्दल केलेले लेखन यांची संदर्भसूची 
आहे, त्यांच्या पंचाहत्तरीचचा जीवनपट आहे, आणि अतिशय वेधक अशी पानपूरकेही 
आहेत. नाही आहे ते जुन्या बाजाचे भाबडे गुणसंकीर्तन. 

या विशोषांकाच्या बाचनामुळे कुसुमाग्रजांच्या काव्याचे जसे विविध पेळू नजरेला 
येतात त्याप्वप्रमाणे काव्यपरिशीलन करण्याच्या विविध पद्धती वाऱ्वकाच्या समोर येतात. 
कविमनावर झालेले पूर्वसंस्कार, कवितांमधून भेटणारी प्रतिमासृष्टी, भावसृष्टी, संकल्पना- 
सृष्टी, आणि शब्दसृष्टी, कवितेचे रसिकमनावर होणारे विविध वयांतले आणि विविध पात- 
ळ्यांबर्चे संस्कार या सर्वांची डोळस तपासणी आणि जोखणी या विरोषांकात आपल्याला 
मिळते. अश्नीच विविधता व्यक्‍तिवेध (आणि चित्रवेध ) या दालनात दिसून येते. 

आर्थिक ताण सोसून हा संदर्भग्रंथचच काढण्याचे धाडस कवितारतीने दाखवले आहे. 
तो ' उचलण्या *ची कद्रदानी मराठी वाचक दाखवतील तर! 


५२ / भाषा भाणि जीवन ५: ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


परिषदघार्ता 


परिषदेच्या आजीव सभासदांची यादी 


भाषा भाणि जीवन १: १ जुले १९८३२ आणि २९: ३ पावसाळा १९८४ या 
अंकात दिलेल्या यादीवरून १६ सप्टेंबर १९८४ ते ३१ ऑगस्ट १९८७ या मुदतीत 
झालेल्या आजीव सभासदांची ही यादी पुढे चालू. 


१०२, 
१०२. 
२ ०४, 
१०५. 
१०६. 
२०७. 


१०८, 
१०९, 


११०, 


१११. 


११२. 


» डो. अशोक अकलूजकर, व्हँकूव्हर, कॅनडा 

. श्री. प्रमातकुमार अभ्यॅकर, नयी दिल्ली 

. श्री. चंद्रकांत अडावदकर, भुसावळ 

. श्री. ज. शे. आपटे, मुंबई 

. डॉ. महादेव लक्ष्मम आपटे, डरम, नॉथे कॅरोलायना, यू. एस्‌. ए(देणगीदार) 
. डॉ. मनोहर आपटे, पुणे 

. सो. सुधा आपटे, पुणे 

.» डॉ. माधबी आपटे, औरंगाबाद 

* श्री, फिलीप एंगब्लून, यू. एस्‌. ए. 

,» डॉ. नरेश कवडी, मुंबई 

. श्री. मोरेश्वर गजानन कानिटकर, पुणे 

. श्री, सतीश काळसेकर, मुंबई 

. श्री. ब. के. काळे, पुणे 

२१०१. 


डॉ. म. बा. कुंडले, नागपूर 

डो. भीमराव कुलकर्णी, पुणे (दिवंगत) 
डो. य. प्र, कुलकर्णी, नाशीक 

डॉ. सु. बा. कुलकर्णी, नागपूर (देणगीदार) 
श्रीमती माणिक केळकर, नाझीक 

डॉ. विलास खोले, पुणे 

डा. अरुणा गिरी, मुंबई ( देणगीदार ) 
श्री, दिनकर गांगल, मुंबई 

श्री. जे. एन्‌, गुप्त, पुणे 

डॉ. द. न. गोखले, पुणे 

डॉ. द्‌. न. गोडबोले, मुंबई 

श्री. नरेंद्र 'वपळगावकर, औरंगाबाद 


परिषदवाती / ५३ 


अनुक्रमणिका 


११३. श्री. वि. शं. चौघुले, मुंबई 

११४. श्रीमती विजया 'चोहान, मुंबई 

११५. डॉ. अश्योक जोशी, पुणे 

११६. श्रीमती चित्रा जोगदेव, अर्बाना, इलिनॉय, यू. एस्‌. ए. 
११७. डॉ. एलिनॉर झेलियट, नोथिफील्ड, मिनेसोटा, यू. एस्‌. ए. 
११८. श्रीमती शुभांगी नरेंद्र ठाकूर, पुणे वि 
११९. श्री. मल्हार रामराव ढगे, मुंबई 

१२०. डॉ. शु. गो. तुळपुळे, पुणे 

१२१. श्रीमती मित्चिको तेंडुलकर, पुणे 

१२२. श्री. प्रदीप देशपांडे, वडोदरा 

१२३. श्री. वसंत देवधर, ठाणे 

१२४. श्रीमती वृंदा दाभोळकर, गारगोटी 

१२५. श्री. गो. नी. दांडेकर, पुणे 

१२६. श्री. मनोहर पुरुषोत्तम दिवेकर, पुणे (देणगीदार) 
१२७. डॉ. गो. पु. देशपांडे, नयी दिल्ली 

१२८. डॉ. माधव मु. देशपांडे, अन आर, मिशिगन, यू. एस्‌. ए. 
१२९. श्री. जयंत धुपकर, हेदराबाद 

१३०. श्री. अरबिंद नीळकंठ नवरे, पुणे 

१३१. डॉ. ल. रा. नसीराबादकर, कोल्हापूर 

१३२. श्री. प्रताप नाईक, पणजी, गोवा 

१३३. डॉ. अश्लोक निरफराके, पुणे 

१२४. श्री. वसंत पळशीकर, श्रीरामपूर 

१२५. श्री. वसंत पाटणकर, मुंबई 

१३६. श्री. प्रमोद पारखी, पुणे 

१३७. सो. सीमा पेंढारकर, मुंबई 

१३८. डॉ. द. दि. पुडे, पुणे 

१३९. श्री. वि. चिं. फडके, भिवंडी 

१४०. डॉ. चंद्रकांत बांदिवडेकर, मुंबई 

१४१. डॉ. ना. रा. भवाळकर, सांगली 

१४२. श्री. बा. ग. भारवडेकर, वडोदरा 

१४३. डॉ. वसुधा मिडे, पुणे 

१४४. श्रीमती अमृता मराठे, पुणे 

१४५. श्रीमती बिनीता महाजनी, पुणे 


ग्ग्‌ 


५४ / भाषा आणि जीवन ५! ० / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


१४६. डॉ. र. बा. मंचरकर, श्रीरामपूर 
१४७. श्री. निनाद माटे, पुणे 
१४८. डॉ. स. गं. मालशे, मुंबई 


२१४९. 


श्रीमती वासंती मुझुमदार, मुंबई 


१५०. श्री. सीताराम रायकर, पुणे 

१५१. श्री. रवींद्र रानडे, जपान 

१५२. श्री. मे. पु. रेगे, मुंबई 

१५२. श्री. बिकास वाळुंजकर, पुणे 

१५४. श्रीमती मृणालिनी शहा, पुणे 

१५५. श्री. सुधीर बाबा, यू. एस्‌. ए. 

१५६. अँ. डॉ. अरविंद वासुदेव संगमनेरकर, पुणे 
१५७. श्री. शरद केशव साठे, डोंबिवली 

१५८. श्रीमती सुमन साबणे, नाशिक 

१५९. श्री. विजय यशवंत साने, वडोदरा 


१८६०. 
१६१. 
१६२. 
१६२. 


पत्रिकेचे 


भाषा 


श्री, विनय हर्डीकर, पुणे. 

श्री. श्रीपाद रामचंद्र हळबे, मुंबई 

श्री, किसन बंडूआबा होळकर, सांगोले 
श्रीमती वर्षा क्षीरसागर, पुणे 


संस्थाग्राहक 


आणि जीवन २:३२ पावसाळा १९८४ या अंकात दिलेल्या यादीवरून १६. 


१९८४ ते ३१.८.१९८७ या मुदतीत झालेल्या संस्थाम्राहकांची ही यादी पुढे 'चालू. 


२२. 
२२. 
२४, 
२५. 
२६, 
२७. 
२८. 
२९. 
३०, 


मानव्य आणि वाणिज्य महाविद्यालय, वणी ( नाशिक ) ४२२११५ 

रूपारेळ महाबिद्यालय ग्रंथालय, मुंबई ४०० ०१६ 

टिळक कलिज ऑव्ह एज्युकेशन, पुणे ४११ ०३० 

कॅलिज ऑव्ह एज्युकेशन, नाशिक ४२२००२ 

संगमनेर महाविद्यालय, संगमनेर ४२२ ६०५ 

व्ही. पी. नाईक विद्यालय, सटाणा ४२२ २०१ 

प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय, नांदेड ४२१ ६०२ 

स्नातकोत्तर मराठी बिभाग, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर ४४० ०१० 

शिक्षक संचालित शिक्षण संस्थेचे मानव्य आणि वाणिज्य महाविद्यालय, 
बाडा (ठाणे) ४२१२०२ 


परिषदवाती / ५५ 


अनुक्रमणिका 


३१. जयकर ग्रंथालय, पुणे विद्यापीठ, पुणे ४११ ००७ 

३२. नव मानव्य, वाणिज्य आणि शास्त्र महाविद्यालय, शेवगाव (अहमदनगर ) 
३३. तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती ४१२ १०२ 

३४. गोवा विद्यापीठ, गोवा ४०३ ००५ 

३५. मानव्य आणि वाणिज्य राम-महाविद्यालय, कोल्हापूर 

३६. सेंट्रल न्यूज़ एजन्सी, नयी दिल्ली ११० ००१ 


ही यादी आणखी कितीतरी वाढायला हवी, काही नामवंत संस्थांची नावे या यादीत 
नाहीत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. वाचकांनी मनावर घेतले तर ही परिस्थिती बदला- 
यला वेळ लागणार नाही. 


भाषेविना जीवत 


इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाहवयं जोतिरासंसारान्न दीप्यते । 


शब्द हा एक विलक्षण असा प्रकाश आहे. तो नसता तर सारेच्या सारे जग म्हणजे 
फक्त घनदाट अंघास्च अंधार. 
दण्डी, काब्यादश १: ४ 


७६ / भाषा आणि जीघन ५ ! ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


पत्रिकासूची 
वषे ५, १९८७ ची सूची 


लेखक-सूची 


अजञुनबाडकर कृष्ण श्री. / रुक्ष मानलेल्या विषयाला सुखद दाद (भाषाभ्यास वार्ता )/ 
५:२१: २६ 

आचार्य माधव ना. / सुळकुंबा आगि पोपटी / ५! २: २२ 

आजगावकर मोहन / साक्षरताप्रसारक, डॉक्टर आणि पेशंट ! काही नोंदी / ५ : ४: ४५ 

आलासे बीणा / अनुवादकाची कामगत / ५:४: २० 

आवळीकर पंडित / ' भावी ? नव्हे, ' भवी? / ५: ४! ४८ 

आवळीकर पंडित, तेलंग विजया / संस्कृत ' संभ्रम! : मराठी-कननड अर्थविभ्रम । 
५१५४५३९ 

एब्रहम अबू / माध्यम हाच शत्रू बनतो | अनुबाद : मीना सुखटणकर; अनिल झणकर 
/५:४:२९ 

कुसुमाग्रज / कोण (कबिता, पुनर्भेट ) / ५ : ३: ३४ 

कूझेनबरग कु2 / कुणीतरी म्हणजे कोण १ (कथा) / अनुबाद : नीती बडवे / 
५:३५: २८ 

केळकर अशोक रा. / तोंडी मांडणे (संपादकीय)/ ५ : २: २१ 

केळकर अशोक रा. । प्रयोगविवेक : पत्ता कसा लिहावा / ५: ३: ३९ 

केळकर अशोक रा. / संज्ञापन आणि गतिरोधक ( संपादकीय) / ५: ४: १ 

केळकर अशोक रा. ( परीक्षणलेखक) / कविवर्य कुसुमाग्रज विशेषांक, कविता - रती 
द्वेमासिक । ७८६३४ ६प्क 

खैरे विश्वनाथ । ५ जोड असर * / ५५२१५२३ 

खेरे विश्वनाथ ( परीक्षित लेखक) भारतीय मिथ्यांचा मागोवा / परीक्षण : सदाशिव अं. 
डांगे/ ५:२: ३्‌ट 

घोष शंखो | यमुनावती (कविता) मूळ व अनुवाद ) / ५: ४: २० 

ग्लुककोवा इरीना | डॉ. तात्याना कातेनिना : एक श्रद्धांनलि | ५: ३: ३५ 

चुनेकर सु. रा. ( परीक्षणलेखक ) / अभिनव मराठी-मराठी शब्दकोश ( लेखक: द. 
ह. अमिहोत्री) / ५: १ : २६ 

"चौधरी बहिणाबाई । भाषानिरीक्षण / ५: ४: ३३ 

जोशी रा. मि. ( अनुवादक ) / पहा : बेदी राजेंद्रसिंह 


पत्रिकासूची / ५७ 


अनुक्रमणिका 


झणकर अनिल ( अनुवादक ) | पहा ! एब्रहम अबू 

डांगे सदाशिव अं. ( परीक्षणलेखक ) / भारतीय मिथ्यांचा मागोवा (लेखक : विश्वनाथ 
खरे) ५: २: ३८ 

तेळंग विजया | पहा : आवळीकर पंडित 

दाते इयामला । झोपडपट्टी आणि शालेय मराठी : काही अनुभव एक सूचना / 
५८५९४ २८ 

दाभोलकर प्रसन्न / डॉक्टर आणि पेशंट यांचे संज्ञापन / ५: १: १४ 

निंबकर जाई / लहान मुलांची भाषा; काही नोंदी / ५५ १: २१ 

परांजपे प्र. ना. / मराठी वृत्तपत्रे आणि इंग्रजीची ताबेदारी (संपादकीय ) / ५: १: १ 

पळसुले ग. बा. (परीक्षणलेखक ) / पाणिनीय व्याकरण आणि भाषा-तत्त्वज्ञान 
(लेखक वा. बा. भागवत ) | ५: ४: ४९ 

पुंडे दत्तात्रय | न्यायालयात मराठी ( संपादकीय) / ५: २: १ 

फडणीस शाकुंतला | शब्द आणि अर्थ / ५: २: २६ 

बडवे नीती (अनुवादक) / पहा : कूझेनबगग कुटे 

बडोदेकर शरच्चंद्र / संपादकोयाचे संपादन / ५: ४ ! ४७ 

बर्नसन मॅक्सीन / प्रमाण आणि प्रमाणेतर भाषाशिक्षकांची भूमिका | ५:५२: ४ 

बेदी राजेंद्रसिंग / शिवी ( कथा) ।/ भनुवाद : रा. मि. जोशी / ५: ४: ३ 

भवाळकर तारा / शाळा मागची सुटेना | ५: ३२; ४२ 

भागवत बा. बा. / पाणिनीय व्याकरण ! परंपरा आणि पद्धती / ५५ ३४५ ५ 

भागवत वा. बा. (परीक्षित लेखक) पाणिनीय व्याकरण आणि भाषा-तत्त्वशान / 
परीक्षण । ग. बा. पळसुले / ५५ ४$ ४९ 

भागवत श्री. पु. | लेखक $ प्रकाशक $ वा'चक / ५: ४: २५ 

मिडे वसुधा / लोकाचारातील काही राब्दप्रयोग | ५४ ४: ३२३ 

मुंडले आज्या / उसनवारीची उसनवारी | ५: १: २० 

रानडे अशोक दा. / आवाज जोपासना आणि नाट्यात्म भाषण / नाट्यात्म भाषण 
लेखांक १ / ५: १: २ 

रानडे अश्लोक दा. / नाट्यात्म भाषण म्हणजे काय ! / नाट्यात्म भाषण लेखांक ४ / 
॥ १४१९१२ 

रानडे अशोक दा. / भाषणप्रकार आणि नाट्यात्मता / नाट्यात्म भाषण लेखांक २ / 
५:५२:५१० 

रानडे अश्योक दा. / भाषणशेली आणि नाट्यात्म शक्‍यता / नाट्यात्म भाषण लेखांक ३ 
/५:२:२० 

सुखटणकर मीना ( अनुवादक ) / पहा : एब्रहम अबू 

सोमण अंजली / मुद्रण व्यवसायाची सद्यःस्थिती / ५ : २! ३४ 


५८ / भाषा भाणि जीवन ५ ; ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


लेखन-सूची 


अनुजानामि सकाय निरुत्तिया (पुनर्भेट) ५: २: ५१ 

आवाज जोपासना आणि नाट्यात्म भाषण / अज्ञोक दा. रानडे / ५: १! ३ 

अनुबादकाची कामगत / वीणा आलासे / ५: ४: २० 

उसनवारीची उसनवारी / आशद्रा मुंडले / ५: १: २० 

एक मराठी-मराठी शब्दकोश आणि त्याच्या निमित्ताने ( पुस्तकपरीक्षण ) / सु. रा. 
चुनेकर / ५: १ ! २६ 

एका कबीला, सदुग्हस्थाला अमिवादन (पुस्तकपरीक्षण ) | अश्लोक रा. केळकर | ५: 
४१५०२ 

एका वैचारिक परंपरेचा डोळस परिचय ( पुस्तकपरीक्षण ) / ग. बा. पळसुले । 
५१४१ ४९ 

कविवर्य कुसुमाग्रज विशोष्रांक, कविता-रती द्वैमासिक (परीक्षित पुस्तक ) / ५ $ ४: ५२ 

कुणी तरी म्हणजे कोण १ (कथा ) | कुर्ट कूजेनबर्ग | अनुवाद : नीती बडवे _ ५: ३ 
! २८ 

कोण (कविता ) । कुसुमाग्रज / ५: ३: ३४ 

६ जोड असर ? ( साद आणि प्रतिसाद ) / विश्वनाथ खैरे | ५: १ : २२ 

झोपडपट्टी आणि शालेय मराठी $ काही अनुभव एक सूचना / इ्यामला दाते / 
५५९५: २९८ 

डॅक्टिर आणि पेशंट यांचे संज्ञापन / प्रसन्न दामोलकर / ५: १: १४ 

डॉ. तात्याना कातेनिना ! एक श्रद्धांजली । इरीना ग्लुडकोवा / ५: ३: ३५ 

तोंडी मांडणे | अशोक रा. केळकर | ५५२५ १ 

नाट्यात्म भाषणं लेखमाला / अशोक दा. रानडे / ५: १: ३; ५:२५ १०; ५३ 
२३१५ २९०; ५१४५ १२ 

नाट्यात्म भाषण म्हणजे काय £ / अशोक दा. रानडे / ५५४१ १२ 

न्यायालयात मराठी । दत्तात्रय पुंडे / ५$ २५ १ 

पत्रिकेबद्दलचे वार्षिक निवेदन । ५५ १ $ ४८ 

परिषदूवार्ता / परिषदेच्या आजीव सभासदांची यादी, पत्रिकेचे संस्थाग्राहक / ५: ४: 
५२, ५५ 

पाणिनीय व्याकरण ! परंपरा आणि पद्धती / वा. बा, भागवत / ५$ ३१ ५ 

प्रमाण आणि प्रमाणेतर भाषाशिक्षकांची भूमिका / मॅक्सीन बर्नसन / ५: २५ ४ 

प्रयोगविवेक / पत्ता कसा लिहावा ( भाषाविवेक ) / अशोक रा. केळकर / ५५ २१ २९ 

बहिणाई आणि स्वनविज्ञान ! / प्रेषक : अंजनी खेर / ५४ ४: ३४ 

: भाबी ? नव्हे, ' भवी ? / पंडित आवळीकर / ५ : ४ : ४८ 


पत्रिकासूची / ५९ 


अनुक्रमणिका 


भाषणप्रकार आणि नाट्यात्मता / अश्योक दा. रानडे / ५:२४ १० 

भाषणशोली आणि नाट्यात्म शकयता | अशोक दा. रानडे | ५१३२५ २० 

मराठी वृत्तपत्रे आणि इंग्रजीची ताबेदारी / प्र. ना. परांजपे / ५११३५ १ 

मराठीतील भाषाविषयक लेखन १९८१-१९८५ (वाळायसूची ) / ४: १ : ४४ | पुरवणी 

मराठीतील भाषाविषयक लेखन १९८६ (वाढूमयसूची ) / ५५ १३६ ४० 

मराठीविष्रयक अन्य भाषांमधील लेखन १९८१-१९८५ ( वाढायसूची )/५ : १: ४६ 

माध्यम हाच शात्रू बनतो / अबू एब्रहम ( अनुवाद $ मीना सुखटणकर, अनिल झणकर ) 
५५३४१२९ 

मुद्रण व्यवसायाची सद्यःस्थिती | अंजली सोमण / ५: २ | ३४ 

यमुनावती ( कविता मूळ व अनुवाद ) शृंखो घोष | ५५४५ २० 

रुक्ष मानलेल्या विषयाला सुखद दाद ( भाषाभ्यासवार्ता ) कृष्ण श्री. अजुनवाडकर / 
५१२५ २६ 

लहान मुळांची भाषा $ काही नोंदी / जाई निंबकर / ५! १५ २१ 

लालित्य व संशोधन $ एक हरवलेला तोल (पुस्तकपरीक्षण ) / सदाशिव अं. डांगे / 
५५ २४३ २८ 

लेखक : प्रकाशक $ वाचक / श्री, पु. भागवत | ५: ४ $ ३५ 

लेखकांना सूचना / ५ १ ३: ४७ 

लोका'चारातील काही शब्दप्रयोग / वसुघा मिडे [५३५४ : ३३ 

शब्द आणि अथे | शकुंतला फडणीस | ५५२: २६ 

शंका आणि समाधान / ५५३२५ ४४; ५: ४ ४८ 

शाळा मागची सुटे ना / तारा भवाळकर / ५ ५ ३ : ४२ 

शिवी (कथा ) | राजेंद्रसिंग बेदी ( अनुवाद ! रा. मि. जोशी )/५:४५३ 

संपादकीयाचे संपादन / शरच्चंद्र बडोदेकर / ५ : ४ : ४७ 

संस्कृत ' संभ्रम ) : मराठी-कननड अ्थेविभ्रम / पंडित आवळीकर, विजया तेलंग । 
५१४१५२९ 

संज्ञापन आणि गतिरोधक | अशोक रा. केळकर / ५: ४: १ 

साद आणि प्रतिसाद / ५: ३२३६ ४५; ५: ४: डप 

साक्षरताप्रसारक, डॅक्टिर आणि पेशंट : काही नोंदी / मोहन आजगावकर / ५ : ४ :४५ 

सुळकुंबा आणि पोपटी / माधव ना. आचार्य / ५: २ : २२ 

सूचनाफलक / ५ ५ ३ : ४७ 


स्वागताई उपक्रम आणि अभिनंदन ( भाषाबार्ता )५५२३५२ 


६० / भाषा भाणि जीवन ५; ४ / दिवाळी १९८७ 


अनुक्रमणिका 


पेसे भरण्याबद्दल सूचना 

पेसे रोख दिल्यास आठवणीने पावती घ्यावी. चेक “ मराठी अभ्यास परिषद ! या 
नावाने काढावा. मनीऑर्डर कूपनवर किंबा येकसोबतच्या चिठ्ठीवर पैसे पाठवणाराजे नाव, 
पत्ता, रकम, आणि ती कशापोटी पाठवली ते अवद्य लिहावे. नमुना अंक मिळाला 
असल्यास कोणता मिळाला याचा उल्लेख करावा. येक बंकेच्या पुण्याबाहेरच्या शाखे'चा 


असल्यास रकमेत २ रुपये वटणावळ म्हणून भर घालावी, पावती मागाहून पाठविली 
जाईल. 


पत्रिकेची वर्गणी 


पत्रिकेची वार्षिक वर्गणी भरताना पत्रिकेचे व्ष जानेवारी ते डिसेंबर असेच राहील 
, हे लक्षात घ्यावे. पत्रिकेचे वर्षात चार अंक निघतात. मात्र १९८३ मध्ये केवळ दोनप्च 

अंक निघाले आहेत. पत्रिकेचे 'चालू वर्षाब्यतिरिक्तचे अंक हवे असल्यास मिळू शकतील. 
सध्यातरी त्यांची आकारणी वर्गणीच्याच द्रात करण्यात येते. ती पुढीलप्रमाणे : 

चाढू वर्गणी परिषदेच्या सामान्य सभासदांसाठी ( सभासद वर्गणी धरून ) वर्षाला 
२३० रु. * ९ 

प्वालू. वर्गणी संस्था आणि सभासद नसलेल्या व्यक्‍ती यांसाठी वर्षाला ४० रु. 

उल्या अंकाला ( मग तो व्वाठू वर्षांचा असो की मागील वर्षांपेकी असो ) १० रु. 


मागील अंक मागवताना वर्ष १ (१९८३) मध्ये फक्त दोन अंक निघाले , वेष २ 
(१९८४) पासून मात्र दर वर्षाला चार अंक निघाले. हे लक्षात घ्यावे. 


परिषदेची वर्गणी 
सामान्य सभासदाची वार्षिक वर्गणी वर दिलीच 
सामान्य सभासद असले आणि त्यांपैकी एकाच्या 


भरावे लागतील. 
आजीव सभासदत्वासाठी २ 
१०० रु. ); देणगीदारासाठी ५०० रु. किंवा 


न ता च ( आजीव, देणगीदार, आश्रयदाता सभासदांना पत्रिकेची वेगळी वर्गणी 
नाही. ी 


ष्‌ 


र्घे पान ४०० २., पाव पान २५० रु., शुभेच्छ 
१०० ₹., आवरणपृष्ठ चार १००० ३., आवरणपृष्ट दोन / तीन ८० 
तवा इंग्रजीत असल्यास चालेल, मराठीत असल्यास उत्तम. 


च्छासुचना 
० २. जाहिरात 


अनुक्रमणिका 


नोंदणी क्रमांक 040048/83 


शयग्व््याट व ग्रशाण इशा ० (विवाविधा श्‍वटा ट्र रागाचा 
॥07 ॥॥९ ४5९ ०/ 'ट्ािि-लिठागा०”०0ट्र विश ॥॥९॥९/ वाका ० 


7107-//॥वादय2 


॥॥॥॥॥1॥1-। 518101०056, 02७11६8४5७: 800६0४८ 
11॥॥51॥8(1/8 810 1४७०८७ ॥8[81915, 1॥(॥०0॥०॥०॥1 (0 पा811॥6- 
(०81 50 0७०[(७॥॥85, 800 50॥ 8 6९७४०89 ०0॥॥0॥08॥01 810 
२९०0०800189%/ ४/०४७॥ 1॥1(0 32 0००४७॥6॥ ७॥(5. 470 ७89७५; 


1982; 5. 150 

॥॥॥५॥॥॥1-।॥ €0॥४६१६॥59,॥७॥1॥0॥४५॥[ 5॥1(1/॥1॥0॥९5 
0011261) ९०॥४९॥5७[015 1819109 110॥ 0७81119 60१09॥॥1(60 (0 
॥४॥€९6॥॥19 ०101315. 248 ०6985; 1983; 85. 90 


॥॥॥,॥,॥॥॥-॥ 86,॥1॥11॥॥६७5 | 
प४०/७॥(॥/ ७७ 301111 1880110 ७॥(5 (0 ९011718181 9810 10॥00/ 
10९ ॥॥७८७०॥9, ००४8७॥॥॥५ ॥831॥16101, 0865010101, |७॥७७५/॥॥॥५, 
810 0116 ॥००85. 89 ॥०५७५; 1983; 85. 50 


॥॥/॥॥॥॥(-।॥ ४0(09॥8 11-6४ ॥॥७॥(॥॥॥. । 
॥४॥॥७॥३/॥॥-। ॥.॥.(॥56॥1६0 ४0०७॥७8७॥७॥॥॥४ 
(८0110)811015 1० [७ 8७ : 0185591180  ॥॥७8601-६19॥59॥ 
6915॥-॥818111 '४००१0॥॥185. 86 ०6965; 1983; 85. 75. 
45 ७०985; 1983; 85. 35 
8105011819 071००५८6९० 5९ ॥ ९0९0५ 0५७0 (92”>7:”"); 
३१5. 400 101 ॥॥७& 5९; ॥018 ४०॥७॥8७5 (0 101100/ 10 ८0९७ ॥0168 


60७6108680 5159689. 

प१॥७ 8001015, 091. ॥४७>%॥७ 881115) 810 38. ॥४॥1०६७/, 11800 ७01919 
8>161819/0 8920819108 310 (८॥०४४1॥७०४० ०. (800181 85 ९४७॥ 835 ॥0०१७॥ ॥0601008 
10 ७881 0॥ (॥5 ८०॥8००॥७॥४७ ७8101 (०11 8 5७1015 ४०७. ॥1॥७ ॥6061( 18९9128001 
ल ॥७ ॥९60 101 (॥8 (68०॥1॥19 ० 1४७8111 85 8 5800लाठत |&ाघ७99 ॥85 ॥8098॥ 0 
७8४ 5०0॥(७61%/ 80/819 0 [1160 03021/ ० $5॥ला ०७र्ण॥॥॥ ॥॥७७390 ॥8(०1815 181 081 
७७8 ७5७० ॥ ॥॥७ ०135500॥) 85$ ४४९ 83 ॥1 8” 59-89? 01" (10181 9080, 

४811801686 ॥0॥ [1७ ७००॥७॥७४8: (1) ॥॥७88[01. 001985 ?9॥1918१, 1/8 
॥&9७1६818981, 20७ 411 001. (2) ७॥०[॥8॥, 34/902 ॥४७७॥॥॥898, 801090 
400 024. ॥॥5० 101 : 1॥(७॥8(॥०॥७। 8006९ $७९५८6, 0890०81 6७४॥॥॥॥॥18, 


10 411 004, 


(७181185 90. 83 10% ०5००५॥; ॥७॥0615 0 २815180 0! ७18॥0118॥' 9७९ 8 
5650%,०५६८००॥. 01७७0०1 ०18१०७७१५ ७॥०७॥॥० 800 85. 2 (०७७05 ०८०॥७0॥०1 ०॥81४9$. * 


अनुक्रमणिका 


